या अंकात - 

तकतीथं श्री, लक्ष्मणशास्त्री जोशी 

क्रांतियुग व अध्यात्मयोग 

प्रा. न, र. फाटक 

लोकयात्रेचे दर्शन 

प्रा. रा. ना, दांडेकर 

वेदातील विश्वदशेन 

डॉ. वा. दा, गाडगीळ 

श्रीमद्धगवद्गीतेचे सत्य स्वरूप 

श्री. अशोक नारायण ठाकूर 

आधुनिक आचार्य प्रा, क, वा, केळकर 
श्री. शं. बा. जोशी 

संकल्पना ( : ९०1८७ ) या संकेताविपयी एक जिज्ञासा 
श्री, रा. टिकेकर 

ग्रेथपारिचय ( खामी विवेकानंद स्मारक ग्रंथ ) 

डॉ. गंगाधर मोरजे 

लोकहितवादी यांच्या धर्मावेपयक मंतांसंबंधी एक बिचार 


वषे २५ 
अंक चौथा 
जानेवारी ७९ 
॥ रु. १-२५ 


१४४. 


र गौ 
नी क्र 

१ र्कनवभारत चत 
श्ट्द टि ७५ 'ति>*५ 


नट र”. &->१७ 


| | री स. वर्ष क 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास ह कु र 
। 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन हटल 
मराठी भाषा विभाग 
राज्य य स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास रा ज्य मराठी विकास सस्था पृ शि 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


धोबीतलाव, मुंबई - ४०००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥.[05://॥९५.॥)०0॥011011.90४.1॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥]७॥॥1001(8%/601100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञृपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देशा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारत सि, 
विभागांवर असणार नाही. 


-रठडटण! हत” 
ण्पळळुममी ४ळरळवडण 
ग्य्तह्‌ | "ळप्पत्त 


अनुक्रमणिका मराठीच स: महार 
[अनुकमणिका राज्य मरा का 


प्राज्षपाठशाळामंडळ वाई, यांचे मासिक 


प गी का व जै टो 
पंचविसावे ह 
अंक चोथा न्य 


१९७२ 
( महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृति मंडळ पुरस्कृत ) 


संपादक-मंडळ 
प्रा. वि. म. वेडेकर-प्रा. गोवधेन पारीख, प्रा. मे. पु. रेगे का. संपादक 


">> “४४-“४-/४४४४४५४४४७४४४४४७४४४ 


४४/५४/७५४0 “४४000 स्माधयकमाज्यारतनकनवक नकर सन्या काता ककनतन्कनलकऱकपयहधक्कन्तन्यत्ककसकतसऱताा धाक वमववहनकाधकासनाकाछटलटसालळसळलळतळकळससळतलालयतासाकळासकळजानळलन 


लोकयात्रेचे दशन प्रा. न. र. फाटक १०-२१ 
वेदातील विश्वदशैन प्रा. रा. ना. दांडेकर २२-४२ 
आधुनिक आचाये : 


प्रा. क. बा. केळकर श्री, अ, ना. ठाकू ५३-६३ 
एक जिज्ञास श्री. शं, बा. जोशी ६४-६९ 
प्रंथपरिचय - श्री, रा. टिकेकर ७०-७७ 
एक बिचार डॉ, गंगाधर मोरजे ६८-८१ 
वार्षिक रु, १२ अंकास रु. १.२५ 


हे मासिक श्री. म. शं. खाठे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, ३१५ गंगापुरी, घाई 
येथे छापून प्रा, वि. म. बेडेकर यांनी प्राज्षपाठशाळामंडळ वाई 
यांचेकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले. 
पत्रव्यवहाराचा पत्ता : 
१ संपादकीय : कार्यकारी संपादक, “ नवभारत * मासिक, 
प्राध्यापकांचे निवासस्थान 
कीर्ति कोलेज, दादर-मुंबई २८ 
२ व्यवस्थापकीय : व्यवस्थापक, ' नवभारत ? मासिक, 
€/0 दी प्राज्ञ प्रेस, बाई ( जि० सातारा ) 
३ चौकशी : श्री. बा. बि. कोनकर 
१८८ एफू , भीमराववाडी, मुंबई २ फोन नं. ३५४८५४ 


| अनुक्रमणिका] 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


तकंतीर्थ श्री, टक्ष्मणश्ाक्षी जोशी 


क्रांतियुग ब अध्यात्सयोग* 


ह. स. च्या अठराव्या शतकात युरोपमधे ठोकशाही क्रांतियुगास 
आरंभ झाला. त्याची पाश्चभमी वैज्ञानिक क्रांती होय. ततर्वाी सतराव्या 
शतकात वज्ञानिक क्रांतीस सुरुवात झाळी. त्यापरवी हजारो वर्षे विज्ञान 
घडत हाते, वाढत हाते, तसे ते मत्रनमधून कंठितही होत होते. कोपरनिकस 
व गॅलिलिओ यांनी गणितनिष्ठ वैज्ञानिक संशोधनपद्धती निर्माण केळी 
त्यामुळे विज्ञानाच्या प्रगतीला सातत्य आले. पर्वी पद्धती निश्चित झाळी 
नसल्यामुळे विक्ञानप्रगतीला सातत्य नव्हते. ज्योतिषशात्ल फार पूर्वीचे, ते 
सरथमपासुन गाणतांनेप्ठ आहे. सतराव्या शतकापासन इतर विज्ञानांना 
विशेषतः भौतिकी व रसायन या विज्ञानांना गणिताचा पाया मिळाला 
ज्या ज्या विज्ञानांना गणिताचा पाया लाभतो, ते ते विज्ञान हे खऱ्याखुऱ्या 
विज्ञानपदवीस प्राप्त होते. वस्तूंचे गुणधर्म घ गणिती मोजमाप यांचा 
सांधा नीट जुळला म्हणजे कार्यकारणभावाची निश्चिती होते. गणितनिष्ट 
कायकारणभावाच्या निश्चयाच्या योगाने, विज्ञान हे भविष्यवादी वनते. 
उदा० चंद्र-सूयांची ग्रहणे निश्चितपणे वर्तविता येतात याचे कारण चंद्र, सूर्य 
व पृथ्वी यांच्या गतीचे तुळनात्मक गणिती मोजमाप स्मपणे करता येते 
भीतिको व रसायन ही विज्ञाने गणितवद्ध पद्धतीने विकास पावू लागल्यामळे 
अनुप्रयुक्त तंत्रविज्ञान वेगाने प्रगती करू ळागळे. त्यामुळे युरोपात आंद्योगिक 
क्रांती अठराव्या व एकोणिसाव्या शतकात वेगाने सुरू झाळी. भांडवलशाही 
समाजरचना अस्तित्वात आठी. स्वातंत्र्य, समता व वंघुभाव या मूळभूत 
मानवी नेतिक अधिकारावर आधारठेली लोकशाही क्रांती घडू ळागळी 


* वेदिक संस्कृतीचा विकास ' या पुस्तकाच्या सुधारून वाढविलेल्या 
आवरृत्तीतीळ एक परिच्छेड, 
ल. भा. १ 


ह: -:ज गभ 
गक मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे । 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


२ नवभारत 


हाच क्रांतियुगाचा प्रारंभ. याचवेळी उत्पादनाची साधने व उत्पादन- 
पद्धती वदळळी म्हणजे समाजरचना बदलते व मानवी प्रयत्नांनी समाज- 
रचना वदळताही येते, असा एक इतिहासाचा अर्थ लक्षात येऊ लागला. 
त्यामुळे स्वातंत्र्य, समता व वंधुता या मूळभत मानवी अविकारांच्या 
स्थापनेकरिता आवश्यक अशी समाजरचना स्थापणे आवश्यक आहे, अशी 
समाजरचना'च शुद्ध व न्याय्य होय, अशी विचारसरणी उदयास आली. 
यासच साधारणपणे समाजवाद असे म्हणतात. माणसाची माणसाने 
चाळविळेल्या पिळतरणुकीच्या पद्धतीवर आधारलेल्या, उच्चनीच वर्गवारी 
असलेल्या समाजरचनेचा अंत करणे युक्‍त होय; असा विचार समाजवादी 
विचारसरणीच्या मुळाशी आहे. समाजवादी क्रांती घडवून आणणे आवश्यक 
आहे, असे मानणार्‍या विचारवंतांनी, समाजनेत्यांनी समाजवादाच्या 
स्थापनेकरिता सिद्ध व्हावे असा विचार पश्चिम युरोपात प्रसृत होऊ लागळा. 
त्यातीळ काही समाजवादी असेही म्हणू लागळे कौ समाजरचनेचा केवळ 
आर्थिक पाया वदळून मानवी पिळवणूक थांवणार नाही; त्याकरिता राज्यसंस्थेचेही 
विसर्जन करणे आत्रश्यक आहे. यास तात्त्विक अराजकतावाद म्हणतात. 
एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्नात काळ मार्क्सने लोकशाही क्रांती, 
समाजवाद व तात्विक अराजकतावाद यांची समीक्षा केळी. त्याचे म्हणणे 
असे की समाजवाद हा नेतिकद्षट्या युक्‍त असळा, तरी समाजवादी क्रांती 
केवळ सदिच्छेने व विचारपरिवतनाने घडू शकत नाही. त्याळा अनुकूळ 
अशी सामाजिक परिस्थिती उत्पन्न व्हावी लागते. मव्ययुगीन सरंजामशाहीतून 
समाजत्राद जसा उतन्न होऊ शकत नाही, तसा भांडवळशाही समाजरचना 
जोपर्यत उत्कर्ष पावत असते, तोपर्यंत समाजवादी क्रांती निर्माण होऊ रकत 
नाह. सामाजक कायकारणभावाचा नियम उल्लंघन काहीही करता येणे 
माणसास अशक्य आहे. कायकारणभावाची नियती अनुलंघनीय असते 
नियतीचे ज्ञानच स्वातंत्र्यास जन्म देते. तो म्हणतो की आतापर्यंतचे समाजवाद 
युटापअन म्हणजे अवास्तव कल्पनारंजित आहेत. वैज्ञानिक समाजवाद 
आण युटापयन समाजवाद असे समाजवादी विचारसरणीचे दोन भाग ल्याने 
सांगितठे. त्याच्या तथाकथित बरैज्ञानिक समाजवादाची उपपत्ती अशी : 


| अनुक्रमणिका | ल्ल 
ज्या मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत कीक 


'नव$ 
यौ »«९ 


०६ अमृतमहोत्सवी १/-> 
€._ वर्ष 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


क्रांतियुग ब अध्यात्मयोग ३ 


विशिष्ट आर्थिक उत्पादनपद्गती हा विशिष्ट समाजरचनेचा पाया 
असतो. ल्या पायावर सामाजिक वर्गसंबंध आधारलेले असतात. सत्ताधारी 
वग व सत्ताहीन वगे हे वर्गीय समाजरचनेचे वैरिष्टय असते. उत्पादनाच्या 
साधनांवर सत्ताधारी वर्गाचे स्वामित्व असते. अद्यी विषम समाजरचना 
टिकविण्याकरिता सत्तावारी वर्ग राज्यसंस्था निर्माण करतो राज्यसंस्था 
म्हणजे दंडसंस्था, जवरदस्ती करणारी संस्था. आर्थिक उत्पादनपद्भती 
बदलली म्हणजे समाजाचे वर्गसंवंध बदलतात; सत्ताधारी वर्ग वदळतात 
एक विशिष्ट आर्थिक उत्पादनपद्धती जोपयंत उत्कथ पावते, तोपर्यंत व 
त्यामुळे तिच्यावर आधारळेळी समाजपद्धती स्थिर राहते, सत्ताधारी वर्गही 
उत्कपे पावतो. ही विशिष्ट आर्थिक पद्धती ढासळे ळागळी म्हणजे पिळळा 
जाणारा वगे सत्ताधारी वर्गाच्या हातातील सत्ता हिसकतो, व समाज- 
क्रांती होते. वतमान भांडवलशाही समाजसंस्थेच्या अर्थोत्यादनपद्ध तीचा 
पाया ढासळू लागेपर्यंत समाजवादी क्रांती होणार नाही भांडवलशाहीतील 
कामगारवर्ग हा क्रांतिकारक वर्ग होय. या वर्गाच्या नेतृत्वानेच समाजवादी 
क्रांती जन्माळा येईल. भांडवलशाही समाजव्यवस्थेत समाजाची विभागणी 
सत्ताधारी भांडवळशाहीव्ग आणि पिळला जाणारा कामगारवर्ग अद्यीच 
राहणार. याचच कामगारवर्गात समाजातील बहुसंख्य ब्यक्‍्ती अधिकाधिक 
समाविटर होत राहणार; श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत जाईल गरीब 
अधिक गरीव होत जाईल; त्यामुळे भांडवळ्शाही अर्थव्यवस्थेचा एका 
विंदूपर्यंत उत्क्प होऊन ती अपकर्पास जाऊ लागेल. त्यामळे कामगारवर्ग 
भांडवलशाही वर्गाच्या हातातील सत्ता कावीज करून बहुजन समाजाची 
म्हणजे कामगारवर्गाची हुकूमशाही स्थापन करीळ भांडवळशाही वग नष्ट 
ह)इपर्यंतच ही हुकूमशाही राहीळ, या हुकूमशाहीत आर्थिक उत्पादनसाधने 
ही सामाजिक मालकीची होतील. हीच समाजवादी क्रांती होय. खाजगी 
माळकी असळेळी आर्थिक उत्पादनसाधने समाजाच्या मालकीची हाणे 
म्हणजेच समाजवाद होय. भांडवलशाही नष्ट झाल्यावग हळूहळू राज्यसत्ताही 
आपांआप पिकल्या पानाप्रमाणे गळून पडेळ व राज्यसत्ताविहीन समाजवादी 
समाजरचना म्हणजे साम्यवादी समाजसंस्था ( कम्युनिझम ) उदयास येई 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


२“ > 
ह . 
. शर १ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


छे नवभारत 


का& मार्क्सचा हा वैज्ञानिक समाजवाद एकाअर्थी युटोपियनच आहे 
समाजपरिवर्तनाचा कार्यकारणभाव त्याने सांगितला, हा कायकारणभाव 
गणिती मोजमापावर आधारळेळा नाही. जोपर्यंत गणिती मोजमापाच्या 
सूत्रात कार्यकारणभावाचे सिद्धांत सिद्ध करण्यापर्यंत विज्ञान प्रगत हात 
नसते. तोपर्यंत त्याला विकसित किंत्रा खेरेखुरे विज्ञान ही पदवी प्राप्त होत 
नसते. सामाजिक राक्‍तींचे गणितागत कार्यकारणभाव अजूनतरी माणसास 
सिद्ठ करता आठे नाहीत. त्यामुळे सामाजिक शात्य आजच्या प्रमत भातिक 
विज्ञानाच्या दर्जास प्राप्त होऊ शकळी नाहीत. समाजवाद व साम्यवाद 
वा कम्सनिज्मम्‌ हे. ध्येयवाद सामाजिक जीवनाचे उच्चतम नेतिक ध्येयवाद 
आहेत. त्या थ्येयवादांच्या अदूभुतरम्य स्वरूपाकडे समाजातीळ पीडित व त्रस्त 
नाणसे आकर्षित होतात. आदर्शवादी करिचारवंतही त्याने मोहित होतात 
ही मोहिनी उदात्त ब पवित्र आहे. विमान विज्ञाने सव मानवांच्या हिताय 
वापरली, तर जगातीळ दारित्व व देन्य यांचा संपूण अंत तारेत हाइईल; 
सत्य अहि. त्याचे गणितही मांडता येते. परंतु द्या समृद्धीच्या ध्येयाक 
समतेच्या क्रांतीकडे मानवसमाज जाइल की नाही याचे गणित मात्र मांडता 
थत नाही. म्हणजे वैज्ञानिक समाजवाद अजून वैज्ञानिक पद्धतीने मांडता 
येत नाही. 
युटोपियन आदर्शवाद मानवसमाजातीळ, सामाजिक गटांना कार्य- 
प्रवृत्त करतो हे खरे आहे. वुद्चिवादाने किंवा बेज्ञानिक पद्गतीने असिद्ध 
किंवा सिद्ध होण्यास अशक्य आदर्श, माणसांची क्रियाशाक्ती संघटित 
करतात; त्या शक्तींना वारंवार उत्साहाचे भरते येते; युगानुयुगे ही क्रियाराक्‍ती 
समाजांना प्रेरणा देत राहिळी आहे. असे आदर्श म्हणजे पुराणक्थांसारख्या 
मिश्यकया ( 015113 ) असतात. युटोप्यिन आदर्श हे जेव्हा सामाजिक 
आंदोलनांची प्रेरणा देतात तेव्हा ल्यांना ( ॥1१७1. च ) मिथ्यकथेचेच ख्प 
येते. ते खरेच आहेत अशी श्रद्वा उतपन्न होते. धमसंस्थांचे इतिहास याचे 
कट उदाहरण होय. मिथ्याकथा मानवाच्या उत्पत्तीपासन आजपर्यंत मानवी 
मनाची जवर पकड धरून वसलेली शकती आहे. गेल्या ५५ वर्षांचा 
फेलिक्स व कम्युनिज्ञम्‌ यांचा इतिहास हेच सिद्ध करतो. 


अनुक्रमणिका 
चि मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


क्रांतियुग ब अध्यात्मयोग षु 


स्वातत्य, समता व वंघुत्व या नैतिक आदर्शांचेच आविष्कार समाज- 
वाद, कम्युनिझम किंवा तात्विक अराजकतावाद होत. गेल्या ५५ वर्षांमध्ये 
अनेक समाजवादी राष्ट्रे उदयास आली आहेत. त्या ठिकाणी अस्तित्वात 
आलेल्या राज्यसंस्था अत्यंत वलिप्ठ बनल्या आहेत. आधुनिक वैज्ञानिक तंत्रा- 
वर आवारलेल्या लष्करी सामर्थ्यावर जगातील सर्वच सुधारणेच्या पथावर 
असलेल्या राष्ट्रांमवे राज्यसत्ता सर्वकष व वलिष्ट झाडी आहे. आधुनिक माणूस 
या राजसत्तांच्या बंदिवासात जखडळा गेला आहे. त्यातीळ वहुजन समाज 
त्या बंदिवासाचा प्रतिकार करण्यास उत्सुक नाडी. कारण ल्याला स्वातंत्र्याचे 
मूल्य मान्य नाही. कारण स्वातंत्र्य व स्वतःवरची जवावदारी या दोन्ही 
एकत्र असतात. सत्ताधारी वर्ग योगक्षेमाची काळजी घेण्याचे आश्वासन: 
देतो; स्वातंत्र्य म्हणजे कर्तु्वाची अनिर्बंध संधी व स्वतःच्या योगक्षेमाची 
जवावदारी स्वतःवरच. अशाप्रकारचे स्वातंत्र्य वहुतेक माणसे नाकारतात; 
स्वातंत्र्याचे भय वाटते. कारणा आसमविश्वास गमावठेळा असतो. त्यामळे 
इकूमशाही राज्यव्यवस्था सुसह्य वाटते. परंतु हे स्वातंत्र्याचे भय पश्चिमी 
सुसंपन समाजातील व्यक्तींना वाटेनासे झाळे आहे. राज्यसत्तेचे ओल्ले 
फेकण्याची प्रवृत्ती उत्पन्न होऊ ळागळी आहे. राज्यसत्तेच्या वंधनातन मक्त 
होऊन समतेकडे व स्वातंत्र्याकडे जाणारा निरंतर क्रांतिवाद या वळनिष्ठ 
राज्यसत्तांना आव्हान देत आहे. परंतु मुख्य प्रश्न असा आहे की आधनिक 
युगातील समाजनियंत्रक राज्यसत्ता न करून स्वातंत्र्याचे मानवी जग 
निर्माण करता येईळ काय ? 

मनांविळेयणशात्रज्ञ सिंगमंड फ्राइड यांच्या मत्ते मळतः मानवी 
संस्कृती ही स्वातंत्र्याच्या नकारावर म्हणजे निर्वधावर आधारळेळी आहे. त्याने 
मानवी संस्कृतीच्या अस्वास्थ्याची मीमांसा केळी आहे. ही मीमांसा ल्याने 
मानवी मनाच्या वयक्तिक व सामाजिक मृळभत प्रेरणांच्या तत्त्वावव आधारळी 
आहे. तो म्हणतो को कामदेवतत्त्व ( 13708 ) व यमतत्त्व (५119105) 
म्हणजे क्रमाने इच्छापूर्तींची व सुखप्रात्तीची प्रेरणा व मरणप्रेरणा या 
मूळभूत प्रेरणा होत. मरणप्रेरणा म्हणजे जीवनातून सुटका करून घेणारी 
प्रव्रत्ती. या दोन प्रेरणा एकमेकांच्या विरोधी व एकमेकांच्या पूरक व 


अनुक्रमणिका 
शौ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


न नवभारत 


एकार्थी एकात्मक प्रेरणा आहेत. कामतत्त्वाळा अडथळा करणारे वस्तुतत्त्व 
(१७९७॥७७४ गल 18) होय. उदाहरणाथ भक शामविण्याची प्रेरणा 
कितीही प्रवळ असली, तरी प्राण्याजवळ अन्न नसेळ तर भूक दावावी 
लागते. अन्नाचा अभाव हे वस्तुतत्व होय. पुरुषाला कामवासना झाळी 
परंतु क्ली नकार देत असेळ, तर कामवासना आवरावी लागते. नकार 
देणारी श्ली हे वस्तुतत्व होय. माणसाला श्रम नको असतात, आळस असतो, 
आळसामुळे इच्छातृप्ती करणे कठीण जाते; माणसे निराश होऊन स्तव्ध 
बसतात; पण काम करत नाहीत; रोग झाळे तरी फिकीर करीत नांहीत, 
आममहत्याही करतात; या प्रत्रत्ती मानवी मनातील यमतत्त्वाच्या निदरीक 
आहेत. कारण त्यामुळे मरणही जवळ येते. माणसे “मोक्षमार्गी' बनतात, 
हे यमतत्त्वाचेच निदराक होय. या यमतत्त्वास प्राहइडने * निर्वाणतत्त्व 
अशी संज्ञा दिळी आहे. प्रवृत्तिमार्ग व निवृत्तिमा्ग हे क्रमाने कामदेवतत्त्व 
व निर्वाणतत्त्व यांचे सांस्कृतिक आविष्कार होत. 

फ्राश्‍डने मानवी संस्कृतीची मीमांसा सांगताना कामप्रेरणेचे दमन हे 
संस्क्रतीचे विधायक तत्त्व सांगितळे आहे. कामपूर्तीचे दमन करणे हे वस्तु- 
तत्त्वाधारे आवश्यक ठरते. श्रमद्वारा इष्ट वस्तू संपादन करूनच कामपूर्ती 
कालांतराने करून घेणे माणसास राक्‍्य असल्यामुळे दमनाची आवश्यकता 
ठरते. हे दमन प्रथम पित्याच्या जबरदस्तीने करावे लागते. पिता हा पहिला 
सत्ताधारी होय. आदिम स्थितीतल्या समाजाच्या अवस्थेत पत्न पित्यांचा वध 
करतात. परंतु नंतर पुत्रांच्या लक्षात येते की सामुदायिक रीतीने जीवन 
जगण्याकरिता दमनाची आवऱ्यकता आहे. समुदायाने पकडळेळी शिकार 
समुदायाने वाटून धेतली, तरच पुढीळ शिकार साधता येते. अशा रीतीने 
सामुदायिक दमनाचे नियम तयार होतात. म्हणजे नियमांच्या पद्धतीच्या 
रूपाने पित्याचा पुनः अवतार होतो. राज्यसंस्थेचे व सामाजिक कायद्यांचे 
किंव्रा नीतिनियमांचे मूळ अशा रीतीने सांगता येते. हेच दमनाचे नियम 
किंवा नीतिशात्र मानवी मनात वरित्रेकवुद्रीच्या ख्पाने रोवळे जाते. या 
विवेकवुद्धीस सुपर अहंभाव ( $0])७'-०४०) असे फ्राईड म्हणतो. 
फ्राइडच्या मताने आर्थिक उत्पादनसंस्था ही आधुनिक युगात मुख्य सामाजिक 


| अनुक्रमणिका | 
भड मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत गक 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


क्रांतियुग व अध्यात्मयोग ७ 


संस्था बनळेळी आहे. कामनेची किंवा वासनेची पूर्ती करण्याची प्रवृत्ती 
बाज़ळा सारून कामगारवर्गास श्रम केल्याशिवाय अर्थोत्पादन करणे शाक्य 
नाही. अथौतादनाकरिता, त्याच्या विभजनाकरिता कामपूर्तीचे नियंत्रण 
करणारे सामाजिक नियम अपरिहार्य ठरतात व हे नियम अमळात आणणारी 
राज्यसंस्थाही अपरिहार्य ठरते 

स्वातंत्र्य हे अंतिम मानवी मूल्य म्हणून लोकशाही समाजवादाने 
स्वीकारळे आहे. परंतु फ्राइडच्या मते, स्वातंत्र्याचा नकार ही संस्कृतीची 
अपरिहाय अशी कारकराक्ती आहे. ती मानवी मनात सुपर अहंभाव वा 
विवेकबुद्धी या ख्पाने वास करते व मनाच्या बाहेर समाजघटना व राज्यसंस्था 
या ख्साने व्यक्तींचे दमन व दण्डन करीत राहाते. याचे उत्कृर उदाहरण 
समाजवादी क्रांती झालेल्या राष्ट्रांमव्ये सापडते. तेथे व्यक्तिस्वातंत्रय अभावानेच 
तळपते, तेथीळ कामगारवर्ग स्वातंत्र्य गमावून बसळा आहे. प्रगत व समृद्ध 
पश्चिमी राष्ट्रांमध्ये सुद्धा राज्यसत्ता बलिष्ठ वनळी आहे व व्यक्ती बंधनात 
सापडळी आहे. तेथे सर्वे वर्गांना आर्थिक स्वास्थ्य जरी कमी जास्त प्रमाणात 
लाभळेळे असळे तरी श्रमिक वर्गांना कटाचेच जीवन जगावे लागत आहे. 
तेथे यांत्रिक प्रगतीचे, कायम समृद्धीचे युग डोकावत असळे तरी प्रवळ 
राज्यसत्तेच्या धाकाने ते पुनः पुनः मागे सरत आहे. म्हणून प्रगत व समृद्ध 
पश्चिमी राष्ट्रांत आणि तथाकथित समाजवादी क्रांती झाळेल्या राष्ट्रांत 
निरपवाद स्वातंत्र्य आणि आर्थिक समता या ध्येयाकडे जाणारा निरंतरक्तांति- 
वाढ व वंडसातत्यवाद वाढत आहे. मावत्से तुंगचा निरंतरक्रांतिवाद व 
कामचा वंडसातल्यवाद आता जगाळा संतत अस्वस्थ करीत आहे 
मावत्से तुंगच्या मते समाजात सतत समतोळ कधीच रहात नसतो; समतोळ 
[डा वेळ टिकतो व नंतर समाजाचा तोळ बिघडून असमतोल निर्माण 
होतो. हे सम व विषम तोलांचे द्ंद्र हा समाजवस्तूचा स्वाभाविक नियम 
आहे. याच नियमाच्या आधारे मावत्से तुंग निरंतरक्रांतिवाद सिद्ध करतो. 

समाजवाद व तात्विक अराजकतावाद हे युटोपियन असले तरी ते 
मानवी समाजाचे अंतिम, नैतिक आदरी आहेत. नेतिक आदर्शांकडे 
आकर्षित होऊन धावणारा माणूस शुद्ध नेतिक जीवन जगणारा असेळ तरच 


| अनुक्रमणिका | ७. 
गक मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क र! हद 
र वि 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


टॅ नवभारत 


तो खऱ्या अर्थाने क्रांतिकारक ठरतो. क्रांतिपूव काळातील क्रांतीच्या नेत्यांमध्ये 
आणि अनुयायांमध्ये खरीखुरी नेतिक प्रेरणा असळी तरच ते क्रांती घडवून 
आणतात. परंतु असे थोडेच असतात. त्यांना सुखदुःखाची पर्वा नसते. त्यांच्या 
ठिकाणी तपश्चर्येचा अम्नी धगधगत असतो, पेटत असतो. इतर सामान्य 
असुयायी त्यांच्या संसर्गाने पेट घेत असतात. अंतिम स्वार्थत्याग व 
आत्मवलिदान करण्यास ते सज्ज होतात. क्रांतिकार्य ही एक आध्यासिक 
साधना आहे. परंतु या क्रांतियुगातीळ क्रांतिकारक माणसे सत्ता कावीज 
केल्यावर ही आध्यामिक साधना विसरतात. सत्तेच्या व॒ संपत्तीच्या 
मोहिनीळला वश॒ होतात. कारण अध्यातमयोग हे त्रांतिवादाचे अविष्टान 
आहे हे त्यांना माहीत नाही. महात्मा गांधींशिवाय किंवा एम्‌. एन्‌. 
रॉयशिवाय किंवा योगी अरविंद घोषांशिवाय हे आव्यात्िक योगाचे तत्तक्ञान 
क्रांतिवादयांस कळळेले नाही, आकलन झालेले नाही. त्याचे आवळन व 
त्याचा दूरगामी गंभीर अर्थ महात्मा गांधी, एम्‌. एन्‌. रॉय व॒ अरविंद 
घोष यांनाच कळळा आहे. या तिघांचे विश्रविषयक तत्तज्ञान भिन्न आहे, 
गा खरे असले तरी सत्ता व संपत्तीची माळकी यापासून अलिप्त राहून 
गी जीवन जगणारा व अनंत सल्याचा शोध करीत राहणारा साधक व 
सद्ध यांचा वगे समाजाचा शिक्षक म्हणून समाजास कायम आवश्यक 
आह, या वावतीत ल्यांचे विचार समान आहेत. तात्पर्य, क्रांतिवाद्यांना 
त्गोगचे जीवन जगण्याची म्हणजे अध्यात्मयोगाची प्रेरणा ळाभळी, तरच 
क्रांतियुग विजयी होत राहील, 

र नेतिक स्त्रातंत्र्य ज्यांना जीवनात अनुभवण्याची शक्‍ती व तत्परता 
आहे. तेच क्रांतियुगाला विजयाच्या मार्गाने नेऊ शकतील. सत्ता- 
थाऱ्यांचा छळ सोसताना, वंधनागारात दीधकाळ जीवन जगताना व 
सत्तावाऱ्यांनी प्रपंच उध्वस्त केळा असताना नेतिक बिवेक जागत ठेवणारी 
निष्ठा ना नेतिक स्वातंत्र्य होय. अवलोकितेश्वर या बोविसत्त्वाची 
प्रतज्ञा अश॥ आहे, “ जोपर्यंत जग दुःखात आहे तोपर्यंत होऊ 
इच्छित नाही. ” सत्ता आणि न कव त गगनात 


वैधने, ही नाकारणे म्हणजे आम्मस्वातंत्रय होय. शुद्ध नैतिक जीवन 


| अनुक्रमणिका | | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


क्रांतियुग व अध्यात्मयोग ष् 


जगायचे म्हणजे सत्ता आणि इंद्रियविषय यांचा भोग नाकारायचा आणि 
सर्वे मानवांना स्वातंत्र्याच्या विश्वात जगता यावे म्हणून सतत प्रयत्न 
कराव्रयाचा. त्यागाचे जीवन हे एक अंतिम मूल्य आहे. तो आदर्श आहे. 
जीवनातीळ निर्वाण किंवा मोक्ष हे त्याचे स्ख्प आहे. हा निर्वाणाचा 
अनुभव जे घेतात तेच क्रांतीचे नेते होऊ शाकतात. हा अनुभव 
म्हणजेच अध्यात्मयोग होय. सत्ता आणि संपत्तीचा मोह हा क्रांतियुगाचा 
घोका आहे. या धोक्यात समाजवादी क्रांती सापडली आहे. ज्या समाज- 
स्थितीत कामगारवर्ग हा संपत्तीच्या उत्पादनाची क्रिया ही क्रीडा आहे 
असे अनुभवतो, ल्यात जबरदस्ती दैन्य वा थकवा नाही असे अनुभवतो, 
त्या समाजस्थितीत क्रांतियुगाची प्रभा उदयाला आली असे म्हणता येईल. 
ही प्रभा सुद्धा क्षणिक ठरण्याची राक्यता असते. जगाच्या अंतापर्यंत 
तिळा धोका असतो. म्हणून नेतिक स्वातंत्र्यात जगणारा म्हणजे अध्यात्म- 
योगाची साधना करणारा क्रांतिकारकवगग कायम आवऱ्यक ठरतो. 


विदोषतः ज्या देशांमध्ये जनता गरीब आहे ल्या देशांत अशा क्रांति 
कारक नेल्यांची अधिकच गरज आहे. 

क र 

(८0% २८१५ २८0५ ३८७ २७८०५८0 २९७५ २९७५ २५८७७ ५९८७ कि 

५काकाक ; इतिहास आणि तत्वज्ञात 


"| खक -- 


प्रा, सदाशव आठवल 
किं. ३ रु. 
मिळण्याचे ठिकाण - 
निटणास, प्राज्ञापाठळशाळा मडळ. वा 


[ जि. सातारा ] 
९५६२८४८ र ५५२९ ५८२५९ ४७ र केर ७८५७५८ 


(ि८% ९८% >)८0%%८७% 
७२८५८२८५७२ ५८३- ५८२६ 


अनुक्रमणिका | 
> मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


( महाभारत-ससीक्षा ) 
प्रकरण दुसरे 


लोकयात्रेचे दर्ान 


जवळ जवळ सहाहजार वर्षांचा पृथ्वीवरील मानवी जीवनाचा देशादेशांचा 
थोडा फार इतिहास उपल्ब्ध असून त्यावरून निप्क्प काढता येतो की, हा 
इतिहास घडविणाऱ्या मूळ मानवी स्वभावात काहीच फरक झालेला नाही. हे 
विधान चंद्रलोकावर चारदोन दिवसापुरती का होईना पण वारंवार यडास्वी 
क्षय घाठणाऱर्‍्या मानवी प्रगतीकडे पाहिल्यास धाडसी किंबहुना सपशेळ चुकीचे 
वाटेल, हे विधान तयोक्त प्रगतीबद्दढ नसून मूळ स्वभावाबद्दद आहे, याचे भान 
ठेवल्यास त्याला दिसताक्षणी झिडकारण्याऐवजी त्याची छाननी करावीशी वाटेल. 
चंद्रावर आपल्या पायांचे ठे माणसांनी उठविळे व तेथून काही वस्तू पथ्वीवर 
आणल्या म्हणून त्याचा स्वभाव पाळटळला असे ठरत नाही. माणसाचा स्वभाव 
ग्वा मनोबिकारावर आधारलेला आहे व ज्याला स्वार्थी ही संक्ञा आहे, त्यात 
चद्रलांकावरीळ उड्डानाने अंतर पडळेळे नाही. वारीक विचार केल्यास ही 
उड्डाणे स्तरार्थच करवीत आहे, असे दिसून येईल. मग मनुप्य प्रगती करीत 
आहे, त्याच्यात सुभ्तारणा होत आहे, या बळकट समजुतीचा प्रस्तत विधानाशी 
मेळ कसा घाळावयाचा हा प्रश्न उद्‌भवतो व त्याचे उत्तर हे की, प्रगती 
किंवा सुधारणा या नावाने जी स्थिती ओळखली जाते ती माणसाच्या बाहेरील 
व्यवहाराची आहे व तिच्या मुळाशी त्याच्या स्वभावातील वळवत्तर स्वार्थच 
आहे. आज माहीत असलेल्या आद्यावस्थेत मनुप्य हा गुहातून राहात असेल 
तर आज तो शांभर सवाशे मजल्यांच्या सभ सुख भन 


र वसोयींनी सज्ज अश्या घरातून 
राहातो. त्या अवस्थेत रानातली जनावरे व पाण्यातळे मासे मारून त्यांचे मांस 


न भाजता, न शिजवता तो खात असेळ तर आज ते भाजून, उकडून, 


| अनुक्रमणिका | | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


लोकयात्रेचे दशन १९ 


मीठ मसाळे घाळून खातो. मागे तो जनावरांची कातडी पांधरून थंडीवारा 
निवारीत होता, आज तो ल्या कातड्यावरीळ केसांच्या ( लोकरीच्या ) आणि 
कापसाच्या वस्त्रांनी आपल्या शरीराळा थंडीवाऱ्याची बाधा होऊ देत नाही. 
त्याच्या हत्याराचा नखे व दात येथून तो अणुवांव, हैड्रोजनवांव येथवर 
इतिहास सांगता येतो. आगगाड्या, मोटारी आणि व्रिमाने तसाच पोकळ 
लाकडापासून तो आजची प्रचंड लढाऊ, माळवाटू व प्रवासी जहाजे याप्रमाणे 
वाहनांचा वृत्तान्त इतिहासामध्ये आढळतो. असतेच इतर व्यवहारातील स्थित्यंतर 
असून त्यालाच सुधारणा, प्रगती ही नावे आहेत. या स्थित्यंतराचे उगमस्थान 
खार्थ हेच आहे. याने बाहेरच्या देखाव्यात फेरखदळ दृष्टीस पडतो पणया 
देखाव्याचा जनक जो मनुष्य त्यांच्या स्वभावात फेर पडळेळा नाही. मनुष्य 
आपल्या प्राथमिक दशेत दुसऱ्या मनुष्यावरोबर जी चढाओढ व तिच्यापायी 
एकमेकाची जी हिंसा करीत होता, ती चढाओढ व हिंसा एकेकट्या ऐवजी 
हल्ली देशाचे नाव घेऊन तो आज मोठमोठाल्या जमावाने करीत आहे. “ मी 
आणि माझे ' हीच भावना त्या चढाओढीच्य़ा व हिंसेच्या मागे दिसेळ. तिच्या 
योगाने माहीत असलेल्या इतिहासात होजेप्त, वाबिळोनिया, असीरिया, ग्रीस 
रोम इत्यादि छोटीमोठी राज्ये साम्राज्ये धुळीस मिळाळी व गेल्या शांभरवर्षांच्या 
काळात अशा घडामोडींची पुनरावृत्ती चाळू आहे. जगातील कलह शांत व्हावा, 
जगभर माणसामध्ये सुखस्त्रासथ्य नांदावे, यासाठी जुने धम झटत होते. ख्विस्ताच्या 
उपदेशाने धर्माचे संघटित रूप धारण केल्यावर, तो उपदेश सुखशांतीचा 
असूनही, त्याच्या योगाने नवे अस्वास्थ्य मात्र उत्पन झाले. त्याच्यामागून महमद 
पैगंवराच्या 'इस्ठाम'चा अरवस्तानात उदय पावळा आणि अस्वास्थ्यात भर पडली, 
शांती हेच इस्लामचे ध्येय आहे, पण परिणाम पाहाळ तर्‌ त्याच्या उलट. एका 
खिस्ती धर्माच्या समाजात जसे धरमवंधुत्व नाही, तसेच मुसलमान समाजाचे स्वरूप 
असून त्यांची एकमेकांना पाण्यात पाहणारी अनेक राज्ये आहेत. त्यांतील रक्त- 
पाती कलह सांप्रत डोळयासमोर चाळू असल्याने त्याची वाच्यता न केल्यास 
ऱचाळेळ, 

ही प्रस्तावना महाभारत ग्रेयात वर्णिलेल्या लोकस्थितीच्या दर्शनासाठी 
आहे. महाभारतकाळी आमचा देश वैभवशाली व सदाचारसंपन्न होता, असा 


| अनुक्रमणिका | विध 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत कः द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


$-4 नव भारत 


एक घट्ट व दाट समज आहे. त्याचा खरेखोटेपणा पाहण्यासाठी मनुष्यस्वभाव 
हजारो वर्षांत जसाच्या तसा कायम असल्याच्या प्रमेयाची कसोटी मांडळी ब 
यापुढे वैभव आणि सदाचार या गुणाकडे लक्ष द्यावयाचे आहे. कौरव-पांडवांची 
हस्तिनापूर, इंद्रप्रस्थ ही शहरे, सुबिष्टिरासाठी मयासुराने वांधळेळे सभागृह 
त्याच्या राजसूयासाठी निरनिराळ्या राजांना जिंकन गोळा केळेली संपत्ती 
याकडे नजर पोचवून समाधान काढल्यास तत्काळीन वैभवसंपत्नतेच्या कल्पनेळा 
भरपूर अवकाश आहे. पण सदाचाराच्या वावतीत असा अवकाश सापडत 
नाही व तो नाही असे याचे आश्चर्य वाटायला नको महाभारता'ची रचनाच जर 
कोरव-पांडवांच्या वेराची कथा सांगण्याच्या मुख्य उद्देशाने करण्यात आली व 
ती ज्या प्रसंगी पांडवाचा पणतू जनमेजय याळा ऐकवण्यात आळी, तो प्रसंगही 
सप नामक समाजाच्या विजनाचा-कत्तळीचा अर्थात सपेसत्राचा आहे, तेव्हा सदा- 
'चाराची मीमांसा करण्याचे विशेष कारण नाही. एका समाजाळा निर्वीज करू पाह- 
णाऱ्या कत्तलीचे मूळ पाढहिळे तर जनमेजयाच्या वापाळा-परिक्षितीळा तक्षकदंशाने 
टृत्यू आला, हू प्रासद्वध आहे. हा दंश एका क्रपिपुत्राच्या शापाचा परिणाम होता 
शाप का तर परिक्षितीने त्या क्रपिपुत्राच्या पित्याच्या गळ्यात-पुन: पन: प्रश्न 
वचारढा असता तो उत्तर देत नाही यामुळे संताप चढून जवळच पडळेळा 
ळा साप टाकळा. त्याच्या मुळाला हा प्रकार समजताच त्याने कसलाही क्रिचार 
करता आजपासून सात दिवसात तक्षकाच्या दंशाने राजा मरेळ असा शाप 
उच्चारला त्र तसे अनुभवास आले. कालांतराने जनमेजयाळा आपल्या बापाच्या 
अकालपृत्यूची हकीकत कळली तेव्हा एका तक्षकाच्या शापप्रेरित गुन्ह्यासाठी 
लाच्या सत्र कुलाचा जनभेजयाने ' सत्र रूपाने संहार आरंभला. या संहाराची 
कथा वाचत्र आहे. परिक्षितीच्या नावामागे महाभारतकाराने जी बिदोपणे 
लावळी आहेत-- जितेन्द्रिय मंनानंग्रहीी ( आत्मवान ) बुद्रिमान (मेवावी ) 
धमा[चरणी ( वृद्धसेवितः ), पडवगाजेत ( कामक्रोंधादि सहा मनोविकार ञ्याने 
जिंकळे आहेत ), त्रिशाळ वुद्ठाचा, नोतिशास्त्राचा ज्ञाता-यांना न शोभणारे 
अस त्याने क्रपीच्या गळ्यात मेळेळा साप टाकण्याचे कम केळे. मनीच्या 
मानश्रतान त| रागाच्या आहारी जातो, यावरून सामान्य माणसाच्या जन्मसिद्ध 
स्वभावाला तो वळी पडळा असे म्हणावे लागते. त्याचा मनोनिग्रह लटपटळा आणि 


| अनुक्रमणिका | | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


लोकयात्रेचे देन १३ 


७७ 


जितेंद्रियत्व, बुद्धिमत्ता, नीतिशास्त्रज्ञता हे त्याचे गुण वाया गेळे, हे या वर्तनाचे 
तासर्य उघड आहे. महाभारतकाराने या तात्याला क्षीणत्व यावे म्हणूनच की 
काय, राजा साठ वर्षांचा म्हातारा, दमळेळा, तहानेळा, शिकारीस पायी निघाळेळा 
वगरे तपशीळ सांगितला आहे. हा तपशीळ विचारात घेऊनही ल्याचे पूवोक्त 
वर्तन फारसे क्षम्य ठरत नाही. मोंनत्रती तपरूयाच्या सुळाने चिडावे व राजाचे 
मरण इच्छावे, हे मनुष्यस्वमावाळा धरून असळे तरी तापस कुमाराळा योग्य 
नव्हते. जनमेजयाचे सर्पसत्नही वापाच्या मृत्यूचा सूड घेण्यासाठी असल्याने ते 
शुद्ध सदाचारात गणणे कठिण आहे. याप्रमाणे परिक्षिती, क्रपिपुत्र व जनमेजय 
हे तिघे एकाच माळेचे मणी ठरतात. 

सहा मनोविकार, सड, आकस, खोटे वोळणे, 'चोरी, खून, परस्त्रीचा 
लोभ, परनिंदा, पर्‌्व्यापहार, आत्मछाघा, च्चुगळखोरी, जुगार, मद्यपान, जुळूम, 
जवरदस्ती, गव, दर्भ वगरे जे दोप आज बिपुलत्वाने अनुभवास येतात ते सव 
नह्ामारतकाळी देखीळ प्रभावी होते, याचे दाखळे महाभारतामध्ये सर्वत्र भरळेले 
आहेत. सुरवातीच्या कथा -रुरु-प्रमडूरा, कटु विनता, वंगरे, विचारात धेतल्यास 
त्यामध्ये ग्रमडरा साप चाबल्याने मेळी, म्हणून दिसेळ त्या सापाळा ठार करणारा 
रुरु, हा सूड घेण्याचा मनोविकार उघडकीस आणणारा आहे. कद्ू-विनतेच्या 
आख्यानात सवरतीमत्सराची प्रवृत्ती दीस पडते. दुष्यंत-दाकुंतळेच्या कथानकात 
एका आश्रमस्थ तरुण कुमारिकेशी ळम्न लावून पुढे भर दरबारात लोकाप- 
वादाच्या भीतीने तिचा आपला पूर्वसंबंध, तिची यथेच्छ नालस्ती करीत 
ज्ञिडकारून नामानिराळ्या होऊ पाह्याणाऱ्या राजाचे दर्शन घडते. देवयानी- 
दागिंट्टा यांच्या हकीकतीत अुक्राचार्यांची दाख्वाजी, सततीमत्सर-त्यातीळ 
ययातीच्या व्यवहारात सुखळंपटता, या दोपांचे प्रावल्य दृटीस पडते; तरी ययाती, 
शुक्राचार्य हे महाभारतात मान्य पुरुष गणळे गेळे आहेत. ययाती आत्मशाघेने 
स्वर्गातून खाळी आळा, आणि नातवांच्या पुण्याईने पुनः स्वर्गास पावला. 
महाभारत हा प्रेथ जुगाराच्या दारुण परिणामाच्या इतिहासाचा असल्याने त्या 
प्राचीन काळात जुगार होता, याची पुनरुक्ती नको. शिवाय या व्यसनाचा 
निदेश क्रग्बेदातही आहे. वसिष्ठ-बिश्नामित्राच्या संघर्षात वसिष्टाच्या क्रोधरदित 
क्षमाशी > शांतवृत्तीची एक वाजू, प्रसिद्द आहे. पण शेवटी तो मनुष्यच 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


र्क 
त. « ११ 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 6 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्पाठशाळामंडळ, वाई 


शे र नवभारत 


होता हे पटविणारी त्याच्या वर्तनाची दुसरी वाजू डोन्याआड झालेली 
आहे. वसिष्ठाचा शक्ती नावाचा मुळगा मारळा गेल्यावर त्याळा जो अनिवार 
शोक संचरला त्याच्या भरात त्याने अनेकदा आमतहतच्येचा प्रयत्न केला, 
इकडे लक्ष दिल्यास तो महामुनी असूनही काही वावतीत मनाने सामान्या- 
प्रमाणे दुवळा होता, याची साक्ष पटते. पराशर हा वरसिष्ठाचा नात. 
त्याने आपल्यास तरीतून पेळतीरावर पोचविणाऱ्या कोवळ्या तरुण कोळी 
जातीच्या मुळीळा झडपळे ब या पापाला वाचा फुटू नये म्हणून जेवढी तरतूद 
तपोवलाने करणे रक्‍य होती तेवढी केळी. भारतकार व्यास हे या भानगडीचे 
फळ. तेव्हा महाभारतरचनेमध्ये * नदीचे मूळ व क्रषीचे कूळ पाहण्याच्या भान- 
गडीत माणसाने पडू नये! या अर्थाच्या सुभापिताळा स्थान मिळावे यात आश्चर्य 
कसले ज्यांना क्रमी या नावाने आदरपूव ओळखण्याची सवय आहे, त्यातल्या 
अनेकांना अप्सरांनी त्रतभ्न्ट केळे तर कित्येक नातेत्राईक ल्लीच्या शोंदर्याने 
मोटून त्यांच्या निमित्त वळात्कारास प्रवतळे, अशी महाभारतात पुष्कळ 
उदाहरणे आहेत. त्यातळी विश्वामित्राचे व बिभांडक क्रषीच्या शृंगी नामक 
मुलाचे, ही दोनच नावे पुरेत. याप्रमाणे भारतीय कथांची झडती घेतल्यास 
मनुप्यस्त्रभाव काही केल्या वदळत नसतो याच सिद्वान्ताळा वळकटी येते. 
येथवर सामान्य मानव मग ते राजे असोत वा कषी असोत. त्यांच्या 
संदाचाराची हजेरी घेतळी; परंतु देव, दानव किंवा देत्य या ख्यातीचे जे दोन 
रवी प्राचीन काळी एकमेकाशी सदैव झगडत होते त्यांच्याकडे दरिक्षेप 
केल्यास मानवांच्या स्त्रभावाहून त्यांच्या स्वभावात निराळे गुणदोष नव्हते 
असेच वरिचारान्ती म्हणावे लागेल. या दोन वर्गांतठे देव हे वंद, पूज्य मानठे 
जातात व निमेळ निंदा दानव-देत्यांच्या वाट्यास गेळी आहे. दैत्य. राक्षस 
दानव हे देवांना भारी होत असत एवढ्यासाठी ते य ति वीन 
त्यांच्यातले बळी, नमुची वगरेंची चरित्रे देवांच्या चरिल्ाशी ताडून पाहावी म्हणजे 
त्यांच्यातला भेद उमगेळ, बहुतेक सत्र नामांकित देत्यराजे महातपस्त्री होते. 
म्रक्दव, विप्यु, शकर या तिघातल्या एखाद्याला आपल्या घोर तपश्च्येने प्रसन्न 
व्य त्यांनी सामर्थ्यप्राप्तीचा वर संपादावा आणि तरेलोक्यात स्वतःचे वर्चस्तर 
स्थापावे, असे त्यांच्या कर्तृत्वाचे स्थूळ स्वरूप सांगता येते. त्याच्या ठिकाणी 


अनुक्रमणिका 
जक मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे र 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


लोकयात्रेचे दशन १५ 


आधिभोतिक-ज्याळा सध्या विज्ञान म्हणतात त्या-शाल्नांचे ज्ञान ज्यास्त विकसित 
झाळेळे होते हे रहस्य त्यांच्या शौयपराक्रमादि गुणात दीस पडते. एखादा दैत्य 
आपल्या तपश्चर्यार्नित पराक्रमाने स्वर्गासकट सारे जग जिंकायला उठला की इंद्राने 
-हा देवांचा राजा-अ त्याच्या मागोमाग देवांनी स्वर्गातून पळ काढावा, एवढेच 
इंद्राचे काम, या तासर्याचे कितीतरी दाखळे महाभारतातून दाखविता येतील, 
इंद्र सुळीच न लढता धूम ठोकीत असे असा याचा अर्थ नव्हे. त्याने शत्रशी 
सामना करावा, पण टिकाव लागू नये, मग विष्णु शिव ब्रह्मा यातल्या एखाद्याचे 
पाय धरावे आणि त्याच्या साद्याने इंद्रपदस्थ देत्याची वाताहत साधून पुनः इंद्रपदी 
विराजमान व्हावे, असे थोड्यात इंग्रचरित्राचे सार आहे. देत्य लढाईत मायावी 
असले तरी देवांनी त्याच्या विरुद्ध जी कपटे आचरली त्या किंवा तशा कपटांची 
कास दैत्यांनी धरळेळी नाही. याळा अपवाद असतील, पण ते कपटी नव्हते हा 
नियमच अपवादांनी सिद्ध होईल. इंद्राने पुष्कळ वेळा मानवी राजांकरवी 
दैत्यांचा पराभव घडविला आहे. इंद्राने अजुनाळा शाक्नाक्ले दिळी व त्याला आपले 
नीवातकतव्रच, काळलकेय इत्यादी देऊन राक्षसांचा मोड करायळा पाठविळे, यावरून 
देवांपेक्षा मानव श्रेष्ठ, असा निर्णय करता येतो. परंतु रणांगणात शात्रपुढे इंद्र कमकुत्रत 
ठरणारा दिसळा तरी मानवी स्वभावातील उपद्दबापाठा तो पारखा नव्हता, याच्या 
पुराव्याळा महाभारतामध्ये तोटा नाही. दमयतीच्या स्वयंवरात इंद्राला आणखी 
तीन वरिष्टापैकी देव घेऊन जाण्याची गरज नव्हती. तेथे तो गेला व त्यांचा 
प्रतिस्पर्धी जो नळ राजा ल्याळा दमयन्तीकडे “ आपण विवाहाथ आलो आहो 
हा निरोप सांगण्यासाठी पाठविळे. निरोप ऐकून दमयन्तीने ' नळाच्याच गळ्यात 
आपण माळ घाळणार ) असा उलट निरोप कळविळा. एवढ्यावर इंद्रादी देव 
थांवळे नाहीत; ते स्वयैवरस्थळी नळाच्या रूपात उभे राहिळे. पाच नळ पाहून 
दमयन्ती बुचकळ्यात पडळी. त्यातला मानच नळ नेमका ओळखता येण्यासाठी 
ती त्या देवानाच शरण गेळी. तिच्या प्राथनेळा देवांनी साद दिळी व तिळा 
खरा नळ दिसला तेव्हा तिने त्या देवादेखत नळाळा वरळे. या स्वयंवराळा कळी 
व द्वापर हे देवांचे साथीदार उपस्थित राहणार होते, पण ते वेळेवर येऊ शकले 
नाहीत; त्यांना इंद्र, वरुण, यम, अग्नी हे देव स्वयंवरसमारंभातून परत जाताना 
भटले. देवांना डावळून दमयंतीने नळाच्या गळ्यात माळ घातल्याचे देवांच्या 


| अनुक्रमणिका | 
क मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


र 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 5: 
संगणकीकृत गक द्वारा प्राज्षषाठशाळामंडळ, वाई 


१६ नवभारत 


तोंडून ऐकताच कळीच्या पायाची तिडीक मस्तकास जाऊन त्याने नळाचा सड 
घेण्याचे ठरविळे. पुढे जी संकटपरंपरा या दूपत्यावव ओढवळी ती कलीच्या 
वैरासुळे हे प्रसिद्द आहे. येथे आपळा कळीच्या दुटपणाशी संबंध नसन इंद्राच्या 
चरित्राशी आहे. यामुळेच वहुधा * न देवचरितं चरेत्‌! हे सुभाषित जन्मास 
आलेले आहे 

जनमेजयाच्या सर्पसत्राचा निर्देश मागे आठेला आहे. तक्षकाने आत्म- 
रक्षणाथ इंद्राचा आश्रय घेतळा, त्याची समजूत असावी की आपल्या आश्रि- 
ताच्या वाटेस जाण्याला जयमेजय धजावणार नाही. पण इंद्रासकट तक्षकाची 
आहुती यज्ञात पुकारळी गेळी तेव्हा ' सवसे (अपना ) जीव प्यारा! या न्यायास 
अनुसरून इंद्राने तक्षकाळा दगा दिला. तक्षकाचे एकट्याचे त्यावेळी भस्म 
व्हावयाचे, पण त्याच क्षणी आस्तिकाच्या मागणीमळे सत्र थांबळे व तक्षकाचे 
प्राण कचावळ, यात मांठेपणा असळा तर तो इंद्राचा नसन आस्तिकाचा आहे 
सपे किंवा नाग जातीचे, इतिहाससंशोधक म्हणतात त्याप्रमाणे वदिकपूव 
रहिवासी हिंदुस्थानात येऊन आपली वसाहत वाढविणाऱ्या वेदक्ष आर्यांशी 
त्यांचे वैर होते. त्या बेराचे मासळे महाभारतामध्ये प्रारंभापासन वाचकाच्या 
दृटीपुढे वारंवार येतात. गरुडाच्या कथेचा पाया हेच वेर होते. त्या वराने जो 
सपसत्राचा प्रलय मांडला, त्यात वैदिक आर्यांच्या देवेंद्राने तक्षकाळा आयी- 
विरुद्ध पाठीशी घालावे, हा एक चमत्कार तर पाठीशी घातळेल्याळा, घेघडक 
सत्नात इंद्राने विश्वासघाताचे भय सोडून ळोटण्यास तयार व्हावे चरित्राचा 
या कथेतीळ दुसरा चमत्कार आहे. अथवा चमत्कार तरी कसला ? संन्याशांना 
मारून त्यांच्या देहाचे तुकडे कोल्ह्याकुत्र्यांना खाऊ घातल्याची ज्याने वढाईे 
मारळी व जिची नांद एका उपनिषदात दृटीस पडते त्या इंद्राने तक्षक 
प्रकरणात जर निराळे वतन केळे असते तरच ते आश्चर्य ठरळे असते. इंद्राचे 
दोस्त अश्विनीकुमार हे च्यवनक्रपीच्या वायकोचे सौंदर्य पाहून वेडावळे व 
त्यांनीसुद्धा च्यवनाचचे रूप घेऊन तिच्या 
प्रयत्न केल्याची कथा महाभारतामव्ये 

बनवतांना नवस करूनही मुळे होत नाहीत, दरिद्री माणसांमागे 
इच्छा नसताही मुळांचे ळेंढार; श्रीमंत पंढ किंबा अल्पायुषी, भिकाऱ्याला 


पातत्रत्यावर ढरवडा घालण्याचा 


अनुक्रमणिका | 
अ: मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


लोकयात्रेचे दरीन १७ 


रोगग्रस्त स्थितीतही ( शंभर वर्षाचे ) दीर्घायुप्य; श्रीमंताळा एखादा सुप्रासही 
पचषण्याची मारामार, उपासमारीत दिवस काढणाऱ्या कंगाळाळा सुकी लाकडे 
जिरविण्याची रकती; दुसर्‍याला ओषधे देऊन वरे करणारे वेच सवतः रोग 
तरांच्या तारुण्याळा उत्तेजन देणारे रसायनपंडित अकाळी जरेने पिडळेळे 
वगरे परस्परविरोधी चमत्कार जसे आज सत्रंत्र ब्टील पडतात, तसे महाभारत- 
काळीही अनुभवास येत होते, हे ल्याम्रंथांतीळ अनेक ठिकाणच्या वर्णनावरून 
म्हणता येते. शांतिपर्वाच्या २८ व्या अध्यायात जो अ्मा-जनक संवाद 
आलेला आहे; त्यातळे काही प्रकार भावार्थाने वर दिळेळे आक्षेत. परंत त्याखेरीज 
अन्यत्रही अशा चमत्कारांचे दाखळे पाहता येतात. तेथे त्यांना काळाचा खेळ 
किंव्रा महिमा, असे नाव्र दिळे आहे. या चमत्काराचे कारण काही असे , 
मलुप्याचे जीवन व स्वभाव यात फेरफार नाही, हा तिद्रान्त अवाधित आरे 
अइ्मा-जनकसंवादापुढे मह्ाभारतकारांनी जी पापे व त्यांची प्रायश्वित्ते व्यासाच्या 
तोंडून वद्विळी आहेत, त्याकडे लक्ष दिल्यास चोरी, हिस 
जाळणारे, अभश््यमक्षण, ल्लीधात, इत्यादि क्रितीतरी ळोकवेदविशोधी 
(पापे ) नजरखाळून जातात व त्या तिद्ठान्ताळा वळकटी येते. ३ 
गुन्हेगारीचा कडक वंदोवस्त करण्यावइळ राजाला उपदेदा 
गारीच्या वर्णनावूनही वरीळ त्रित्रेचनाळा भरपर दजोरा मिळतो 
हे सामान्य जीवनत्रेचित्र्यांचे स्थूळ दिग्द्ांन झाले. त्यात राजा प्रजा- 
वत्सळ नसेळ तर आणखी फाटे फुटत. अवर्षण, अतिवृट्ी, वादळ, टोळवाड ही 
संकटं अवतरल्यास लोकांची दाणादाण उडे, येथे जी संकटे ओंढवळी त्यांचा 
दु"्काळ हा पारणाम एक दोन वपापुरताच नसे. वारा वर्षांच्या भयंकर दप्का- 
ळाची बरीच वर्णने महाभारतामव्ये आहेत. हे दप्काळ कौरव-पांडबांच्या हयाती- 
मत्ळ नसून त्या पूर्वीच्या युगातळे असल्याचे ब्टीस पडते. विश्वाभित्राला 
'वाडाळाच्या झोपडीतील मारळेल्या कात्र्याची तंगडी चोरावसास ळावणारा दप्काळ 
तर सर्वांच्या परिचियाचा आहे. कुउ्र्याचे मांस चांडाळाखेरीज इतरांना निपिद्र 
असूनही विश्नामित्रातारखा एक प्रख्यात क्रमी त्याची रात्री चोरी करतो याचे 
त्या चांडाळाळा सख आश्वय वाटळे. त्याने यावदळ विश्नाभित्राशी शाखाज्ञा, 
लोकाचार, यांच्या आधोर वाद घातळा; परंतु विश्वामित्राठा पोटातली आग 
न.भा. २ 


1] 


र 
९ 


हि 


४» 
७€€<&अमृतमहोत्सवी, ! ७ 


शी गक 
3 |. ची”. .2 त वी 
यर ७ हि 
4 पद व्ष वकि क 
| | धि 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास *₹-. 2 पा क 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ी 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


१८ नवभारत 


विझवायची होती. त्याने चांडाळाशी चालविळेल्या प्रतिवादाचा इत्यथ * शीर 
सळामत तो पगडी पचास ! या न्यायाचा आहे. विश्नामिंत्रासारख्या असामान्यात 
गणल्या जाणाऱ्या क़्णीच्या तपश्चंथेच्या वृत्तांतात वायुभक्षणासारखे प्रयोग 
आहेत, पण या दुष्काळात वायुभक्षणाने जगण्याचा विक्रम ढाखवणे त्याला 
शक्‍य झाळे नाही. भकेने त्याच्या तपश्चयेवर मात केळी. शाल, ळोकाचार, ही 
बेधने वाजूळा सारून चांडाळाघरच्या कुत्र्याचे मांस चोरून पोटाची खळी 
भरण्याळा बरिश्वामित्र सिद्ग होतो, याचा अथे त्याचे मूळ मनुप्यत्व कायम होते, 
असा करणे भाग आहे. घोर तपश्चयेने जी प्रगती साधळी होती ती भुकेपुढे 
वाया गेळी. विश्वामित्राच्या या गोष्टीत दुष्काळाला प्राधान्य आहे. एकदा 
जिकडे तिकडे सुवत्ता होती, आवादी आवाढद हाते, ही प्राचीन काळा- 
विषयीची समजत खरी नव्हे, एवढेच दुष्काळाच्या निर्देशाने सुचवावयाचे 
असून काळ निराळा असळा तरी त्यात वावरणारा मनुप्य स्वभावाने वढदळत 
नाही, हे विश्वामित्राच्या वतंनावरून निदरानास आणले आहे. कौरबपांडव 
हे राज्यकते पुरुष आणि ' राजा कालस्य कारणम्‌' या तत्त्वान्वये 
त्यांनी आपल्या राज्यकाळातीलळ मानवी जीवनात काय फरक केळा यांची 
महाभारताच्या आधारे चोकशी करू लागल्यास निराशेचे धनी व्हावे लागते, 
त्यांच्या चरित्राच्या शोधात पुण्यशीळ पूवकाळीन राजांची नावे आणि कर्म 
आलठेळी आहेत; उत्तम राजांच्या लक्षणात राज्यात चोर किंवा वर कुणी 
आडपता दडपता नसल्यामुळे जवळपासच्या लोकांना यथेच्छ छळणारे गुंड 
नसणे, या स्थितीची वाच्यता अनेकदा महाभारतामध्ये दीस पडते. पण 
पाडवांचा पहिल्या वनवासांतील अनुभव पाहिल्यास हिडिंब, वक व दुसर्‍या 
वनवासांतीळ किर्मीर, जटासुर रानात राट्ून लोकांना मारणारे जबरदस्त 
गुंड राहत होते, यावददळ शंका रहात नाही. गंगेच्या काठी रात्री पहिल्या 
वनत्रासात पांडवाना गंधर्वांचा जमाव भेटला, तसाच प्रकार त्यांच्या दसऱ्या 
वनवासाच्या काळी पाडवांच्या वस्तीजवळ गाईंची खिछ्लारे पहाण्यास गेळेल्या 
दुर्योधनाच्या संबंधात घडला. पहिल्या प्रसंगी अर्जुनाने गंधर्वांची हाडे 
मऊ केळी. दूसर्‍या प्रसंगी पांडवांनीच दुर्योधनात गंधर्वांच्या धरपकडीतून, 
साडावळ, एखाद्याच्या राज्यात कोणी शास्ता नसल्याप्रमाणे वेवडक दसरीकडीळ 


व पी 
| | अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे र 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


लोकयात्रेचे दशन १९ 


जमावाने धुसावे आणि त्यांच्या क्रीडाकोतुकाळा अडथळा करणाराशी लढावे, 
अशी अंधांधुंदीची स्थिती या कथावरून दिसून येते. आदर्श राज्यकारभाराठा ही 
स्थिती शोभणारी नाही. 

पांडवकाळात राजे एकमेकावर स्वाऱ्या करीत असल्याचेही दाखळे 
थोडेथोडके नाहीत, पाडवांचा समकाळीन कृप्ण याने कंसाळा मारल्यावर 
त्याच्या सासऱ्याने-जरासंधाने मथुरेवर सतरा वेळा मोहीम काढळी, शोवटी 
थुरेडन कृप्णाळा पळ काढावा ठागला. त्याने भारताच्या पश्चिमेस समुद्रात 
ह्ारका नावाची नवी नगरी निमन तेथे आपळे ठाण मांडळे. हारकेवर जरासंध 
चाळून गेळा नाही. पण आपणच खरे वालुदेव आहो असे मानणाऱ्या 
काशीकडील राजाने द्वारकेवर चढाई केळी व ती चढाई हटविण्यात गुंतल्यामुळे 
आपण पांडवांच्या द्यतप्रसंगी उपस्थित राहू राकळो नाही, अशी हकीकत 
कृप्णानेच पांडवांना त्यांच्या वनवासात भेटून सांगितळी आहे. राजसूय 
अश्वभेधासारखी कर्मे दिग्विजय म्हणजे इतर राजांशी ळून आणि खंडणी 
वसूळ करून डोवटाला न्यावी ठागत, हे सर्वाच्या माहितीचे आहे. 
आपली प्रतिष्ठा गंधवानी ठिंनावल्यानंतर त्या प्रतिष्ठेळा उजळा मिळण्यासाठी 
दुर्योवनाने केठेल्या वेप्णव्रयक्ञाचा वृत्तांत असाच युद्धानी भरळेळा आहे. 
यज्ञाप्रमाणेच राजकन्यांचे स्त्रयंवर हेदेखील युद्धाच्या रक्‍तपाताचे प्रसंग असत. 
काशीराजाच्या सुलींच्या स्वयंवरातून भीप्मांनी तिन्ही मुलींना सवे राजांदेखत 
पळविळे. त्यानिमित्त पाठीस ळागळेल्या राजांना भीप्माने झोडपळे व मुलींना 
हस्तिनापुरास आणले. द्रोपदीच्या खयंतरातळा पण त्राह्मणवेश्यातीळ अर्जुनाने 
1जंकला म्हणून आद्ाभय़ राजे स्वयंवरमंडपातच हातघाईवर आठे. अजुन व 
भीम या दोघांनी त्यांची रग जिरविळी तेव्हा ही धुमश्चक्ती थांवळी. सुभद्रेळा 
अजुनाने पळविळे तेव्हा अजुनाळा आतन श्रीकृष्णाची फूस होती, म्हणून 
रणकडन झाळे नाहो, परंतु रणकंदनाची तयारी झाली होती. यज्ञ, स्वयंवर, या 
शिवराय वर किंवा युद्धाचे आणखी एक कारण पूर्वी कधी तरी घडलेल्या 
उपमदांचा वदला घेण्याची इच्छा, असेही महाभारतामध्ये आहे. द्रोण व हुपद 
हे एका वेळचे गुरुवंधु; पुढे ते वेगळे रार लागठे. तेव्हा काळान्तराने द्रोण 
हुयदाकडें आपल्या लेकाला दूध प्यावयास मिळावे म्हणून गाईची याचना 


| अनुक्रमणिका | | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


२० नवभारत 


करावयास गेळा अतता समान योग्यता असळ तर सख्य संभवते; हुपद ह्या राजा 
व द्रोण हा रंक यांच्यात मेत्री अपेक्षिता येत नाही; अशा अर्थाचा जवाव देऊन, 
दुपदाने या गुरुवंधूला झ्ञिडकारून ळावळे, यानंतर द्रोण पांडवकोरवांना 
युद्ठोपयोगी शक्नाश्ञविद्या शिकविणाऱ्या आचार्यपदास चढळे. राजाच्या मानाने 
रहावे असे दिवस लाभले. द्रोण जातीने ब्राह्मण, इकडे लक्ष दिल्यास त्यांच्या 
ठिकाणी गीतेत वार्गिलेळा ' क्षान्ति ' हा ब्राह्मणाचा गुण नव्हता, असे दिसून 
येईल, दरयदाकडे झालेल्या अपमानाचे शल्य द्रोणाच्या हृदयात रुतून वसळे हाते. 
कोर॒बपांडन शक्लाज्ञविधेत निपुण झाल्यावर द्रोणाने विद्यार्थ्यापाशी जी गुरुदक्षिणा 
सार्गितळी ती दुपदावर स्वारी करण्याची. शिष्यांनी ही गुरुदक्षिणा पुरविंळी 
दक्षिणेदाखळ ठुपदाचा राज्यभाग द्रोणाने हिरावळा, याच्या परिणामी हुपदाने 
द्रोणाळा मारणारा पुत्र व्हावा, यासाठी यज्ञ केळा व याप्रमाणे द्रोणाने आपल्या 
मृत्यूला निमंत्रण देऊन ठेवळे. पात्र याप्रसंगी द्रोणाच्या शिष्यांना प्रत्यक्ष 
लढाईतल्या संहाराची दीक्षा मिळाळी. गुरुदक्षिणा मागण्यावर गुरुजींना कसळेच 
नियंत्रण नव्हते. गुख्ला न पुचल्यास त्याची वायक्तो गुरुदक्षिणा मागू श 
असे. द्रांणाची बायको गुरुदक्षिणेच्या प्रकरणात नाही. परंतु द्रोणाने एका 
निपादराजपुत्राकडून गुरुदक्षिणेसाठी त्याचा अंगठा तोडून मागितल्याची गोष्ट 
सव्रश्वत आहे 

महाभारतरचनाकाळीन राज्यकारभाराचे निरीक्षण केल्यास अधिकार- 
परते लाचखाऊ अमात्य मंत्री वंगरे अधिकार अप्रत्यक्षपणे नजरेस येतात. य 
साठो कालवृक्षीयाची (शांति ८२ ) ब वाघकोल्याची (शांति १११) गोष्ट 
वाचावी, काळकवृक्षीय हा कपी एका कावळ्याला पिंजर्‍यात ठेवून त्यासह 
एका राजधानीतून जात असता तेथीळ राजाने त्याला पाहिळे. कावळ्याचचा 
पिंजरा पाहून राजाला आश्वय वाटून त्या छपीळा राजाने आपल्या वाड्यात 
राहून घेतळ, हा कावळा सत्रडर्शी असल्याने त्या राज्यातीळ मत्री कुठे जुढूम 
करतात, ळोकापासून द्रव्य उकळतात हे त्याला समजत असे. त्याच्या माहिती- 
प्रमाणे त्या त्या अमात्य-पंत्र्याच्या दुप्कृत्याची ऱवेकशी करावी व ते 
त्याना शिक्षा भोगण्याची पाळी यावी. 
नळ्यामुळे फुटतात, हे समजल्यावर त्या अमात्यांनी कावळ्याला 


गुन्हेगार असल्याच सिद्ध होऊत 
पळी पार 


अनुक्रमणिका ल्ल 
कि मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


लोकयात्रेचे ददोन २९ 


रून टाकळे. एका वाघाने सदाचारी कोल्ह्याला ऱख्य मंत्री नेमल्यामुळे पूर्वीच्या 

मंत्र्यांच्या पापकर्माळा पायवंद ठागून त्यांनी कोल्हयाविरुद्र, कुभांड उत्पन्न केळे, 
अशा रोखाची दुसरी गोष्ट आहे. रोज वाघासाठी त्याच्या भुकेच्या वेळी जे 
सांस तयार असावयाचे ते एका दिवशी त्यांनी कोल्ह्याच्या रहात्या जागी 
नेऊन ठेवळे. जेवणाची वेळ होताच वाघ नेहेमीसारखे मांस पाहू लागळा तर 
ते त्याला ठरल्याजागी दिसेना, मग त्याने चौकशी सुरू केळी तेव्हा कटवाल्या 
इतर्‌ मंत्र्यांनी ते मांस कोल्हयाच्या रहात्या जागी दाखविळे, राजे वाघोबा हा 
प्रकार पाहून इतके संतापळे की त्यांनी कोल्ह्याळा गुन्हेगार समजून त्याला 
ठार मारण्याची शिक्षा फर्मावळी, वाघाची आइ जर आडवी आठी नसती ती 
शिक्षा अंमलात आळी असती. आईने अविचारी चिरंजिवाळा वोध॒ कळा 
म्हणून कोऱ्हा वाचला, पण त्याने वाघाची नोकरी सोडळी. या दोन गोष्टी 
राज्यकारभारात अमाल्य-मंत्री कसे वागतात. याची कल्पना देणाऱ्या आहेत. 
सारांश, उच्चपदस्थ मनुप्य व त्याचा व्यवहार बदलला नाही हाच सिंद्वान्त 
मान्य करावा लागतो. 


डे 4 वी 

झोलशनीण*की काकी” )"मा”ण”क२प”मोणीी मोणकीपसीशाशस रकन दना "मनि 
। र. 
ृ महाराष्ट्रांतील दुष्काळ व , 
। ऱ्ग्‌ गरी प्या शकता गोऱ्या ] 
| त्याबराठ उयाययाजना ] 
| : 
ल्खक- बा. अ, दाभोलकर ]| 

र 


किं, २ रुपये 


प्राज्पाठशयाळासंडळ, वारे ( सातारा ) 


ष्र सवक स्म 
(४-६. --६५--०६५-.०-४५-.-० ६. 


कनी ली तीशी कीक ७०-४७ कटीक- ळी ७-९ कटी२-१७-- ७ ह स्व्की--ीक- बटीक कीक मीक सी तं 


अनुक्रमणिका | >. 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


रामचन्द्र नारायण दांडेकर 


वेढातीळ विश्वदर्दीत' 


अले म्हटले गेले आहे को मानव आतल्या बाजूस पाहतो ( 10013 - 
7१70 ), आजूबाजूला पाहतो (100175 81'0॥110 ) , आणि वर चाहतो 
(1008 ए])0४' ), आणि त्याच्या या तीन प्रकारच्या पाहण्यावर त्याची 
जी प्रतिक्रिया होते त्या प्रतिक्रियेतून त्याचा धर्म व तत्त्वज्ञान ही निर्माण होतात. 
हाच आडाय दुसर्‍या शब्दांनी व्यक्त करावयाचा झाल्यास सामान्यपणे असे 
म्हणता येईल को सानव स्वतः, विश्‍व, आणि ईइवर ( अनुक्रमे 10078 1110१0, 
1ठञरड द्ा०पत, आणि 10015 ए] ७७0 या वाकप्रयोगांनी सूचित झालेले ) 
हेज मानवाच्या धर्माचे व तत्त्वज्ञानाचे मूलभूत विषय असतात. * हिदू विचार" 
धारेप्रमाणे सानव' ( 11 11) यगीता पाला) आणि ' हिदू विचार- 
धारेप्रमाणे ईश्‍वर ? ( (६0 11) एते ग'].०ए०)॥ ) हे इंग्रजीत लिहिलेले 
माझे दोन लघु-प्रबंध भसिद्ध झाले आहेत.' हल्लौ ' हिंदू विचारधारेप्रमाणे विश्‍व ' 
( (आक आ गरात ॥॥ 02) या विषयावर मी प्रबंध तयार 
करीत आहे. त्या प्रबंधातील व्हाही भाग-- म्हणजेच बंदिक, विद्वेषतः *रग्वेदीय , 
विश्‍व-क्ानाचे काही पैळू- मी आज आपणांपुढे सादर करणार आहे. 


वेदिक वितरवदर्शन आापत्याठा, भुर्यतः, विदवसृष्टिस्थितिज्ास्त्र ( ८037 
1110]1000-0051102"51)1)9 ), देवतक्ञास्त्र (111)100०29), आणि 
मृत्यसरजीवनक्यास्त्र ( 050] 8:010239/ ) था. तोत शास्त्रांच्या दष्टिकोनातूत 
घडवून घेता येण्यासारले आहे. आपल्याशी संबंध येणाऱ्या निरनिराळ्या भाव- 
विझ्षेषांची उत्पत्ती व प्रकृती यांच्याविषयी जिज्ञासा हौ मानवाची सहज प्रवृत्ती 


५८ एव त र. 
% सुंबई मराठी साहित्य संघाच्या स्थापनादिनी (२८-१०-१९७१रोजी ) 
दिलेले व्याख्यान. 


त्त १ "नोहा या तागितेप पणााष्टा*, 4101 48, 1-5 
* छ०्वप पागतप पफठप१ट्रा;, 41301, 48-40, 4338-46. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे क 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


वेदातीळ विश्वददोन 3: 


आहे असे म्हणावयास हरकत नाही. तदनुसार, मानवजातीच्या बाल्यावस्थेपासूनही 
साहजिकपणेच आपले कुतूहल जागृत करणाऱ्या आपल्या भोवतालच्या विश्वाचा 
उद्भव व विकास ( 0087101029 ) आणि त्याची योजना व संरचना 
( ८०81107्'१]1]11 ) यासंबंधी काहीतरी उपपत्ती पुढे मांडण्याचा -- म्हणजेच , 
एखादी बिइवज्ञास्त्रीय पुराणकथा ( ००811010पष्टालछी पायी ) निर्माण 
करण्याचा _- मानवाने प्रयत्न केलेला असल्याचे दिसून येते. खरोखर, मानवाच्या 
इतिहासात असा एकही कालखंड आढळून येणार नाही कौ ज्यावेळी त्याने एखादी 
विःवश्यास्त्रीय पुराणकथा कल्पिलेली नव्हती, 


या संदर्भात आणखी एक गोष्ट लक्षात घेणे अवश्य आहे; आणि ती हो को 
मातवाच्या विववज्ञास्त्रीय कल्पनांचा त्याच्या यज्ञविधींवर किंवा धार्मिक कर्म- 
कांडावर नेहमीच फार मोठा प्रभाव पडलेला आहे; किंबहुना, त्या कल्पना त्याच्या 
यज्ञविधीत बहूज्ी प्र्तिबिबित झालेल्या आहेत. कोणत्याही प्राचीन धर्माचा 
चिकित्लापूर्ण अभ्यास करताना विश्‍वज्ञास्त्रोय पुराणकथा आणि यज्ञविधो यांच्या- 
मधील ही ससांतरता दृष्टिआड करून चालणार नाही. 


वैदिक आर्यांच्या विइवकल्पनांच्या बाबतीत त्यांचे वाडमय, सुदेवाने, 
पुष्कळच संपन्न आहे. स्थूलपणे असे म्हणता येईल को प्रार्थनासंत्र आणि देवत- 
शास्त्रीय परंपरा हे कग्वेदाचे मुख्य विषय आहेत. परंतु, धर्मविचाराचा एक 
प्राथमिक आविष्कार म्हणून ज्याला मातता येईल त्या विश्‍वसृष्टिस्थितिविचाराची 
क्ररग्वेदीय त्ररषि-याजिकांनी उपेक्षा केलेली नाहो. क्र्ग्वेदीय भारतीयांच्या 
विशवशास्त्रोय कल्पना एक तर त्यांच्या देवतशञास्त्राच्या साधारण आळुतिजंधातील 
एक पेऊ्‌ या रूपाने आविभूत झाल्या आहेत. किवा स्वतंत्र विरवशात्त्रीय पुराग- 
दः्थांच्या रूपाने जाविर्भूत झाल्या आहेत. अर्थातच, त्र्ग्वेदातील विश्‍वसृष्टिस्थिति- 
शास्त्रीय उपपत्ती म्हणून एखाद्या विशिष्ट उपपत्तीचा उल्लेख करणे योग्य ठरणार 
नाहो. मता तर असे वाटते को क्रग्वेदीय 5पींनी विइवाःची उत्पत्ती आणि प्रकृती 
यासंबंधी भिक्षसि्च विचार केवळ प्रमरोगात्मक दृष्टीचे ( (0110९15 ) पुढे 
सांडले आहेत, पण त्यांपैकी एकाचाही अंतिम प्रामाण्याचा विचार म्हणून पाठपुरावा 
केलेला नाही. शिवाय हेही विसरून चालणार नाठोी की एखादी विदवक्ञास्त्रीय 
उपपत्ती एखाद्या विज्रिष्ट विचारवंताने पुढे मांडलेलो उपपत्ती म्हणूनच मानावयास 
पाहिजे, त्या कालखंडातील प्रातिनिधिक उपपत्ती म्हणून नव्हे. उलट पक्षी, 
क्ग्वेदांत्गंत निरनिराळ्या विश्‍वश्ञास्त्रीय उपपत्ती अगदीच परस्परव्यावर्तक 
(11एगा8]]] ०5०]ए४०) आहेत असेहो समजण्याचे कारण नाही. 


जो. 
र 
धर अमृतमहोत्सवी, 
मृतमहात्सद १७ 
अनुक्रमणिका नक 0. य 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


र्ष नवभारत 


मुख्य विषयाकडे वळण्यापुर्वी आणखी काही सर्वसाधारण स्वरूपाच्या 
गोष्टींचा मी येथे उल्लेख करू इच्छितो. क्रग्वेदीय देवतक्ञास्त्र हे, सारतः, विकसन- 
शील देवतश्ास्त्र आहे असे माझे भत आहे; आणि ते सत सो अनेकदा माझ्या 
लिखाणात पुढे मांडले आहे. पण :ळग्वेदीय विठवज्ञास्त्राचे निर्वचन मात्र विकसन- 
शीलतेच्या दृष्टिकोनातून करता येणार नाही असे मला वाटते. दुसरी गोष्ट 
अशी : च्सग्वेदात आलेल्या वर्णनांवरून असे दिसून येते की सृष्टिक्रिया हो केवळ 
एकच डकर अपुनरावर्ती, घटना आहे असे क्रग्वेदीय त्र्षींनी कधीच मानले नाहो; 
ती एक नेहमा चालू असलेली प्रक्रिया आहे अशी त्यांची धारणा होती. पण 
याचा अथ असा नाहो को पुराणांतर्गत विःवशास्त्राप्रमाणे वेदिक विइवशास्त्रा- 
नेही सृष्टिपरल्य- पुनःसृष्टि अशा अखंडित मालिकेची कल्पना पुरस्कृत केली आहे. 
द्यो आणि पृथ्वी ही एकदाच उत्पन्न झाली आहेत असे क्ररग्वेदात स्पष्टपणे 
म्हटले आहे * ' सठ्ठद्ध चोरजायत सकृद्‌ भूमिरजायत' (६.४८.२२ ). ' सूयचिन्द्रमलो 
बाता यथापूवमकल्पयत्‌ ' ( १०. १७. ३) या वचनातील * यथापुर्वम्‌ ' य़ा पदाचा 
गोड भ गीध्य अशा अनुक्रमाने ' असाच घ्यावयास पाहिजे, सायणाचार्य घेतात तसा 
पूर्वीप्रमाणे ' म्हणजे ' पुर्वयुगातल्याप्रमाणे ! असा नाहो. ' याथातथ्यतः अर्थान्‌ 
व्यदधात्‌ * या वाजसनयि- संहितेतील ( ४०.८ ) विधानाने साझ्या म्हणण्यास 
पुष्टोच मिळते. तसेच, शून्यातून उत्पत्ती ( ठा€वखा ०2 1110 ) हो 
कल्पना वदिक बिचारधारेल- किंबहुना सर्वच हिट विचारधारेस- असंमत आहे. 
सृष्टी म्हण्जे संभवनीयाचे प्रत्यक्षात रूपांतर किवा व्यस्ततेच्या ( 0113 05च्या ) 
ठिकाणी क्हताचे (०08110 ठा'तला' चे ) संस्थापन. ' द्यावा ह क्षामा भरथसे 
नरतन अभिश्राचे भवतः तत्यवाचा ' असे :हग्वेवात (१०. १२. १ ) स्हव्ले आहे 
तया दुसऱ्या अर्थाने. कग्वेदात ( १०. ७२. २) ' देवानां प्‌व्ये मगे असतः 
सदजायत ” असे एक वचन आले आहे, पण तेथे “ असत? था दाव्दाचा र्थ 
न आद्य विभेदाभाव ' किवा ' बीजभूत अविशेषावस्था ( ४010१ 181] 10)- 
त|ित्या(1 १]01 ) असाच घ्यानयास पाहिज, * शुन्य ' असा नव्हे शॉ यि 
संदर्भावरून सहज स्पष्ट होते. आणि चवथी गोष्ट अज्ञी कौ वेदिक कत 
प्रयोजनबादी (०120160100) ) छटा जवळ जवळ मळोच दिसन ये रि भी 
जेव्हा जेव्हा सष्ट्याचा उल्लेख केला गेला आहे तेव्हा तो स््ष्टा क. क 
विमदंपुव योजना कार्यान्वित करण्याच्या हेतूने प्रेरित झालेला हो न द्या >. 
शु होता असे सांगितले 


गेले नाह गं अः षः > 
७ नाहे. अशा साध्यवादी दृष्टिकोनाच्या अभावामळेच, कदाचित, हिंदूंच्या 
| 4 ट्र 


धर्मकल्पनांत विशवस्पष्टा हो 
हो भूमिका फारशी हत्वाची गणली गेली नसावी. 


> ग्ण 
| अनुक्रमणिका | | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


वेदातील विश्वदशेन २५ 


तररग्वेदात विश्‍वत्रष्टत्वाचे श्रेय निरनिराळ्या देवतांना देण्यात आले आहे 
हे सर्वविश्रुत आहे. यासंबंधी कितोतरी वचते उद्धृत करता येतील. विउवत्रष्ट्त्व 
हे वेदिक देवतांच्या पु्णप्रवृद्ध देवतश्ास्त्रीय व्यक्तिमत्त्वाचे एक अपरिहार्य अंग 
आहे. वेदिक देवतांची सृष्टिक्रिया हो एक कारागिरीची कृती आहे असे तिचे 
वारंवार वर्णन करण्यात येते. बांधकाम, सांधकाम, विणकाम, साचेकाम, इत्यादो 
शिल्पांशी संबद्ध असे दृष्टान्त त्या बाबतीत उपयोजिण्यात आले आहेत. अर्थात, 
बहुतेक संदर्भात, अज्ञा उल्लेखांची अ्थपुर्णता देवतक्ञास्त्रीय आहे, विश्‍वशास्त्रीय 
नाही. वैदिक देवतज्ञास्त्रात देवतांविषयीच्या पुराणकथा आणि विदवशास्त्रीय 
उपपत्ती यांच्यात काहो मूलभूत समन्वय असल्याचे सामान्यपणे दिसून येत नाही. 
तरीही केवळ सृष्टिक्रियेश्षी संबद्ध असलेल्या देवता क्र्ग्वेदात आढळत नाहोत असे 
नाही. अक्षा प्रकारच्या देवतांत त्वष्ट्‌ आणि विउवकमंन्‌ यांचा विशेषत्वाने उल्लेख 
करणे उचित होईल. जगाची उत्पत्ती करणे हो मूलतः त्वष्ट्याची जबाबदारी 
होती. पण वेदाच्या विकसनशील देवतक्ञास्त्रात पुढे ही कामगिरी इंद्रावर अध्या- 
रोपित करण्यात आली. त्वष्टा हो मूलतः वेदबाह्य परंपरेतील देवता होती, 
त्ररग्वेदात त्रभूंचा या त्वष्ट्याचे प्रतिस्पर्धी म्हणून पुरस्कार केला गेला, आणि, 
विश्‍वसृष्टिविषयक कार्य त्वण्ट्याकड्न काढून घेतल्यातंतर, प्रसवशक्तीची व हस्त- 
व्यवसायाची एक देवता एवढेच त्याचे रूप शिल्लक राहिले असे मत काहो 
विद्वानांनी प्रदशित केले आहे' त्याचाही जाता जाता येथे निर्देश करतो. विश्‍व- 
कर्स्याच्या बावतीत असे म्हणता येईल को विउवस्रष्ट्याच्या रूपाने देवतेक्य 
निर्दाशरित करण्यासाठी केलेल्या दुद्धिपुरःसर प्रयत्नातून त्या देवतेची कल्पना परिणत 
झाली असली पाहिजे. दहाव्या मंडलातील ८१ वे आणि ८रे चे हो सूवते या 
दृष्टीने मोठी सूचक आहेत 
-वत्र-संघर्षे हौच आर्यांची मूळची विश्‍वसृष्टिविषयक पुराणकथा आहे 
असे सत अलीकडे साक्षेपाने पुढे मांडण्यात येत आहे.' वृत्र म्हणजे जड व्यस्तत- 


२ एर. ३७, पपच, हया तताडलाळा' 3010101ण- 
४०, ” 1) 8७7१८7७ 1,08-7 

1, 13ए8एप.प, शिळ: 1268 १रवटट ॥20070207707१0 

2 ए९% गवना 8००८-११ (एगभापीतटुला, 1945) . ठा पात] 

131०७४, “ ॥]०0॥05 ठी ठा€चा 101 11 8 11९७३8,” व. (23 

88. 23-34: ए'. 3. त. एणफगड, “ (0800णणाए घात. ०0100- 


४011 ६ तृप्ा', ? याळ. 2८7. 10, 91-1 38, 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


२६ नवभारत 


सुळे निर्माण झालेली अवरोधशवती. इन्द्र आपल्या वझाने त्या शक्‍तीचा नाश 
करतो, वृत्र ज्या पर्वतावर वास करीत होता त्या आदिकालिक पर्वताचा भेद 
करतो, आणि, परिणामतः, जीवनविभवाची प्रतीके असलेल्या आग्नि-तूर्य व 
जल-सोम यांना बंधमुक्त करतो. वृत्रहननाच्या द्वारा इन्द्राने सिद्धीस नेलेले दुसरे 
वौरकर्म म्हणजे द्यो व पृथ्वी एकमेकास चिकटली होती ती अलग करणे. 
हो घटना हाच सृष्टिप्रक्रियतील एक प्राथमिक टप्पा आहे. काहो विद्वानांच्या 
मते इन्द्र-वृत्र-संघर्षात सृष्टिप्रक्रियेतोल फक्त दुसराच टप्पा प्रतिबिबित ज्ञाला 
आहे. जल होच विश्‍वाची आद्य अवस्था होती. त्या जलात प्राक्कालीन पर्वत 
प्रादुभूत झाला; त्या पर्वतावर वृत्राचे वास्तव्य झाले; इन्द्राने त्या पर्वतावर 
अवस्कदन करून वृत्राचा वध करेला, आणि त्यायोगे विश्‍वसष्टिप्रक्रियेचा उपक्रम 
केला. मानवाच्या गर्भावस्थेतील जीवनाच्या, अपरिहार्य पणे वैयक्तिक स्वरूपाच्या 
असलेल्या, स्मृतीचे हे एक प्रकारचे वेशविक प्रक्षेपण असले पाहिजे असेहो या 
संदर्भात सुचविण्यात आले आहे. 

माझ्या मते इस्दर-वृत्र-संघर्षातील विश्‍वसृष्टिविषयक भाग मळचा नसन, 
सानवी इतिहासाचे देवतझ्ञास्त्रीकरण झाल्याने इन्द्राच्या प्रकृतीत आणि व्यक्‍्ति- 
मत्त्वात जो विकास घडून आला त्यावेळी, इन्दरविषयक देवतशास्त्रावर अध्यारोपित 
केला गेला असला पाहिजे. वेदिक देवतक्षास्त्रात इन्द्र हा उघड उघड एक नवागत 
आहे. त्याला यथार्थत्वाने ' देवानाम्‌ आनुजावर ! असे संबोधिलेले आहे. अर्थात, 
नटर्वेदात इल्ट्राचा सवंश्रेष्ठ देवता म्हणून गोरव केला जाण्यापुर्वी, काहीतरी 
विश्‍वज्ञास्त्रोय उपपत्ती किंवा पुराणकथा अस्तित्वात असलीच पाहिजे. वेदिक 
 तशोत्तात्या बिकासक्रनात इन्द्राने आपला ' पिता) किवा * पितामह ' त्वष्ट 
याच्यावर अधिक्रमण करून त्याचा विउवसृष्टिविषयक अधिकार आपल्याकडे घेतला. 


सूळचा पजन्यदेवता त्रित आप्त्य याच्यावरडयी इत्द्राने असेच अधिक्रमण केले 


असल्याचे स्पष्टपणे दिसन येते. 
इस्द्रापेक्षा यमाची सृष्टिप्रक्रियेतील सूनिका अधिक मलभत आणि सारभत 
आहे. भ्रट्ग्वेदात यमाविषयी एक, स ग र म का 


मान्यपण अस्पष्ट व दुर्बोध समजला गेलेला, 


उल्लेख आला आहे. दहाव्या मंडलाच्य, > 
ल्छॅ॑ख आला आहे. दहाव्या मडलाच्या तराव्या सूक्तात हील चवथी क्र्चा अज्ली 


आहे : 
क कमवृणीत मृत्यु प्रजाये कममतं नावणीत । 
बृह्स्पांत यज्ञमकृण्वत क्षि प्रिथां शि र 
् सिं प्र्या स्तर 
मोरो तापे, विवाच्या व यमस्तन्वं प्रारिरेचीत्‌ ॥ 
प्रजेसाठी ता 3 पटी त्याने ( म्हणले यमाने ) मृत्यू पसंत केला; केवळ 
* (प्राने अमृतत्वाची निवड करण्याचे नाकारले. त्यांनी ( म्हणजे देवांनी ), 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


वेदातीळ विश्वदशेन २७ 


आपल्या यज्ञात, भत्यक्ष घ्टंथी वृहस्पतीस यज्ञहवी केले. आणि, अशा रीतीने, यसाने 
आयला प्तरित्र देह समर्पण केला. ? यम हा मूळचा देवच होता, आणि झ्हणून 
अमृतत्व हीच त्याची सूल प्रकृती होती. पण, जेव्हा देवांनी विवाच्या आणि 
मानवजातीच्या सृष्टीसाठी यज्ञाचा उपक्रम केला त्यावेळी त्या यज्ञात यमाने स्वतःची 
आहुती दिली, आणि अक्षा रीतीने देवांचे सृष्टीचे कार्य सिद्धोस नेले. या. आद 
यज्ञात यम हाच स्वतः बृहस्पती म्हणजे मुख्य त्रत्विज होता, आणि तोच यज्ञहवोही 
होता. विव्वाच्या आणि मानवजातीच्या सृष्टीस कारणीभूत ज्ञालेल्या एका 
अ-लामान्य पुरुषाच्या आत्मयज्ञाचो केल्द्रभूत कल्पना आपणांस पुरुषसूक्तातहो 
( क. १०-९० ) आढळून येते. यम हा देव आहे; पण इतर देवांहून तो भिन्न 
आहे. कारण मानवाचे सत्यत्व त्याने स्वखुषीने पत्करले आहे. त्याचप्रमाणे, 
पुरुषसूक्तातला पुरुष हा सामान्य पुरुषांहून किवा मानवांहून भिन्न आहे, कारण तो 
“* अमृतत्वस्य ईज्ञान ' आहे. म्हणजेच, यम आणि पुरुष हे दोघेही देव-मानव-स्वरूप 
आहेत; आणि अक्षा देवमानवाच्या आत्मयज्ञातूनच विइवसृष्टीची प्रक्रिया सुरू 
झालेली आहे. 

या विइवसृष्टिविषयक संकल्पनेतील आणखी एका महत्त्वाच्या विज्ञेषाचा 
उल्लेख करावयास हवा. सृष्टीसाठी झालेल्या वेठिविक यज्ञात आत्माहुती देणारा 
यस किंवा पुरुष हा जला देवमानव होता तसाच तो यस-यमी-रूपाने किंवा पुरुष- 
विराट-र्पाने युगपत्युंस्त्वस्त्रीत्वविशिष्टही ( ]10111)810711'001० हो ) होता. 
विरवाचे सिद्ध भिन्न भाग वेशििक यज्ञात आत्माहुती दिलेल्या विराट्-पुर्षाच्या- 
10111॥1१1)170प(७ ४0०0-01) च्या- निरनिराळ्या अवयबांतून उद्भूत ज्ञाले 
आहेत असे पुरुषसूव्तात सांगितले आहे. 

मी आताच यमाच्या आणि पुरुषाच्या युगपत्युस्त्वस्त्रीत्वविक्षिष्टत्वाचा निदेश 
केला. साच वैगिण्ट्याचे दुसरे एक रूप म्हणजे एकाच आदिम भावविशेषातून 
विभवत झालेल्या स्त्री आणि पुरुष यांच्या लेडिंगक संयोगातून विश्वाची र 
जातोची उत्पत्ती झाली हो कल्पना ! यम व यसी, पुर्प व विराट, दक्षव 
अदिती, थो व पृथिवी, यांच्याविषयीच्या उल्लेखात होच कल्पना सूचित केली 
गेलो आहे. 

कोणत्या तरी विशिष्ट आदिम जडतत्वापातून विदवाची निभिती झाली 
आहे अशी कल्पना, अनेक प्राचीन विःवसृष्टिक्नास्त्रांत्रमाणे, वेदिक विः्वश्ञास्त्रातही 
आढळून येते. या संदर्भात वारंवार उल्लेख केला जातो तोजल या जडतत्त्वाचा, 
जलाचे आदिम स्वरूप गृहोतच धरले गेले आहे; खुह त्याच्या उत्पत्तिविषयी 


व भानद 


| अनुक्रमणिका | दर विक 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


मराठी द र्‌ रश 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे न्स 
संगणकीकृत कृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ऱ्ट नवभारत 


कसलाहो प्रश्‍न उपस्थित केला गेलेला नाही. हे आदिम जडतत्त्व किवा 
मूलाधारद्रव्य प्रत्यक्ष विश्‍वकर्म्यापुर्वोही अस्तित्वात होते असे तरग्वेद १०.८२.५ 
या कवेत सूचित केलेले आहे. अस्तित्वात आलेली प्रत्येक वस्तू किंवा भाव- 
बिदरोव या. आद्य माध्यमाच्या उदरातच आकारला गेला आहे. नासदीय- 
सूवताचा ( १०११२९ ) कषी ' अम्भः किमासीद्‌ गहनं गभोरस्‌ ' असे विचारतो 
त्याचा अभिप्राय हाच ! वास्तविक, हिंद वेचारिक इतिहासाच्या सवच कालखंडात 
जल हे, या ना त्या रीतीने, जगाचे उपादानकारण मानले गेले आहे असे म्हटले 
तरी चालेल. त्रर्वेदीय हिरण्यगर्भसूक्ता- ( १०५११२१ ) नुसार परमदेवता म्हणजेच 
आद्य चेतन्य- कौ ज्याचे पुढे प्रजापतीज्ञी तादात्म्य कल्पिले आहे ते - आदिकालीन 
जलात हिरण्यगर्भाच्या रूपाने प्रादुर्भूत ज्ञाले, आणि तेथूनच विइवलृष्टिप्रक्रियेस 
प्रारंभ झाला, ' आदिम जलतत्त्वावर तरंगणारे अग्नितत्त्व ! असेहो या हिरण्यगर्भाचे 
काही ठिकाणी वर्णन करण्यात आले आहे. याच करग्वेदीय हिरण्यगर्भाचा अथर्ववेदात 
( १०.७.४१ ), हिरण्ययवेतस असा उल्लेख केलेला दिसतो. करग्वेदात अन्यत्र 
वणिलेल्या अदिति-मार्ताण्ड या देवतज्षास्त्रीय पुराणकथेश्ीही ( १०.७२.८-९ ) 
हिरण्यगर्भाचा संबंध जोडता येतो, कारण अदिती म्हणजे आदिम जलतत्त्व आणि 
मार्ताण्ड म्हणजे हिरण्यगर्भ ! 


घ्ग्वेदातील आणखी एका विइवसृष्टिविषयक उपपत्तीचा यथे निदेश 
करणे अवइय आहे. सुविख्यात नासदीयसूवतात ( १०-१२१ ) पुढोलप्रमाणे 


बरिधान करण्यात आले आहे: सष्टियूव आचकालीन अवस्था अल्ली होती को 
तिला सत्‌ ' असे संबोध्ठिता येत नाही कारण ती लक्षणविहीन होती; आणि त्या 


*. 


स्थेस ' असत्‌ ' असेही म्हणता येत नाही कारण तिच्यात सर्जनाची अन्त:- 
इवती होतो. अद्या प्रकारच्या अवस्थेत्त, प्रारंभीच, काम म्हणजेच सष्टीचा 
मूळ आवेग संवृत्त झाला, आणि तोच पुढील विवविकासाचा प्रस्यानधिटू ठरला. 
घ्ग्वेदातील काही सूद्तांल ' वाक्‌ ' होच मूळची सृष्टिशवती होती असे 
आहे त्याचाही याच संदर्भात उल्लेख करावयास पाहिजे. अथर्ववेदीय विउवसूज्टि- 
विषयक सूक्‍तांत, विश्‍वःचा ज्रण्टा म्हणून, सामान्यपणे प्रजापतिसदृश अज्ली एक 
परमदेवता, रोहित, अनड्वान्‌, काल, काम, इत्यादी भिन्न नावांनी आणि भिन्न 
स्वरूपांत कल्पिलेली ञा 


ञ 


नत 
ऱ्ह 2९३२ 


विदवसृष्टीच्या प्रक्रियेतील प्रत्यक्ष क्रमासंबंधी मात्र क्ग्वेदात फारच थोडे 
सांगितलेले आहे; आणि जे काही थोडे सांगितले आहे ते बरेचसे दुर्बोधच आहे, 
उदाहरणाथ, दहाव्या मंडलाच्या ७२ व्या सूक्तात पुढीलप्रमाणे वर्णन केले आहे: 


| अनुक्रमणिका | या 


मराठी डर च र्ग 6 8 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 10 >. क 
संगणकीकृत कृत द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


ळल विश्वदशेन २९ 


देवांच्या प्रथम युगात असलायासून सत्‌ जन्माला आले. त्याच्या पाठोपाठ- म्हणजे 
संताच्या :पाठोपाठ- आक्या म्हणजेच निरनिराळे बिश्‍वविभाग उत्पन्न झाले; पण 
ते स्वत:- म्हणजे संत्‌ू- उत्तानपदानंतर उत्पन्न झाले. तसेच, उत्तानपदापासून 
झसी उत्यक्न झाली आणि भूमीपातून पुन्हा आक्ला ! दुसर्‍या एका सूक्तात 
त १०.१९० ) म्हटले आहे: प्रज्वलित तपापासून कत आणि सत्य हो निर्माण 
झाली; त्यापासून ( म्हणजे कक्मापासून ते स्पष्ट होत नाही ! ) किंवा त्यानंतर 
रात्र व त्यानंतर खवळलेला समुद्र; खवळलेल्या समुद्रापासून संवत्सर ( कालाचे 
प्रतीक म्हणून संवत्सराचा उल्लेख केलेला असावा ) जन्सास आले; आणि; डोळ्यांची 
उघडझाप करणाऱ्या सर्वे भावविदेषांवर हुकमत गाजवून, संवत्सरानेच दिविस व 
रात्र यांचे योग्य रीतीने व्यवस्थापन केले. ' देवार्नां साने ग्रथमा अतिष्ठर्‌ ' या 
दहाव्या संडलातील २७ व्या सूक्‍्ताच्या २ ३ व्या गूढार्थ चत्वेतही विश्‍वाच्या 
रचनेच्या क्रमासंबंधीच काहोतरी विधान केलेले असावे असे भला वाटते. 

वालदप्टया आणि स्थलदृण्ट्या विव अनंत आहे ही हिदूबिचारधारेतील 
एक सरूभत कल्पना आहे. मुख्यत: वेदोततर वाडमयातच जरी या कल्पनेवर विज्ेष 
जोर दिलेला असला तरी त्या कल्पनेची पूर्वसूचना आपल्याला क्ररवेदातही भिळते 
या संदर्भात, मला, त्रवेदातील "अदिति या देवतशास्त्रीय संकल्पनेचा उल्लेख 
करावासा वाटतो. अनन्तता, नित्यता, अपरिमेयता, बस्धविहीनता, इत्यादी 
कल्पनांना दिलेले भत स्वरूप म्हणजेच अदिती हो देवता. तीच सब भूतमात्राची 
साधारण योनी आणि मूलाधार आहे. क्रग्वे तोल १.८९.१०या क रचेत म्हटल्याप्रमाणे 
“८ अदितिः जातम्‌ , अदिति: जनित्वस्‌ 7, हाच विचार अथवंवेदाच्या सातव्या 
काण्डातील सहाव्या सूक्तात; * यस्या: उपस्थे उरु अन्तरिक्षम्‌ इत्यादी वचरताच्या 
हारा, विस्ताराने पुढे मांडलेला आहे. आणि ' तां देवाः ञ भन्बजायन्त या त्र्रग्वेदीय 
विध्ानानेही ( १०.७२.५ ) याच विचाराला पुष्टी दिलेली आहे. 

परंतु, विश्‍व अनंत असले तरी ते नियमतहीन किंवा व्यस्त नाही; ते 
सुसमाधृत, सुसंघटित, सुनियमित आहे. ते ९005 नसून € 08108 आहे. हा 
विचार म्हणजे वेदिक देवतज्ञास्त्र आणि विदवसृष्टिस्थितिका्त्र यांचे एक अत्यंत 
अर्थगर्भ असे वैशिष्टय आहे. वेदिक भारतीयांचे पूर्वज सृष्टीच्या अगदी निकटच्या 
साल्िध्यात राहात असत; किंबहुना; आपण आपल्या सनावतालच्या सृष्टीचेच एक 
घटक आहोत अश्शी त्यांची भावना होती. या सृष्टीच्या; विस्तूलता , तेजस्विता, 
वदान्यता. इत्यादी विशेयांनी ते लोक भारून गेले, आणि सुष्ठीच्या या गुण 
विद्धेषांचे प्रतिनिधीभूत असे आपले वेशविक मातापिता म्हणून त्यांनी च्यावापूथिदी 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


६ 
५ त्र प त्र 
ळुित्या, 
ग्र 0/नवभारत च ल्य 
क्ट धि ७५ (:»>*५१ 
डी 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


३० नवभारत 


हो हन्ह-देवता निर्माण केली. तोलनिक देवतशास्त्राच्या दृष्टीने विचार केला तर 
असे दिसून येते की इतर अनेक यूरोभारतीय देवतश्ञास्त्रांतल्याप्रमागे वेदिक 
देवतज्ञास्त्रात द्यो; पिता आणि पृथ्वी साता था संकल्पता देवतक्षास्त्रीयदृष्ट्या 
फारक्का विकसित झाल्या नाहीत; त्या एकप्रकारे कुंठितच राहिल्या. माझ्या भते 
याचे कारण म्हणजे वेदिक आर्यांनी विव्ववाच्या अनंतत्वादी विज्षेषांवर भर न देता 
त्याच्या सुसंघटिततेवर अधिक भर दिला. देशिविक घट्यांतील निरंतर सुनियसिततेचा 
त्यांच्या मनावर विलक्षण प्रभाव पडला, आणि त्याचीच परिणती म्हणजे त्यांना 
वैदविवक अनु्यासनाची- म्हणजेच तरताची - व त्या अनुज्ञासनाची अमलवजाडजी 
करणाऱ्या देवतेची-म्हणजे वरुणाची-देवतशास्त्रीय कल्पना स्फुरली. वैदिक आर्याच्या 
बेऱविक धर्माचा ( ७५७०३॥॥७ "७ छाणाचा ) हा इुसरा पैलूच करग्वेदात प्राचुर्याने 
प्रतिदिबित झाला आहे. अमूर्त अद्या पाद्यांनी - * सेतृभिः अरज्जूमिः ! (७.८४.२) 
- विइवाच्या निरनिराळ्या घटकांना जणू काही बांधून ठेवून वरुण ( आणि 
* वरुण ' हा शब्दही “वृ! या बांधणे या अर्थाच्या धातूपासून साधित झालेला 
आहे ) आपले वैश्विक अनुद्यासन अमलात आणतो. दुसऱ्या काही ठिकाजी 
मह्वेदीप कवींनी असे बणिले आहे की बूड नसलेल्या अवकाशात (अवुध्ने) वरुण 
वृक्षाच्या शेंड्यास ( म्हणजेच आकाज्ाला ) दृढपणे उघलून धरतो ( १.२४.७) 
किवा तुळई नसलेल्या स्थानी ( अवंजे) तो धोर असुर द्यो आणि पृथ्वी या दोन्ही 
गभीर आणि सुमेक अक्षा लोकांस व्यवस्थित रीतीने एकत्र सांधून ठेवतो 
स्थूलपणे असे म्हणता येईल की क जीत आप बाहिड लात 

चि र वःवसृष्टिस्थितिशास्त्रदृष्ट्या प्रतियोगी 


पता व्हाय. कळिव त 
कल्पना "निक्रति* या शब्दाने सूचित केली गेली आहे, तर नोतिशास्त्रदृष्ट्या 
प्रतियोगी कल्पना * अनृत २ था दाव्दासे. । 


% 
201/ 
४ ढी] 


वी मी आताच उल्लेखिलेल्या तरत व वरुण या संकल्पनांच्या अनपंगाने वेदिक 
की वि्वस्वरूपाविषयीच्या आणखी एका महत्त्वपूर्ण विचाराचा शभ थोडक्यात 
नमी कळती होणार गो असे मला वाटते. वेदिक आर्यांची अक्ली धारणा 
एकरूपच आहे. देव, सानघ गी रव बाह्यतः भिन्नस्वरू्पी असले तरी सारतः 
एकच एक सर्वव्यापी मिर नी दक्ष, इत्यादी विठववाच्या निरनिराळ्या घटकांत 
आहे. किवहन "ण जवळ जवळ सूर्त अशी यातुशक्‍ती अनुस्यूत झालो 
ह हता, या यातुशक्‍तोमुळेच त्या घटकांना अस्तित्व प्राप्त झाले आहे- 
त्याच्यात एकप्रकारचा जिवंतपणा निर्माण कॉजा"आहे. वारतविक, अका अकारची 


शिण मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे र 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


र. 


वेदातीळ विश्वदशेल ३९ 


विश्वव्यापी यातुझकतीची कल्पना अनेक प्राचीन विचारसंकुलांत आढळून येते. 
घेदात ही यातुज्क्ती ' असु ' या ज्ञव्दाने निर्दा्ित केली गेली आहे. असु धारण 
करणारे य नात्याने, देव, मानव, पशू, वृक्ष, इत्यादी विवाच्या घटकांत सारात्सक 
एकक्पताच आहे. त्यांच्यांत परस्परभिन्नता असल्याची भासते ती त्यांनी धारण 
केळेल्या असूच्या प्रमाणाच्या भिन्नतेमुळे, ज्याच्याजवळ हो असुझक्ती विशेष 
प्राचुर्याने असते तो ' असुर '. “असुर ' हा शब्द *असु' आणि र हा मत्वर्थोय 
प्रत्यय यांच्या संयोगाने साधलेला आहे. वरुण हाच खरा वेदिक देवतक्यास्त्रातील 
सर्वोत्तत असुर. आपल्या असुरत्बासुळेच तो या विस्तृत आणि संकूल अद्षा विद्वाचे 
योग्य रीतीने नियमन करू शकतो --- तेथे आपले अनुशासन म्हणजेच करत प्रस्थापित 
करू शकतो. वेदातील विश्‍वरचनाविषयक् मूलभूत पुराणकथा होच आहे असे 
स्हणावयास हरकत नाहो. वेदातील इतर देवतांनाही कधोकधी “* असुर ' हे बिरुद 
लावले जाते हे खरे, पण ते, केवळ, विश्‍वाच्या मानवादी घटकांजवळ असलेल्या 
असुज्षवतीच्या अपेक्षेने. वेदिक आर्यांच्या या असुविषयक विशिष्ट विचारसरणीच्या 
अनुरोधानेच मो अन्यत्र असे म्हटले आहे की करणवेदीय धर्माला 11१11-11101811) 
असे नाव न देता ])011-08018111 असे नाव देणे अधिक सयुक्तिक ठरेल. 
विश्‍वाच्या सारभूत असलेल्या या यातुजक्‍तीच्या संदर्भात जे वेशिष्ट्यपुर्ण 
विचारसंकुल वेदात विकसित झाले आहे, त्याच्या काही अंगांचा येथे उल्लेख करणे 
अवश्य आहे. वेविक क्षि-्याज्षिकांचा असता विवा होता को विठवाच्या 
निरनिराळ्या घटकांतील हो यातुशक्‍ती वाढविणे, कमी करणे, किंवा एका नाव- 
विज्षेषातून दुसर्‍या सावविश्ेषात संक्तासित करणे या गोष्टो यात्वात्मक मंत्रांच्या 
आणि विधींच्या- म्हणजेच यज्ञकर्साच्या- हारा साध्य होऊ शकतात. अथवंवेदातील 
यातुक्रिया आणि ब्नाह्मणग्रंथांतील यागक्रिया यांची खरो अर्थपुर्णता याच विश्‍वासावर 
आधारलेली आहे. आपल्याला प्रस्तुत असलेल्या वेदिक विदववदर्शनाच्या दृष्टीनेच 
विचार करावयाचा झाल्यास असे म्हणता येईल को, विश्‍वातील यातुशक्‍ती, या ना 
त्या कारणाने, क्षीण होत असते आणि त्यामुळे एकंदर विठववप्रक्रिया ढासळण्याची 
भोती निर्माण होते; अका वेळी यज्ञकर्मांच्या हारा विडवातील यातुशक्‍्ती पुन्हा 
वाढवून विवप्रक्रियेचे पुनरुज्जीवन केले जाते. उदाहरणार्थ, राजसूय यागाचे 
चिकित्सापूर्ण विश्‍लेषण करून असे दाखविण्यात आले आहे' को मूलतः तो याग 


४. 41101२७ 48-49, 440 
प. त. 0, पारडी षे, ॥॥८. 4700९१ ॥॥(१४०॥ 1९०१११ 
(20708९८7'७(207. , 1937. 


अनुक्रमणिका 
१ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


टॅ शर 
4/ "७ 
शर | $ 3 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


३२ नवभारत 


म्हणजे विठववाच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रतिवर्षी केला जाणारा थाग होता. वेडविक 
अयक्षय आणि पुनरुज्जीवन थांच्या अपर्यवसायी चक्तावर्ती प्रक्रियेचे ते एक प्रतीक 
होते. राजसूयासारख्या यागात जे काही प्रतीकरूपाने निर्दाशत केले जात असे ते 
विःवप्रक्रियेत प्रत्यक्ष रूपाने घडवून आणले जात असे असा वैदिक याज्ञिकांचा 
दादा होता. यज्ञाची किल्ली बेळेवर दिली नाही तर विश्वाचे घड्याळज बंब पडेल 


करता -7"-“- - टु वि ्वप्र न य खा व कवि: "नद "» 
करता, यज्ञकर्म आणि विरवप्रक्रिया यांच्यामधील यात्वात्मरा भावबंध ही 


वेदिक देवतक्षास्त्राच्या दृष्टिकोनातून विश्‍वदर्शन घडवून घेत असता, असुर 
वरुण व करत था संकल्पनांच्या अनुषंगाने, हे एक प्रकारचे विषर्यांतरच जाले स्हणा- 
बच्चे ! देविक विश्‍वकल्पसेचा देवतश्ञास्त्रदृष्ट्या विचार करताना आणखी दोत 
वेबतांचा ललल करणे अवश्य आहे. अज एकाद हा पृथिव्यादी लोकांना 
एकमेकांपासून वेगळे ठे र 


कमक ळ ठंवून त्यांचे धारण करतो, आणि त्याचा एकच एक पाय 
सूयाच्या आकाझातील £ामणाला खांवासारखा आधारभत ठरतो. इसरी देवता 
म्हणजे अहि बुध्व्य. त्याच्या नावावरूनच तो पोराणिक शोषाचा वैदिक वेज 
असादा हे कळून येते. अथर्ववेदात ( १०.७ ) वणिलेला स्कम्भ म्हणजे चो व पृथ्वी 
यांना जोडणारा विश्‍वक्ेन्वरूप उदग्र अक्ष होय. क्रग्वेदाच्या तिसर्‍या मंडलातील 
आठच्या सूक्तात उल्लेखिलेल्या यूपावरून अश्याच वेडिविक अक्षाचा बोध होतो. 


रचने नैदिक-निबहुना समग्र हिू- विइवशास्त्रानुसार विश्‍वाच्या सानचित्राचा किवा 

सरचनचा विचार करताना त्यातील एक सारभूत वैशिष्ट्य सहज लक्षात येते, आणि 
ते म्हणजे विश्‍वातील * लोकां'च्या प्रणालीची कल्पना. या सर्वच संदर्भात मो * लोक ! 
हा शब्द, १९०] किंवा ७051110 7लष्ठांखा, या अर्थी वापरला आहे. या 
लोकांविषयी दिल्या गेलेल्या तपशिलात मात्र बरीच अस्पष्टता, बिसंवाद किंबहुना 
बेक्लच्य टा आढळून येते. उदाहरणार्थ, त्या लोकांच्या संस्येविषयी वेदात जी 
विधाने लो आहेत त्यात एकरूपता नाहो, एवढेच नव्हे तर परस्परविरोध आहे. 
क नत निविच्यॉ दुपाखी विभागणीवर (घेपछ] काराडा01 बर) 
“ह्यो? यावत वा ग गिंकांती विश वतत गत आ. 
साझ्या मते, वेदिक संदर्भात ] 7 आणि ॥९॥ए७्या या दोन शब्दांनी केले जाते. 
दो सतय 7 आताची ७1) वळा नार अधिक समपंक आहे. अर्थात, 
'पयात उल्लखिलेला स्वगं नव्हे हे लक्षात घ्यावयास 


अनुक्रमणिका 
चड मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


र. 

ता न क 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 88८ व 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


वेदातील विश्वददीन ३३ 


' संदूणं विश्‍व ' हा आशय व्यक्‍त करण्यासाठी वेदिक कवी द्यो आणि पृथ्वी 
यांचा उल्लेख करतात, हे मी आताच सूचित केले; पण तसा उल्लेख करताना 
अनेकदा त्यांनी परस्परविरोधी वर्णनांचा अवलंब केलेला आहे. काही ठिकाणी द्यो 
व पृथ्वी हो देवांची मातापिता असल्याचे सांगितले आहे, तर अन्यत्र चौ व पृथ्दी 
देवांनी निर्थाण केली असे विधान केलेले आहे. मो मागे सांगितल्याप्रसाणे, वैदिक 
उरषि-याजिकांच्या मते, ह्यो आणि पृथ्वी हो प्रथभ एकमेकांशी संश्िप्ट होती 
हो कल्पना ब्राह्मगग्रंथांत विशेष स्पष्टपणे पुढे सांडळो गेली आहे. उदाहरणार्थ 
एंतरेय ब्राह्मणात ( ४.२७ ) म्हटले आहेः “इसो वे लोको स 


ठा! 
1 


(. झ्ण 
नंतर ते वेगळे केले गेले, आणि वेगळे आधारले गेले. बतिष्ठ त्रर्षींनी, 
* वि थः तल्तर ह चिदडुर्वो (७.८६.१ ) या सनपैक झात्दांती बरुणाचा 
गोरव केलेला आहे. द्यो आणि पृथ्वी एकभेकांचासून वेगळी केली गेल्यामळे 
तिसरा अंतरिक्ष लोक निर्माण ज्ञाला. या नावतोत असेहो सचविण्यात आले बाहे 
कौ सृष्टिकाली निरनिराळना भावविज्ञेषांचे अस्तित्वात येणे म्हणजेच त्यांना लो 


व पृथ्वी यांच्यामधून संचार करण्याची क्षमता प्राप्त होणे होय 
खरे पाहिले असता, क्रगवेदीय विश्‍वाचे मानचित्र, यो-पथ्दी-अंतरिक्ष धा? 
तौन लोकांनी बनलेले, तिपाखी ( 7113811108 ) होते असे अर्थाच्या 
निदेश्ञांच्या पोल:पुन्यावरून! म्हणावेसे वाटते. स्थितिक्षास्त्राव 
बेश्‍काली “* तीन ' आणि वेदोत्तर कालो ' सात? था संख्यांचा विशेष प्रभाय 
पडला असल्याचे दिसून येते. तिफखी विश्‍वाच्या कल्पनेमुळेच 5 प 


| 0 
र] 
व्र 
-४ 


आणि त्यायोगे त्या तीत लोकांग्यतिरिक्‍त आणखोही काहा लोक अस्तित्वात 
असण्याची शक्‍यता सूचित केलो आहे. विश्‍वसंरचनेच्या संदर्भात ' नाक! हा 
शब्दही कधीकधी उपयोजिज्यात आलेला आहे. नाक म्हणजे द्योचा घुनट; तो 
तिन्ही लोकांच्या पलौकडे असून तिरनिराळ्या तार्‍यांना धारण करणे किवा 
अखिल विश्‍वाला वेढणाऱ्या दिव्य समुत्राल आधारभूत होणे हे त्याचे मुख्य 
प्रयोजन, या नाकाच्याही पलोकडे “ स्वर्‌ ज्योति; ” नावाचा प्रदेक्ञ असल्याचे 
अथवबंवेदात ( ४१४३ ) ध्वनित केले आहे 
न.भा. ३ 


अनुक्रमणिका क 
ग्ल मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


"कूक 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


३७% नवभारत 


आपल्या विशवदशेनात त्ररग्वेदीय कवींनी ' तीन ' या संख्येचा आणखीही 
वेगवेगळ्या रीतींनी उपयोग केलेला आहे. तीन द्यो आणि तीन झूसी यांनी विज्वाचा 
षडविधान आक्ृतिवंच घडविलेला आहे असे एखाद्या ठिकाणी ( ७.८७.५ ) 
म्हटले आहे, तर, इतर ठिंकागी, तौन भूमी आणि तीन उत्तराण (८.४१.९), 
किंवा तीन भूमी आणि तीन 'रोचन? ( १.१०२.८), किंवा तीन * रोचन; र 
तीन द्यो, आणि तीन रज (५.६९.१), असेही उल्लेख आलेले आहेत. ' षळू उर्वी? 
( ६.४७.३; १०.१४.१६: १२८.५) व * षड्‌ रजांसि! ( १.१६४.६ ) है 
शब्दप्रयोगही क्रग्वेदात अखिल विःझवाचे निदझक म्हणून वापरले आहेत, आणि 
*न यान्यो भुवनं कच्चनारे ” ( ६.४७.३ ) असे सांगण्यात येऊन या सहांच्या 
व्यतिरिक्‍त असे विश्‍वात काही नाही असे सुचविले गेले आहे. या सर्वं उल्लेखांचा 
चिकित्सकपणे बिचार केल्यास एक गोष्ट सात्र स्पष्ट होते, आणि ती हो की, 
करग्वेदात उपलब्ध होणार्‍या पुराव्यावरून, या निरनिराळ्या वैश्‍विक विभागांचे 
स्थलदृष्ट्या विजिष्टांकन करणे तितकेसे सोपे नाहो. 


विउव आणि त्यातील लोक यांच्या संबंधात करग्वेदीय कवींनी जे निरनिराळे 
शब्द उपयोजिले आहेत त्यांच्या अभ्यासाने विजयाचे स्वरूप आणि संरचना या 
विषयीच्या वेदिक कल्पनांवर पुष्कळच महत्त्वाचा प्रकाहा पडण्यासारखा आहि. 
त्यांपेकी, पृथ्वोलाठी उपयोजिलेले, पृथ्वी ( पसरलेली ), मही ( मोठी ), उर्वी 
( विस्तृत ), व शूमि-भूमन्‌ ( उत्कर्ष प्राप्त करून देणारे किंवा प्राचर्य असलेले 
स्थान ) ; द्या साठो उपयोजिलेले द्यो ( प्रकाशणारा ), रोचन तेजोयवत प्रांत ), 
व व्योमन्‌ ( अलग केला गेलेला आणि वेगळा आधारलेला ); आणि अम्तरिक्ष 
( अन्तरि "क्षि दोहोंमध्ये अस्तित्वात आलेला अवकाहा ; किवा अन्तर स ईकष > 
पारदशक अवकाश ) हे शब्द स्वयंस्पष्ट आहेत. ' लोक या झाव्दाचा सामिक 


अभ्यास करून हडा या डच विद्वानाने असे दाखविले आहे' की त्या शब्दाचा 
संबंध मूलत: ' प्रकाश ' 


मुल्त या कल्पनेशी असला तरी अर्थविकासाच्या क्रमात त्या 
वाव्दाने, विक्षेषे करून, ' धार्मिक किवा आध्यात्मिक दष्टीने महत्त्वाचे असलेले 
स्थान ” किवा “ काहो विशिष्ट डाक्‍तीने प्रकृष्ट झालेले स्थान ” किवा *' जेथे 
स्वतंत्र च अनिबंध अस्तित्व आणि संचार शक्‍य आहेत असा प्रदेश्ष ” हे अर्थ सूचित 
होतात. तसेच, विःवाच्या आदिम एकतेचे विविधीकरण हो कल्पनाही त्या शब्दात 
अभिप्रेत आहे. जे काही अस्तित्वात आले आहे किंवा येत आहे त्या सर्वांची एकुणात 
म्हणज " भुवन ', ' रजस्‌ ' या डाब्दाचा मूळ अर्थ ' ताणलेले ? असा आहे, आणि त्या 


६ उ. ७०3753, 1,०8८, 1966. 


ह: गभ 
२] मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे र 
संगणकीकृत कीक द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


वेदा ती ळल व दो ३५१ 


शब्दाने पृथ्वीच्या वरच्या बाजस विस्तारलेल्या अवकाशाचा बोध होतो. पण, या 
अवकाशाचा पृथ्वीला लागून असलेला भाग त्याच्या द्योला लागून असलेल्या भागापेक्षा 
अधिक अंधकारमय आहे; म्हणून त्याला सामान्यपणे : रजस्‌' ( *'रजस्‌ ? या 
शब्दाचा अंधकार असाही अर्थ आहे ), व वरील भागास “ रोचन ' अक्षी संज्ञा 
देण्यात येते. अर्थात, सर्वच ठिकाणी अर्थाचे असे विज्िष्टीकरण झाले आहे 
अते भात्र मातता येणार नाही. पथ्वोबाचक ' क्षम ' (क्ष्मा, ग्म_ ) या शब्दाचा 
तोलनिक-भाषाज्ञास्त्र-दृष्ट्या लॅटिन ॥१८१॥॥८१७ (्ऱ्पृथ्वी), ॥/ 7८७ ( सानव ) 
या शब्दांशी संबंध लावला गेला आहे, ब त्यायोगे ' क्षम म्हणजे ' मानववसतीस 
योग्य स्थान! असा अर्थ सुचविण्यात आला आहे. तंतरच्या वाडमयात हा राब्द, 
* क्षम्‌ ) म्हणजे ' धिमेपणाने सहन करणे ' या धातूपासून साधला गेला असल्याचे 
मानण्यात आले आहे. ' नाक? या दाव्दाची व्युत्पत्ती अनितर्चित आहे. भाषा- 
शास्त्रदृष्ट्या त्या शब्दाचा संबंध ॥/७॥- म्हणजे “त्वचा ! * आवरण, या इाब्दाशी 
लावला जातो, व त्यावरून ' आकाशावर आवरण घालणारा घुमट ! असा त्याचा 
अर्थ सिद्ध करण्यात येतो. आकाक्यांच्या संदर्भात * अइमन्‌ ' हा शब्द्हो कधीकधी 
वापरण्यात आला आहे. मात्र काही विद्वानांनी सुचविल्याप्रमाणे ती शब्द ' दगडी 
घुमट या अर्थाचा वाचक नसावा. त्ररग्वेदात ' अइमन्‌ " हा शब्द “सेघ या अर्थी 
वापरलेला आहे. अइमन्‌ म्हणजे मेघ यांनी युवत असलेल्या आकाशासही अउइमन्‌ 
( अस्सान ) असे स्हणण्यात येऊ लागले. आकाझाला ' नभस्‌ ? असे म्हणतात ते 
याच अर्थाने! ' रोदस्‌ ' या. शब्दाचा सूळ अर्थ एच, त, एहॉगिट, 
अश्यासारखा आहे, आणि त्या इाब्दाने, वास्तविक, पृथ्वीचा बोध होतो. तररग्वेदात 
मात्र. सामान्यपणे, “ रोदसी ' या ह्विवचनाचाच प्रयोग केलेला आहे; तेथे, ते एक 
अध्याहाय द्विवचन ( 0111101] 0] ) असून त्याने पृथ्वी व द्यो हे दोन्ही 
लोक सचित होतात असे समजावयास पाहिजे. जगत्‌-तस्थुस्‌, जगत्‌-स्थातू, यात्‌ 
-अवसित, दिव्य-पाथिव, देव्य-मानुष, जीवलोक-अमृतस्य लोक, या परस्परविरोधी 
शब्दांच्या जोड्यांनीही अखिल विद्वाची कल्पना वेदात निदक्षित केली गेली आहे 
ही गोण्ट विद्ववाच्या घडणीच्या आणि स्वरूपाच्या दृष्टीने अर्थपुर्ण आहे हे स॒हाम 


सांगावयास नको. 


मी मागेच सांगितले आहे की वेदिक कवींनी द्यावापूथिवी हो एक अविभवत 
देवतज्ञास्त्रीय संकल्पना असल्याचे मानले आहे. विश्वाचे आद्य मातापिता हे 
श्यावापथिवीचे दैवतशास्त्रीय स्वरूप. पण त्यांच्यामध्ये लॅगिक संबंध असल्याचा 
उल्लेख मात्र त्रर्वेदात क्वचितच आढळतो. या हन्हदेवतेतील दोन्ही घटकांची 


2. : गक 
| | अनुक्रमणिव | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


३६ नवभारत 
र 


समता त्ररग्वेदीय कवींनी बुद्धिपुरःसरपगे प्रस्थापित केलो आहे. दोघांचे उद्गमन 
आणि विकसन बरोबरच झाले. एका घ्टग्वेरोय कबीने विचारले आहे, “ कतरा 


( १०.८९.४ ) किंवा ' जगदण्डाचे दोन कवच ( १०.४४.८ ) अशो शाकदान! 
त्यांचे बर्न वेलेले आहे. आणखी असे सूचित केले गेले आहे को लामथ्ये उद्‌झूत 
होणारे जल पृथ्वीला आणि पृथ्वीवर उद्भूत दोणारा आनो द्योला उत्तेजित करीत 
असतो. 


केवळ दो या देवतेला उहेशूल रचलेले एकही सुक्त तरर 
शोदंबंधीच्या देवतशास्त्रातील मुख्य सूत्र म्हणजे त्याचे : 


भे 
०११ 


विस्नयजनक गोष्ट सांगावयाची म्हणजे च्रग्वेबात जवळ 
हा ॥ब्द स्त्रीलिंगी आहे. 


चरग्वेद-अथवंवेदात आलेल्या द्योच्या वर्णगनांवरून सचित होणाऱ्या, वैदिक 
विइवस्थितिगास्त्राच्या दृष्टीने महत्वाच्या, अज्ञा चार विशेबांकडे सी आपले लक्ष 
वेधू इच्छितो: प्रकाशन किबा तेज याच्याही असलेला योचा निकटचा संबंध द्यो या 
शक्‍्दानेच स्पष्ट होतो. डुसरा विशेष म्हणजे चोचा आकार एखाद्या बनूपात्रासारखा 
आहे हा ( अथदंवेद १०.८.९ ). योचे स्थान फार दर आणि अतिझवाय उंच 
असून ते नक्षत्रविभूषित आहे (क्र. १०.६८ ११ ) असे सांगितले आहे. हेटेल 
या जर्मन विद्वानाने तर असे प्रतिपादन केले आहे? कौ, नेद व अवेस्ता या 
दो्ही चाऊमयांत, द्यौ हा एक प्रकाशाने भरलेला दगडी प्रासाद असून त्यांच्या 
लहानमाठ्या गवाक्षांतून, सूर्ये व इतर ग्रह यांच्या रूपांनी, तो प्रकाश पृथ्वीवर 
खाली येतो, असे कल्पिले आहे. या संदर्भातील तवथा लिहेष अधिक लक्षणीय 
आहे. योन्यत्तारकष-पुत्ती या तीन लोकांनी बनलेले हे विग्व ज्याशमाणे 
"कल आहे. अथवंवेदात ( १८.२.४८ ) सांगितले आहे की; 
७ व. गाडा, 1922 ए7८००॥०८०९१86072 १५८ ४८१७ १ ह 

1 /५९७७. 


| अनुक्रमणिका | 
भड मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


र ( र 
वेदातील विश्वदशन ३७ 


अवम द्यो जलसंपन्च ब मध्यम द्यो पौल्संपन्न असून, उत्तम चो किंवा प्रचो हे 
पितरांचे निवासस्थान आहे. 

केवळ पृथ्वीला उद्देशून रचलेले एकच सूक्त कग्वेदात आलेले आहे 
(५.८४ ). अथवंवेदातही एकंच पृथ्वीसूक्त आहे ( १२.१ ), पण कग्देदोय 
पृथ्वीसूकतायेक्षा ते कितीतरी मोठे आणि अर्थगर्भ आहे. पृथ्वीचे भोतिक विज्षेष, तिची 
असामान्य घदान्यता, तिची विश्‍वनीतिज्ञास्त्रीय ( 0051110-0(1110१] ) आधार- 
पूतता, तिचे देवतज्ञास्त्रीय-यत्षीय संबंध, आणि, सवापरी, सानवजातीचे 
ऐकात्म्य प्रस्थापित करण्याचा तिचा स्वभावधनं, इत्यादी गोण्टी त्या. सूवताःत, 
काव्यमय भाषेत आणि तपक्ोलबःरपणे, वाणिलेल्या आहेत. था दोल्छी पृथ्वी- 
सवतांबरून एक गोष्ट सात्र स्पष्ट होते, आणि ती हो की वेदिक कषि-कदांचा 
पथ्वीचे विशे महत्त्व वाव्ल त देवता म्हणन नव्हे तर भूमी (1ळार्‍त ) म्हणून 
सुकृतां लोक, तृतीय नाक, तृतीय ज्योति, परम लोक, उत्तम लोक, असो लोक 
इत्यादी शब्दांनी निदेशिलेल्या इतर लोकांच्य! धर्म्याने पृथ्वीचा '* अयं लोव् 
असा उल्लेख केला गेला आहे, आणि त्याग्रोगे विश्‍वरचना आणि मत्यत्तरजीवल 
या दोन्ही दृष्टींनी इतर लोकांहून असलेली पृथ्वीची भिज्भता सूचित केली 


नेली आहे. 
ञाखकाली पथ्वी हो. “ अवकादसमुद्रावरील पाण्याच्या सपाने 
ने अधि सलिलम ”- अस्तित्वात होती, आजि मनीबी व्हधि-कवींनी आपल्या 


अण 
सायाऱवतीच्या योगे तिचा शोध लावला. पृथ्वाच्या व्रिक्षिष् स्थानामुळे दिला 
विव्वाचा पाया -- ' धरण ! - असे संबोधिलेले आहे. तिला उद्देशून अलतेहा म्हव्ले 


येके आहे की '*ही भूमी ” तीन पृथ्वीतील सवात वरची पृथ्वी आहे. ती चतुष्कोजी 
[किंवा चतभष्टो असत तिला आठ शिखरे ( ककुभ्‌ ) आहेत. “ अष्ट व्यस्यत्‌ 
ककभ: पथिव्या: त्री घेन्य योजना सप्त सिन्धन्‌ 7 या त. १.२५.८ या चवेतील 


उल्लेखावरून, पथ्वीबर आठ पर्वत, तीन खण्ड, आणि सात नद्या आहित 
न आहे थ्वीला ठत नाठी 
गले ध्वनित होत असल्याचे काह! (१ द्वानांचे म्हणणे आहे. पृथ्वाला हात नाहात, 


पाय नाहीत, अस्थी नाहीत, आणि तरीही ती अरण्य ब हिमवंत पवत, समुद्र ब 


सिध, शिला, अइस, पांस्‌ व वक्ष या खवांना सहजतेने धारण करते. तिच्यावर 
पढ आहेत, उतार आहेत आणि सपाट प्रवेशही आहेत आदिमकाली जरा 

स्थिर ( व्यथमाना ) होती, तरी नंतर तला सगूखांनी ( म्हणज नखा 
भाख्न ) दुंहित करप्यात आले. पृथ्वी विश्‍वख्पा अ हे, आणि तिच्यावर उभव- 
णाऱ्या ब पिकणाऱ्या धान्यामळे, तिच्या संबंधात, ' हिरिण्यवक्षा असे ससपंक 


(नव 
भट र ७५ 
नट ट्रू अमृतमहोत्सवी 3->३७ 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


३८ नवभारत 


विज्षेषण अथर्ववेदीय कवीने उपयोजिले आहे. दर्शनांच्या कालखण्डात ' गन्धवती 
पृथ्वी) अशी जी पृथ्वीची व्याख्या करण्यात आली आहे. तिची पुर्वसूचनाही 
आपणांस अथर्ववेदातील पृथ्वीसूक्तात मिळते. पृथ्वी विस्तृत पण आटोपक्ञीर 
असून ती मानवांना गर्दीचा किवा दाटोवाटोचा त्रास कधीही होऊ देत नाहो. 

अथवेवेदातील पृथ्दीसूक्तात असे सांगितले आहे कौ सत्य, क्त, तव, यज्ञ, 
इत्यादी, विदवनोतिक्ास्त्रौय संकल्पना याच, खर्‍या अर्थाने, पृथ्वीला आधारभूत 
ठरतात. पण जर कल्शाचे वणन करताना त्या सूक्‍्ताच्या कवीला विशेष उत्साह 
बाटला असेल तर तो पृथ्वीच्या प्राचुयचि, वदाल्यतेचे, ओदार्याचे वर्णन करताना ! 
अन्न, गाई, घोडे, इत्यादी बाबतीत पृथ्वी ससद्ध आहे- ती आपल्या पोटातही 
संपत्च निधी धारण करते- आणि त्याय्रोगे स्व हिपाद व चतुष्पाद प्राण्यांना 
जगविते व वाढविते. विश्‍वंभरा पृथ्वीस उहेशून अथवंवेदीय कवी म्हणतो: 
“ य॒त्ते भूमे वि खनामि क्षिप्रं तदपि रोहतु ”. 

पृथ्वीवरच देवांनी असुरांवर विजय मिळविला, आणि मानवाच्या पूर्वजांनी 
आपले विशिष्ट व्यक्तिमत्त्व संपादन केले, यज्ञकर्से शकय झाली तीही पृथ्वीसुळेच ! 
आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नानाभाषिक व भिन्नप्रकती मानवजातीच्या 
सामूहिक जीवनाचा आधारभूत पाया झालो तीही पृथ्वीच !! आणि हे ८) 
“ उत्तमाते धरिजे, अधमाते अव्हेरिजे, ऐत्ते काहो नेणिजे ” या वृत्तीने. किवहुना, 
सानवांशी अधिक निकटपणे संबद्ध राहता यावे म्हणन पृथ्वीने देवांशी असलेला 
आपला संबंध तोडला असेही एका तरग्वेदीय त्रर्चेत ( १.७२.९ ) सूचित केले 
गेला आहे 
ति विश्‍वातील नेहमी निर्दिष्ट केल्या जाणाऱ्या तोन लोकांपैकी राहिलेला जो 
आत! रकष-लोक; त्याच्या क्रग्वेदातील भूसिकेस गोणच म्हणावयास पाहिजे. थो व पथ्वी 
पाता एकमेकांपासून विभक्त केले गेल्यामुळे अंतरिक्ष किंवा रजस्‌ निर्माण झाले. पण, 
गो ळक अ रजाप्रमाणे पृथ्वीच्या खालच्या बाजूसही एक रजस्‌ आहे, आणि 
क, क, रजाच्या मार्गाने मावळतीकडून उगवतीकडे प्र गटे 
आहे याता उबा कह असे  ' रज काही विद्ठानांनी पुढे कर 
क्षाच्या विश्‍वरचनेतोल विशिष्ट न रि कक हण दत बाहा. हाका 
अशा अर्थाचे वेदात वारंवार क, वता अत तिलातत आयव मुके 
: अनंत अवकाशातील अणव ! गाड जाणारे विधान सहज समजण्यासारखे आहे. 
-____"अपव असेही अंतरिक्षाचे वणन करण्यात आले आहे. 


द्वे वी प. 1 
तु. क. : अ. “1 3).011०11, /1//20१78071९5 1,807, 357. 


| | अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे री 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


वेद।तीळ विश्वददीन ३९ 


अंतरिक्षाचा देवता म्हणून केलेला- दूरान्वयाने देखोल केलेला- उल्लेख 
वेदात दवचितच आढळतो. अथवंवेदातील काहीशा दुबोध असलेल्या एका सूक्तात 
( १.२२ ) मात्र अंतरिक्षाची महत्ता विशेषप्रकारे गोरविलेली आहे. ' अंतरिक्षाचे 
दैवतीकरण ? (9]3०1100818 01 (18711 -709101)) हाच त्या सूक्ताच। विषय 
असावा असेही म्हणता येण्यासारखे आहे. एक महत्त्वाचे रहस्य-महद्‌ ब्रह्म- म्हणून 
त्या सूवताच्या कवीने असे घोषित केले आहे की ज्याच्या योगे ओषधी जगतात व 
वाढतात ते ( तत्त्व ) द्योमध्ये नाहो किवा पृथ्वीवरहो नाहो- याचा सूचितार्थ 
असा कौ ते अंतरिक्षात आहे. अंतरिक्ष हेच त्या जीवनदायी रावतीचे केंद्र आहे, 
तेच सर्व भूतमात्राचे आधारस्थान आहे. सृष्टिकाली, द्यो व पृथ्वी हे दोन लोक 
विभक्त झाले आणि त्यामुळे जेव्हा अंतरिक्ष निर्माण झाले तेव्हा ते समुद्राप्रमाणे 
जलमय होते. हे अंतरिक्ष एकाबाजूने द्योमध्ये घुसले आहे ( “ विदवम्‌ अन्याम्‌ 
अभोवार ” ) . तर दुसर्‍या बाजूने ते पृथ्वीवर अधिष्ठित झाले आहे (“ तद्‌ 
अन्यस्याम्‌ अधिश्रितम्‌ ” ). विशवसृष्टिस्थितिशास्त्राच्या दृष्टीने या सूक्‍्ताची 
अर्थपूर्णता निडचितच अनुपेक्षणीय आहे. 
ह्यानाच्या प्रारभीच असे सूचित केलें आहे कौ विशवा- 
[नी विचार करता येण्यासारखा 
ची निवासस्थाने म्हणून, आणि 


सी आपल्या व्या वि 
तौल निरनिराळ्या लोकांचा मुख्यतः तीन दृष्ट 
आहे --.. विइवाचे घटक म्हणून, विशिष्ट देवतां र्‍ ह 
पुण्यकर्माची किंवा पापकर्माची फले म्हणून लौकिक हिंदुधर्मात हे तिन्ही 
विचारप्रवाहू एकत्र केले गेले आणि त्यांतून एकच एक धार्मिक विचारसंकुल 
निर्माण झाले. वैदिक त्ररषि-कवींनी मात्र विशवरचना आणि मानवाचे मृत्यूत्त र- 
जोबन या दोहोंची सांगड घातलेली दिसून येत | नाही. मृत्यूतरजीवन आणि 
स्वर्ग-नरक यांविषयीच्या कल्पनांनी लोकिक हिदुधम का १ किम 
पछाडलेला आहे. उलट पक्षी, स्थूलपणे असे म्हणता ९ प कहव 
विश्‍वस्थितिज्ञास्त्रीय चो आहे पण मृत्यूत्तरजीवनशास्त्रीय स्वर्ग नाही, तग अ क 
वाटते को त्ररग्बेदीय आर्यांची मनोवृत्ती जीवनार्थपुर्णताप्रपादक ( 19-४ 1 ऱ- 
1111 ) आणि उल्हास व प्लावकता थांनी युवत असल्यामुळ, कि क 
आणि आत्ता? (॥ाला'७ गाते ॥0४ )) सुखी, सुरक्षित, व समृड व न्य 
जोवन जगणे हेच त्यांचे प्रधान वांछित असल्यामुळे, त्यांनी मृत्यूत्तरजवना 
फारसा विचारच केला नाहो. 
तरीही, या संदर्भात, काही गोष्टींचा निर्देश करण अवद्य आहे. गो 
हेच मानवाचे अंतिम विश्रांतिस्थान आहे असेच सामान्यपणे समजले जात अस. 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


४2 नवभारत 


मृत मानवाचा देह किवा दहनोत्तर त्याच्या अस्थी पुरताना, त्यास पथ्वीमातेला 
-- विस्तृत पण प्रेळ अशा पथ्वीला __ बिलगून पहुडण्यास सांगितले आहे; कारण, 
“' दक्षिगा देणाऱ्यांसाठी लोकरीहूनही मऊ होणारो तो युवतीच निक्रंतीपासून तुझे 
रक्षण कराल: ऊर्णमादा युवतिदेक्षिणावत एषा त्वा पातु निक्रतेर्पस्थात्‌ ” ( क्र. 
१०.१८.१० ), पृथ्वीनेही त्या रत मानवाचे, किवा त्याच्या अस्थींचे, संपीडन करू 
नये अ्नी तिची प्राथना केलेलो आहे ( त्र. १०१.८.११ ). या संदर्थातरल द्सरा 
एक विचार क्र्‌ग्वेदात सूचित केला गेला! आहे. विराट्‌ - पुरुषाच्या निरनिराळ्या 
वतत तो क य घटक निर्माण झाले आहेत; विश्‍वजीवन 
आणि भानवजीवन था दोहोंमध्ये ए निकट संबादित्व आहे; आपि 
म्हणून मरणानंतर या जा ळी पक व कोना हव्ल 
मध्ये बिलीन होतात, या कल्पनाच “स्ट क र्र 
2 स्‌य चक्षगच्छतु वातम्‌ आत्मा 


(१०.१६.३ ) इत्यादी काहो थोड्या दरण्येर न 
र्क करग्वेदोय उल्लेखां धारभत झाल्या 


देवयू किंवा देवयर 
घेतात असे काही थोडे प्त भानव परमसुखद अश्या स्थानी भद्रजीवनाचा अनुभव 
त अस काहा थोडे उल्लेख करग्वेदात (१११५२; १पड ५) आले आहेत हे 
खरे, पण ते मत्यूत्तरजीबनशास्त्रीय संदभात आलेत व 
विश्‍वशास्त्रदष्ट्या कोणत्यारी ऱ् *भात आले नाहोत. ॥शवाय, त्या स्थानांचे 
च द । भृ वरि नच क... कांशी मह 
एखादी देवता अधिष्ठा न्ती प्ट ठोकांशी साध्र्म्ये सूचित केलेले नाही. 
गोव वले ) जाणि या भळऊ ल्थान (पण विदवक्षास्त्रदृष्ट्या एखादा निश्चित 
मिही र 1 सृत्यूतरजीवनविषयक परिकल्पन यांचे संजिधोकरण क 
4 ०, श वे या रख्या न्ट>......... ढे रड ग । च 11.4 "५७ 
चवेच्या हार मुर >ल्द्लात आपजांत आढळन येते. ञः १०.१४,८ या 
१४4८4 ऊ* [सान दल शो ट्‌ स्पा :२ ७. ४११४. ६ “२७ 5 
याच यमसलोकी ह क . स्पष्ट होतात. मृत्यूनंतर मनष्य यसलोकास जातो. 
व. । त य करी त अ विल प्त 
पितृलोक हे एकच जेत : ९ सतात; 
८ है एकच आहेत. हा लोक * परने व्योमन ! म 
झाहू. मनुष्याला हा लोक प्राप् उ >. न्‌. - उच्चतम अश्या आकाझात- 
वास्तविक, हा. लोकस "प्त होतो तो त्याच्या इष्टापूर्ताचे फल म्हणून. 
द कश यील कत गावे स्वाभाविक वसतिस्थान ( अस्त ) आहे. 
य ति 'चण्यापुर्वा, मनष्य आपल्याशी स > च 
गहुणीय- अवद्य- असेल ि ल व य आपल्याशी संबद्ध असलेले जेजे काही 
करतो. तररग्वेदातील मार त्याग करतो आणि नवीन तेजस्वी रूप धारण 
च ज़ ञ््त्चे द आ. अ क्त म 
स्वयंस्पष्ट आहे. रि थवंचेद ६.१२०.३ या कचेझी असलेले साम्य 
इ.हात एकच लक्षणीय फरक आहे, आणि तो म्हणजे, 


द सलेल्या ण यदे ० 
शब्द प्रत्यक्ष वापरला आहे. यमलोकाऐवजी अथवंवेदोय तरत्चेत * स्वर्ग! हा 


म्हणजेच, यभलोक व 


| अनुक्रमणिका | | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


.] 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, 


डड 


, वाई 


वेदातील विश्वदशेन ४१ 


अथर्ववेदात स्वर्गाचा उल्लेख अनेकदा आला आहे, आणि तोहो मुख्यतः 
स्त्यूक्रजीवनाच्या संदर्भात. आनंदमय जीवनाचा लोक, किंवा सुकृतांनी प्राप्त 
होणारा लोक, असे त्याचे वर्णन केलेले आहे. पण विदवरचनेच्या दृष्टोने मात्र 
त्याचे स्थान ववचितच निश्‍चित करण्यात'आले आहे. त्या बाबतीत, ' तृतीये नाके ' 
( १८.४.३ ) किवा ' नाकस्य पृष्ठे ' ( १८.४.४ ) अझ्ञी सामान्य अर्थाची शब्द- 
संहती वावरण्यात आलेली आहे. एका गोष्टीवर सात्र वारंवार भर देण्यात 
माला आहे, आणि ती हो कौ स्वर्ग हा प्रकाशमय आहे. याच आधारावर, 
काही विद्वानांनी असे सुचविले आहे की, जरी क्रग्वेदात “ स्वर्ग' हा शब्द फकत 
एकदाच आला असला ( १०.९५.१८ ) तरी, त्या वेदात ' ज्योतिस्‌ ', 'स्वर्‌' 
इत्यादी शब्दांनी स्वर्गाचीच कल्पना निदशित करण्यात आलो आहे. अथवंवेदात 
तर निरनिराळे स्वर्ग अस्तित्वात असल्याचे सांगितले आहे ( १८-४४ : 

" नरका !चा प्रत्यक्ष निदेज्ञ क्ग्वेदात मुळीच आलेला नाही, आणि त्या वेदा- 
तील त्यासंबंधीची कल्पनाही अस्पष्ट आहे. नानंन्‌ ब्राउन यांनी हनी वत तरली 
भाहे को' प्रहग्वेदात ' असत्‌ ! या शब्दाने नरकाची कल्पना सूचित केलो गेली आहे. 
पण पायी, दुष्कृत्‌ लोक स्वतःताठी एक ' गभीर पद ' निर्माण करतात र 
५.५ ), अक्षासारख्या उल्लेखातच नरकाची कल्पना अधिक प्रत्ययकारी रोतीने 
निदिष्ट झाल्यासारखी दिसते. ' कर्त? (९.७३.८) 'वत्न' ( ७.१०४-३,१७) 
' चर्ज्ान' (७.१०४.५ ) हे शब्दही त्याच अर्थी बोपरळेळे' विन यंतात. १. 
या शब्दांनी व्यक्‍त होणारी कल्पना केवळ संकेतानुसार! का गतत म्ह तवे जागले. 
त्यांतून विरवल्यितिज्षास्त्रोय अर्थ काढणे फारसे सदु'ततक होणार नाही. 
पुण्यंतांना प्राप्त होणारा लोक ' वर ? असून तो प्रकाशमय जा, गि हक 
लेथे ढकलण्यात येते ते स्थात “ खाली “ पृथ्वीच्या तमोमय अवाहन 
विवरात किंवा तिन्हो पृथ्वीच्या खालो- आहे, असे जे घ्नटवेदात सुचविण्यात आले 
नाहे ते भात्र, या संदर्भात, लक्षात घेण्यासारखे आहे. ी _ 
वाबतीतही अथवंवेदातल उल्ल्ल 
ठिकांगी ( १२.४.२६ ) तर, 
) यांचा, वेधर्म्यसूचक 


स्वर्गाप्रमाणे नरकाच्या कल्पनेच्या 
अधिक विद्िष्टार्थबोधक आहेत. त्या वेदात एका । 
यमराज्य (म्हणजे स्वर्ग) आणि नारक लोक (म्हणज न" 33 
पण एकत्र असा निदेश केलेला आहे. अर्थात; त 
कोठे आहे याविययी मात्र काहीच सांगितलेले नाही. दुसऱ्या एका अथववेद! 

९, छा. एल 3150प्ड, “70८0 ११०९0८ ९११९११०१७९ 0०7 
7९77 ?', व.१05 61, 76-80. 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत शिक । द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


वत नवभारत 


त्चेत (१२.५.६४) यमसादन आणि दूर असलेले (परावत्‌) पापलोक यांच्यामधील 
बंधम्ये निदिष्ट केले आहे. या संदर्भात एका अर्थपर्ण गोष्टीकडे मी आपले 
लक्ष मुद्दाम वेधू इच्छितो. ' पुण्याः लोका: ' ( १५.१३ जु ) आणि * पापलोकाः ' 
(१२.५.६४) असे वहुबचनी प्रयोग करून; अथववेदाने विविध प्रकारच्या स्वर्गाच्या 
आणि नरकांच्या कल्पनेने पछाडलेल्या पौराणिक हिंद्र धर्माची जणू काही 
प्रुवसूचनाच देऊन ठेविली आहे! ग 


ग माझ्या आजच्या व्याख्यानाचा. उपन्यास करताना मो असे विधान केले 
क॑ भौ ति 
मब " वळ विश्‍व, आणि ई$वर हे, सामान्यपणे, मानवाच्या धर्माचे व 
हे य मूलभूत विपय मानले जातात. फॉयरवाख या जर्मन तत्त्वदेत्त्याने 
-.₹ क क 
की होरे आहेकोर्‍या तिहोंपैकी ५“ (त 18 1७ तीय 1100970, (110 
री र गार 1७, ६110 1181) पफ टि" छत ]8./? ह्दि विचारवंतांनी 
0 कवतततीव शोधात, बरोबर याच्या उलट विचारप्रवृत्ती 
पण असे असन हू पवा चितन क्रमात मानवाला प्राथम्य मिळालेले आहे. 
झालेले ना म प विचारसंकुल मानवकेन्द्रित ( 91111101300011(710 ) 
मानव हळ न रल 1 कणे, “ऐवा 58 0110 110१801'0 01 81] 1111108: 
इवातील सर्व वस्तुमात्र ह रर नं 
दावा केलेला नाही. हिंद उमात्राचा मानदंड आहे,'? असा त्यांनी कधीच 
आहे. तीन प्रमुख प्राचीन "चारप्रणालीचे स्वरूप सारत: वेदिवक (0081110 ) 
प्राचीन पाइचात्त्य विचा मी ल लोन 'पोतलोरकि बाबद सांगितले गातात! 
र्‌धा ल २ कि अय 
प्राचीन चिनी विचारधारेच चा परवलोचा शब्द “][! किवा “अहम 
प्राचीन ह्द्‌ वि पोह | परबलोचा शब्द * ए०?! किंवा : वयम ; आणि 
'हृहू (वचारधारेचा परवलीचा ठाल्ट * , 3.) 
विचारवंतांनी ' अह 1 शब्द “8]]? किंवा  विइवम्‌ « हिंदू 
१ तो शै अहम्‌ क हा “त १. र 


8 
वत जार वेळ माण विचार केलेला आहे 

नभ्‌ दष्टोन. १ तावा ने 
न्य देष्टोने, तो “8181 0001) विश्‍वस्‌ ” आहे या दृष्टीनं 


अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


डॉ. बा. दा. गाडगीळ 


श्रीमद्वगवद्वीतेचे सत्य स्वरूप 


श्रीमद्भगवद्गीता हा जगप्रसिद्ध व विढन्मान्य ग्रंथ आहे. डा 
धमंग्रंथ आज हजारो वर्षे फार महत्त्वाचा गणला ह आहि पास मजी लोकमान्य 
श्रेष्ठ विद्वानांनी भाष्ये लिहिली आहेत. आद्य य मोठ- 
टिळक, महात्मा गांधी, आचाय विनोबा भावे सु वभ चिचव पंडितांनीही 
मोठी भाष्ये लिहिली आहेत. भारतीय पंडितांप्रमाणेच पा रीफ न. अडक 
या लहानक्षा ग्रंथावर भाष्ये लिहिली आहेत. महत) कलर ति र भाष्य म्हणून 
माउली त्यांचा “ भावार्थदीपिका ” हा अप्रतिम ग्रंथ भगवदूगा श्‌ र 


(91 ह” 2 
री अत्यंत विस्क [ळतपणे 
लहिला गेल रौय ग्रंथ असला तरी तो अत्यत बिस्क 
्ि त आज्या आहे. असाह अहित . न हेत्‌ अर्जनास य॒द्धास प्रवृत्त करण्याचा 
लिठिला गेल ग््न थांचा हँ , शर व 
हिला गेला आहे. सळृद्द होया मा त्याचे जसजसे अध्ययन करावे 


असावा असे वाटते, परंतु ग्रंथ वाचीत असताना, 9 असे वाटत नाही. 
तसतसे युद्धास प्रवृत्त करण्यासाठी या ग्रंथाची मडिड य आणि ते ज्ञान म्हणजें 
उलट अर्जुनास युदप्रवृत्त करण्यापेक्षा त्यास ज्ञानी नक ग्रंथाचा । हेत्‌ असावा 
व्यवहारी ज्ञान नसून अध्यात्म व ब्रह्मज्ञानी त, य पीक , स घोषो धातं- 
याची खात्रो पटते. “ सिहनादं विनद्योच्चेः कॉल बॅड आली व्यननादयन्‌ ॥ या 
राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ ॥ नभश्‍च पृथिवी की रथामध्ये आला व 
प्रमाणे रणदुंदुजी वाजून सेनाससूहासह कळु क आ आपणास वाचावयास 
आता लढाईस आरंभ होऊन घोर रक्‍तपात होणारे दूर कदम धक्का बसतो तो 
मिळेल या अपेक्षेने गीतेचे वाचक उत्सुक असताना जो एक 


क व ते सर्व आपले 
पान ध्ये पाहून व तेसव अ 
अस उभय सैन्यातील प्रमुख योदांमध्य | 
असा को, अजुन उभय सन्याताल १३ ता आवण यांनाच मारण्यास 


बांधव, आते, मामे, काके, गुरु, इष्ट आप्तच क न तो यदधपराडमुख होतो ! 
उद्युवत होणार म्हणून अजुंनास वैराग्य उत्पन्न ह. ७ तर कोरवसेनाधिपतीनी 
वस्तुतः निसर्गत: हे अशक्‍य आहे खरोखर असेच लाले कस [व करून लढाई जिंकलो 
त्याचा लागलीच फायदा घेऊन पांडवांवर घतुष्यबायाचा न ल्ला घेण्याची फुर- 
असती ! व सव पांडवांना युद्धकेदी केले असते ! श्रीकृष्णाचा ळा रंभप्रसंगी ज्यां 
सतच कौरवांनी अजूंनास कधीच दिली नसती. अद्या एन युद्धास भ्र 


अनुक्रमणिका 
द मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


५५ नवभारत 


अर्जुनाला असले वेराग्य आलेच नाही. भारतीय युद्ध झाल्यानंतर गोताग्रंथ लिहिला 
गेला व तो भौष्मपर्वात घुसडून दिला असावा. गौताग्रंथातील हा वेर/ग्यसंपत्न अजून 
गीतालेखकाच्या कल्पनेतील आहे हे निःसंशय ! लेखकाने गीताग्रंथ लिहिण्यास जो 
आरंभ केला तो अध्यात्सज्ञान प्रस्थापित करण्यासाठी. अध्यात्मज्ञान ग्रहण करण्याचा 
अधिकारी ' मुमुक्षू * हा वैराग्ययुक्‍्त असला पाहिजे. वेराग्याशिवाय अध्यात्म अथवा 
अह्यज्ञान प्रहूण करण्याचा अधिकारच येऊ शकत नाहो म्हणून गीतेतील अजुनास 
एन युद्धप्ररंग वराग्य उत्पन्न झाले व ते स्वबांधव मारण्याचा प्रसंग आला म्हणून 
झाले असे हे काल्पनिक वर्णन आहे. सध्याची भगवद्गीता वाचन अथवा ऐकून 
कोणीही युद्धास प्रवृत्त झाला नाहो ब यापुढेही कधी होणार नाही. कारण हा 
प्रवृत्तीचा प्रंथ नसून निवृत्तीचा आहे. तसेच अजुनाला जे हे वेराग्य उत्पन्न झाले ते 
ही सर्व गीता ऐकूनही याचे हे वैराग्य नाहीसे झाले का आणखी वाढले ! परिणामतः 
आणखी वाढावे अशीच गोतेच्या शिकवणुकीची रचना आहे. गीता ऐकून 
रणदंडुभोचा विसर पडावा असेच नह्यज्ञान गीतेत प्रतिपादले आहे. गीता वाचून 
फोणीही शुद्धास प्रवृत्त तर झाला नाहोच पण ज्ञानी होऊन संत्यास घेणारे मात्र 
आतापयत अनक झाले असतील. आणि शेकडा नव्याण्णव संन्याशी नित्य गीतेचेच 
पठण करीत असलेले दिसतील, 
या गीतेत काय़ सांगितले आहे ९ 
अर्जुनाला वेराग्य का उत्पन्न झाले 
सांगितली आहेत, तो सर्वाना पटण्यास 


यथायोग्य आहे. अर्जून म्हणतो, 


त्याची कारणे अजुंनाते उत्तम तर्‍ःहेले 
सारखीच आहेत. त्याने केलेला कोडिकम 


पपामथ कांक्षितं नो राज्यं भोगा; सुखानि च। 
त इसे ६ बस्यि क्र रि 

ठू स्थि यवत्वा धनानिच ॥ १.२६॥ 
लोभ धरावयाचा ते माझे गरु 
मारले जाणार अज्ञा लढाईत काय अश आहे व्र 
का वदला ्‌ न ॥* “ ी न क । 
डेललय, कुलघमं नष्ट होणार व त्याचे फार 
युद्ध सौ करणार नाही. 


त युद्धे प्राणांत्‌ 
"7 ज्यांच्या करिता राज्य आचार्य इत्यादीच यदात 
शिवाय या घोर महान्‌ युद्धामुळे 
हेरवर परिणास होजार ! म्हजून हे 
अजुंनाच्या जहा विनती र 3. 
चयाबयास पाहिजे क बनतोड कोटिक्रमाबर श्रीकृप्णानी तसेच बिनतोड उत्तर 
ल्क डा हे. शाकृष्णानी असे म्हणावयास पाहिजे होते को, “ अरे ! 
कनी वाची १ त्र ग्र आचाय मानतोस त्यानी आतापर्यंत तुझ्याशी 
तन वेले त री 

कालव रत फे नाहो; ते सर्व तुझ्याक्ी शत्रूप्रमाणे वागले. लाक्षागृहात 
ळण्याचा प्रयत्न केला ! पुम्हास विषही दिले! प्रत्यक्ष तुमच्या 


0: वी 
| भनुक्रमणिका | | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे अ क. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


श्रीमद्वूगवद्गीतेचे सत्य स्वरूप ४५ 


बायकोची अन्र्‌ भर सभेत घेण्याचा प्रयत्ल केला ! तुम्हास कपटाने फसविले व 
तुसचे राज्य घेतले आणि आता सुईच्या अग्रावर राहण्याइलको मातीही ते 
तुम्हास देण्यास तयार नाहीत ! मी स्वतः शिष्टाई करून पाहिली पण त्यांनी 
माझेही ऐकले नाही. तेव्हाच सवे विचार करून निर्पायाने आपण लढाई 
करण्यास सिद्ध जालो ! आणि आता लढाईस प्रारंभ झाला असताना तू आता 
घेणे कसे जवय आहे?” असे काहो म्हणण्याच्या ऐवजी भौताग्रंथकाराचा 
(निक श्रीकृष्ण काय म्हणतो पहा --- 
अक्योच्यानन्वश्योचस्त्वं प्रज्ञावादांहच भाषे । 

- अजूंना ! ज्याविषयी दु:ख करणे योग्य नाही, त्याविषयी तू डुःख करतोस. शुद्ध 
बुद्धिमान लोक गेलेल्याचा शोक करीत नाहीत. मी ब तू हे राजे पुर्वी केव्हार्ह 
नव्हतो असे नाही. त्याप्रमाणे आयण सव यापुढे असगार नाही असे नाही. याभमरणे 
आत्सा अविनाशी तो शस्त्राने मारला जात नाही व अग्नीले जाळला जात नाही 
( म्ह. तू. आपल्या क्ञत्रला मारलेस तरी ते मरत नाहीत ) असल्या उपदेशाने 
कोणचा अर्जन यद्ध करण्यास प्रवृत्त होईल ? पण सर्व ग्रंथ असल्या अध्यात्म- 
ज्ञानानेच भरला आहे. श्रीकृष्णाच्या तोंडी - ी 

कुतस्त्वा कश्‍मलमिदं विषसे समुपस्थितम्‌ । 

अनार्यजृष्टमस्वर्ग्यमकीतिकरमर्जून ॥२.२॥ 

वलेव्यं सा स्स गमः पाथ नेतत्त्वय्युपपद्यते । 

क्षद्रं हृदयदोंबेल्यं त्यवत्वोत्तिष्ठ परन्तप ॥ २.२ ॥। 
- हे उत्तेजनाचे शब्द आहेत; पण असा उपदेश फार थोडा आहे. ७२ इलोकाच्या 
दुसऱ्या अध्यायात फक्त ७८ उलोकच युध प्रवृत्ती करणारे आहेत पण पुढेही सर्व 
गीतेमध्ये यद्डासंबंधीचे अगदी तुरळक दाब्द आले आहेत. निरनिराळे अध्यात्मज्ञानाचे 
प्रवचन चाल असता सध्येच उपट्सुंभासारखा * “ युद्धघस्व ”” असा शब्द येतो. 
तात्पयं भगवद्गीता हा प्रवृत्तिपर ग्रंथ आहे. 
गीतेतील कर्सयोग | र 

भगवद्गीतेत * कर्म? योग आला आहे; त्यामुळे गीताप्रथ मगे ळक आहे 

असे अट्टाहासाने प्रतिपादिले जाते. गीतेतील ' कर्म ' श*्दान मड वक वत 
देशोद्धाराची व समाजोद्धाराची जी कमे तीच गीतेस ना आहेत असा 
अल हे विद्वान लोक उत्पन्न करतात, पण गीतेस जे कॅम अ'भप्त ति तात 
* देश! अथवा “समाज ? यांचा संबंध नाहो. यज्ञयागादि कम अथवा वर्णाधमविहित 
कमें अर्थात जी पारलोकिक कल्याणासाठी धर्मक्नास्त्राने सांगितली आहेत त्याला 
उद्देशून गीतेतील * कर्मयोग ' हव्द आला आहे. 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


४६ नवभारत 


आर्य लोक आरंभी उत्तर ध्रुवात अत्यंत थंडीत राहात होते तेव्हा त्याना 
“सूर्ये' व ' अग्नि? यांचे फार महृत्त्व वाटे. त्यांच्या शिवाय त्यांचे जीवनच 
अशक्य होते. त्याचप्रमाणे पृथ्वी, आप, तेज, वायू, आकाश हो पंचमहाभूते 
महत्त्वाची वाटलो आणि या सर्व देवता त्यानी कल्पिल्या; व त्यांची स्तुती सव 
वेदात आहे. या सर्वात ' अग्नी' ला फार महत्त्व सहजच प्राप्त झाले. अग्नीची 
उपासना होच आमची मुख्य उपासना आणि यज्संस्था आर्यात उत्पन्न झाली. 
यज्ञानेच पाऊस पडतो व अन्नधान्य उत्पन्न होते आणि यज्ञामध्ये बोकड, बेळ, 
घोडे इत्यादिकांचे मांस घालून सोठमोठाले यज्ञ होऊ लागले. एवढेच नव्हे तर 
“यज्ञा ने मेल्यावर स्वर्ग मिळतो हो कल्पना दृंढ झाली ब पुढे हजारो वर्षे ती 
टिकली ! यकज्ञान सोमयागासारखे महान्‌ याग आले. याप्रमाणे प्रवृत्तिमार्गाचा 
आयेधर्म पृथ्वीवरील भोग व नंतर स्वर्गातील भोग यांचा चहाता झाला ! युद्धे 
करून पराक्रम करू लागला. नंतर मोठमोठाले राजसय यक्ष करू लागला. 
अर्थात काही काळानंतर याची प्रतिक्रिया होऊन जंन व बौद्ध पंथ उत्पन्न झाले. 
त्यांना यज्ञातील पजुहत्त्या घृणास्पद वाटू लागली. या हत्त्यांनी स्वर्ग मिळतो हे 
त्यांना त्याज्य वाटू लागले व त्यांनी आपला आहिसाप्रधान धर्म स्थापन करण्याचा 
प्रयत्न चालविला. त्यांनी नुसत्या अहिसेलाच प्राधान्य दिले नाही तर * भोग 
हेसुद्धा त्याज्य असे ते प्रतिपादन करू लागले. अर्थात स्वर्ग? सुद्धा गेला. 
* निर्वाण ' हे त्यांचे शून्यमय ध्येय ठरले. हळ्‌हळू हिसा व विक्लेषतः स्वर्ग 
मिळविण्यासाठी पशुहिसा करणारे 'यज्ञ! यांच्याविरुद्ध त्यानी मोहीम सुरू 
केली! आर्याच्या विचारातही परिवर्तन होत गेले. उपनिषदे उदयास येऊ 
लागली आणि सृष्टयुत्पत्तीस पंचमहाभूतेच कारणीभत नसन त्यांच्या मुळाशी 
अज्ञेय व सर्वशदितमान असे तत्त्व असले पाहिजे असे त्याना वाटू लागले. 
व “ब्रह्म' हे त्यानी त्या हवतीस नाव दिले. जीवाचे ध्येय मत्यनंतर प्राप्त 
होणारी स्थिती । स्वर्गा ' पेक्षा था ब्रह्मात विलीत होणे ठच परमध्येथ 
पाहिजे 1 असे उपनिषघदातन प्रतिपादन होऊ लागले. याच वेळेस आद्य श्रीशंकरा- 
गार त ता गा जत देही हतो 
तील पशुहिसेबद्दल घुणा वमन ावीन भा वगा वळ न. मा 
नव्हेच ! वो प्रतिपाद लागले; पण ते य गु डि हता हो. हित्ता 
पुढे पशूबद्दल पिष्टयहॉ करून त्याची आहेतो यज्ञात जा गागा नात र 

वी ० ह द्यावी असा प्रघात पाडला. 


पण प था बड > “> चे 
पग यज्ञसस्था बुडू देता कामा नये असे अभिमानाने प्रतिपादन होऊ लागले अक्षा 
त यज्ञाची निदाही आहे आणि 


संक्रमण अवस्थेत ' गीता ! ग्रंथ रचला गेला. गोते 


अनुक्रमणिका नवि 
ज्या मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे बिड). 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


श्रीमद्धगवदू गीतेचे सत्य स्वरूप हक 


स्वुतीही आहे. यज्ञ हे वेदाने प्रतिपादलेले आहेत. यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य 
विपडिचित: । वेदवादरता: पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः । भोगेश्वर्यप्रसकतारनां तया 5- 
कोळ, ॥ म्हणजे स्वर्गाची इच्छा धरून अर्थात सुखोपभोग मिळण्यासाठी 

जत” आहेत हा श्रम आहे. हे खरे नव्हे असेच गीतेत प्रतिपादिले आहे. अर्जुनास तू 
निस्त्रेगुण्य हो; म्हणजे या यज्ञयागादींच्या फंदात पडू नकोस असेच दुसऱ्या 
अध्यायात सांगितले आहे. पण पुढे हो यज्वसंस्था कायम ठेवली पाहिजे असेही 
प्रतिपादन आहे. यज्ञसंस्था नाहीशी झाली तर समाजात ( एकल ) 
पोकळी उत्पन्न होईल. नित्य धरम म्हणून समाजास काही पाहिजे असते, 
यज्ञाने स्वर्ग मिळत नाही, कारण स्वर्ग हा काल्पनिक आहे. पण जरी स्वगं 
मिळत नसला तरीही यज्ञ करीत गेले पाहिजे. तिष्काम होऊन यज्ञ केले पाहिजेत. 
लोकसंग्रहासाठी यज्ञ केले पाहिजेत. लोकांचा बुद्धिभेद करून यज्ञसंत्था वुडविता 
ता नये. उलट ' ज्योषयेत्‌ सवे कर्साणि ' यज्ञयागादी कर्मे करण्यास उत्तेजनच 
दिले पाहिजे. हेच गीतेने सांगितले आहे, डुसर्‍या, तिसर्‍या व चोथ्या अध्यायात 
ह्याच्रेच प्रतिपादन आहे. या यज्ञकर्माप्रमाणेच सांख्य म्हणजे ज्ञानाचेहो बरेच 
प्रतिपादन यात आहे. अर्थात त्या काळच्या आर्य समाजात दोत पक्ष उत्पन्न झाले 
होते. पहिला पक्ष मीमांसकांचा. यज्ञकर्माने स्वर्ग प्राप्त होतो म्हणणारा, व दुसरा 
नवीन पक्ष ब्रह्मज्ञान म्हणजे या विठवाचे सूळ एक ब्रह्मच आहे. जीवामध्ये सुद्धा 
' आत्मा ? रूपाने ब्रह्मच आहे. पण ते मायेमुळे देहाच्या कोंडीत सापडले आहे. 
ते अज्ञानाने या जगास सत्य समजत आहे. हे अज्ञान, ही ' माया ' नाहीशी झाली 
को * ब्रह्मज्ञान ' होते व त्यास मोक्ष मिळतो. *' ज्ञानादेव तु केवल्यम्‌ ” जीवाचे 
ध्येय स्वर्ग नसून मोक्ष आहे. मोक्ष होण्यास कर्स ( यज्ञयागादि कम ) याची 
भाव$झयकता नाहो. त्यास न्रह्माज्ञानाचंच आवदयकता आहे. कर्माची नाही. ज्ञान- 
कर्ससमच्चय दाक्य नाहो हे मत आद्य शंकराचार्यानी श्रीमदृभगवद्गीतेवर 
शारीरभाष्य लिहून प्रस्थापित केले ! अर्थात हेच ज्ञान श्रीकृष्णभगवानांनी 
गोतेत प्रतिपादन केले ! व अर्जुनास लढाई करण्यापेक्षा हे ज्ञानच त्यानी दिले. 
मोक्षप्राप्तीला कमे बंधक होतात; कर्माने प्रतिकमं उत्पन्न होते व त्या कर्माची 
फले भोगण्यास पुनः जन्म घ्यावा लागतो. पण आपले ध्येय तर जन्ममरणाच्या 
फेऱ्यातून मुक्‍त होण्याचे असल्यामुळे व कर्म बंधक असल्यामुळे ती सोडली पाहिजेत. 
पण त्यावर श्रीकृष्णाने युक्‍तो सांगरिली ती हो की निष्कामकर्म केले 
म्हणजे बंधक होत नाहो. म्हणन कम करावयाचे ते निष्काम कर्म करावे म्हणज 
फलाची आकांक्षा न ठेवता यज्ञयागादी करावेत. कर्तव्य म्हणून कसं करावे. 
देहेंद्रियांची कर्म तर केलीच पाहिजेत. जीवनोपायांची कर्मे ही केलीच पाहिजेत. 


| अनुक्रमणिका | दन 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


४८ नवभारत 


धार्मिक नित्य, नेमित्तिक कर्मेहो केलीच पाहिजेत. ती हेतुपुरस्सरच केली पाहिजेत व 
फलाकांक्षेनेही केलो पाहिजेत. ती बंधनकारक होत नाहोत हे शंकराचार्याचे अटंत 


तत्त्वज्ञान बोद्ध व जेन संतांना पुष्टिदत्यकच ठरले, आणि जसजसा काल गल! 
तसेतसे प्रवृत्तिनागी यज्ञयागादी नागशेष होत गेले आणि तिवत्तिमार्गच भःरतात 


०.8 


बोकाळला ! आता जसा समाजवाद, सास्यवार यांचा बोलडाला होत माद 
त्याचप्रमाणे त्याकालो निवृत्तिभार्गाचे नानायंथ निघाले, शोसद्भगवद्गीता हा 
निवतिनार्गीच आहे. ' तयोस्तु कमंसंन्यासात्‌ कर्मयोगो विक्विष्यते ' हे वाक्य गीतेत 
आहे खरे; पण ते बज्ञयागादि कणे जायला धर्म कायम ठेवण्यासाठी केली पाहिजत 
व तोही निष्काम वुद्धीने केली पाहिजेत. फळाकांक्षा न ठेवला केली पाहिजेत असे 
प्रतिपादन गीतेत आहे. 


निष्कामकर्माची भ्रांनिसयता 
गीतारहस्यात प्रवृत्तिमात समाजा 


त आला पाहिजे था उहेशाने लोकमाग्य 
टिळकांनी गीतेतील कर्मयोगच उ्च 


छून धरला, पण ती कर्मे निव्काम, फलाकांक्षा 


विरहित केली पाहिजेत हे पालुपद त्यानी सोडले नाही. त्यामुळे प्रवत्तिनार्गातील 
<< रौ 1 


हवाच निघून गळी ! निहुतुक तर इकडला हात तिकडे होत नाही. जीवांची 
हालचाल सर्व हेतुपुवंक असते. निहेतुक हातपाय हालविण्याचे चाळे वेडे लोकच 
करतात. फळ जर मिळत नसेल तर कोण शाह्णा मनुष्य काम करील, 
अथवा प्रयत्न करील. अर्थात केवळ पारलेाकिक फळे ल्वर्ग, सोक्ष इत्यादी 
फलाझा सोडून कम होऊ झके का रण तो सर्व उधार मामला असतो. पण 
व्यवहारात समाजोद्वार अथवा देशोद्धाराची कमे तर फलारकांक्षा ठेवूनच केली 
पाहिजेत; तरच कर्माला जोर येईल ब अपयक्षा आल्यास पुनः पुनः प्रथत्न 
करण्याचा उत्साह राहोल. निष्काम कर्म करण्यात यश येवो ही भावना ठेवल्यास 
उनः पुन: प्रयत्न करण्याचा उत्लाहूच राहणार नाही. एखादा स्व(्थत्यागी द्रव्य- 
प्राप्ती न ज्ञालो तरी कर्मे करोल पण जे काम हातो घेतले त्याने सिद्धी मिळालीच 
पाहिजे अज्ञीच इच्छा करोल. भगवदगीतेत अर्जुचास युद्ध करण्याचा उपदेश केला 
आहे नाही असे नाही पण त्या युद्धात तुला सश येवो अथवा न येवो. याची तू 
क्ती बाळग नको ' लाभालाभो जया5जयी ' अत्ञा निष्कास वुद्धीने कोणचा सेना- 
तह रोको शोज लढण्यास सांगेल का? ' तुम्ही यक मिळविलेच पाहिजे' 

व च पाहिजे ! असे ओरडून जेव्हा सांगेल तेव्हाच फोज निकराने 
लढ. मानवी मानसक्षास्त्र हेच सांगेल. निष्काम कर्म कर असे सांगणे व ' कर्म 
४ नकोस ' हे दोन्ही समान अर्थी आहेत. तात्पर्य, गीताकाराचा उद्देश अर्जुनाने 


[अनुक्रमणिका न्य 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ह... 
न्य संगणकीकृत ह द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


श्रीमद्वगवदू गीतेचे सत्य स्वरूपं ड्र्ड 


युद्ध करावे असा नव्हताच. गौता ग्रंथ तिवृत्तिवादी आहे. आम्ही बळेच त्यास 
प्रवृत्तिदी करण्याचा अट्टाहास करतो. या दृष्टीने भगवद्गीतेवरील शांकरभाष्य 
जास्त प्रामाणिक आहे असे म्हणावे लागेल. आचार्य विनोबा भावे जसोत 
मिळविण्याचा प्रयत्न करतात अर्थात ती स्वतःसाठी नसून राष्ट्रासाठी मिळवितात. 
तेव्हा स्वत:च्या फायचावद्दल जे जे निष्काम राहू इकतील, पण राष्ट्रासाठी जमीन 
मिळविणे हो कामना सोडून ते प्रथत्न करू शब्हणार नाहीत. तात्पर्य, " निष्काम 


कर्म ? हे महान तत्त्व नसून ती एक खंती आहे, यज्षतत्त्वज्ञान व अद्वेत तत्त्वज्ञान या 
दोन तत्त्वज्ञानाशिवाय आणखीही काही गीतेत प्रतिपादले आहे. 
समाधीयोग 


गौतेच्या सहाव्या अध्यायात याच तत्त्वज्ञानाचे प्रतिपादन आहे, आणि 
ज्ञानेश्‍वरीत था अध्यायावर भाष्य करताना कुंडलिनी वगेरे हव्योगातील 
प्रक्रियांचे विस्तृत वर्णन केले आहे. योगात शारीरिक व्यायाम स्हणून बरीच 
आसने करावी लागतात, पण मुख्यतः प्राण कोंडून समाधी प्राप्त इडन घ्यावी 
लागते. गोतेमध्ये त्याचे अल्पसे दिग्दर्शन मात्र केले आहे -- 
शुचा देशे प्रतिष्ठाऱ्य स्थिरमासनमात्मन: ! 
नात्युच्छितं नाति नीचं चेलाजिनकुशोतरन्‌ 1! 
युक्‍ताहारविहारस्य युक्‍त चेष्ढ्त्य कर्मलु । 
युक्‍त स्वप्चावबोधस्य योगी भवति दुःखहा ।। 
लढाईवर जाणाऱया अर्जुनास याची काय मरज ? लडाई कर या उपदेश 
धरोळृष्ण अ्जुनात था अध्यायाच्या शेवटी व्हाय सांगतात पहा - 
तपस्विभ्योधिकोयोगी झानिभ्यो$पि सतोधिकः | 
क्मिभ्यईचाधिको योगी तस्माययोगी भवार्जून ॥ 
युद्ध ( कर्म ) करण्यापेक्षा योगी म्हणजे समाधियोगी हो ! असले ज्ञान युद्धप्रवृत्ती 
उत्पन्न करील का? सहाव्या अध्यायानंतरही सातव्या अध्यायातही श्रौकृष्णानी 
अुंनास सांख्यतत््वज्ञानाचे अध्यात्मज्ञान सांगितले अव्हे. सांख्यतस्वज्ञानाम साच ह 
विश्‍व कसे उत्पन्न झाले, त्यातील पुरुष व ' प्रकती ' प्रकृतीनेच पुरुषाच्या 
सांनिध्यामुळे सर्व विश्‍व उत्पन्न केले. भूमिरायोः्नलो वायुः खं मनोवुदधिरेव च 
अहंकार इतीयं से भिल्चा प्रकतिरष्टया । ' प्रकृति - पासूनच * बुद्धि ', बुद्धीपासूनच 
“अहंकार ' आणि या अहंकारापासून्च पंच ज्ञालें्रिये व पंच कर्म बरिये, मन 
पंचमहाभूतेहो प्रहतीपासूनच अतेहो त्यावेळेचे तृष्ट्युत्प्तीचे ज्ञान होते. ते 
श्रोकृष्णाने अजुनास दिले हे “ज्ञान ' त्याच्या युद्धकर्माना यत्किचितही उपथोगी 
त, भा. ४ 


बरोबरच 


| | अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


हद नवभारत 


पडण्यासारखे नाहो. तात्पर्य, भगवदगीता अर्जुनास युद्धप्रवृत्त करण्याऐवजी निर- 
निराळ्या तत्वज्ञानाचा संग्रह करणारा ग्रंथ आहे. 


यापुढे प्रत्येक अध्याघारंभी अजुन प्रश्‍न जे विचारतो त्यात य॒द्धाचा संबंधच 
नसतो. ज्ञानासंबंधीच तो प्रश्‍न विचारतो. आठव्या अध्यायाच्या आरंभी अजुनान 
विचारले आहे, ' हे मधुसूदना ब्रह्म म्हणजे काय ? अध्यात्म कज्नाला म्हणतात ? कम 


म्हणजे काय ? अधिभूत कह्ञाला म्हणतात ? इ. अर्थात आतापर्यंत सांगितलेल्या 
ज्ञानाची उजळणी करून अध्यात्मज्ञानप्रवीण अजुंन होऊ इच्छितो. वस्तुतः यावेळेस 
त्यानी युद्धासंबंधी श्रीकृष्णाचा सल्ला घ्यावयास पाहिजे होता. भीष्मपितामहासारख 
अनुभवी सेनापती कोरवाकडे आहेत. त्यांची सेनाही अफाट आहे. तेव्हा आपण 
गनिसो पद्धतीने लढावे का? असे प्रश्‍न विचारण्याऐवजी “ब्रह्म' व आधि- 
देवतच जाणून घेण्याची इच्छा अजुनोस होते, ' झर! ' अक्षर ' इत्यादी सांगता 
सांगता श्रीकृष्ण मध्येच उपटसुंभासारखे ' मामनस्मर युद्धथ च! म्हणून अ्जुनाला 
युद्धाची ओठवण करून देतात! शुक्ल पक्ष? ' कृष्ण पक्ष ' ज्ञान देऊनच 
आठवा अध्याय संपवतो. नवव्या अध्यायाच्या आरंभी श्रीकुष्ण म्हणतात, अर्जुना ! 
आतापर्यंत मी तुला गुह्यातले गुह्य असे ज्ञान सांगितले. याप्रमाणे अर्जनास ज्ञानाची 
गोडी लावली. आता तुला - व 


ईश्वराचे तत्त्वज्ञान सांगतो 

न्ह्म ब इश्वर यात पुष्कळ आहे 
असले तरी सवंव्यापी, नित्य अविनाशी 
असला तरी त्याला वाटेल तो आकोर 
आणि हे ईश्‍वराचे सासर 


ईइवर समजून आपले सामथ्ये त स्वरू 
१० वा, ११ व १२वा 


ा इत्यादी अध्या 
सब शव्तिमहत्तव व आपले सर्व ऐश्‍वर्य 
वाटले नाही तरी आम्हास वाटते. प 
भक्ति करा! साझी स्तुति करा! 
मनकामना पुऱ्या 


: ब्रह्म निराकार, निर्गुण, निष्कर्म असे 
असे तत्त्व आहे पण ईइवरही सर्वव्यापी 
घेता येतो व तो क्तृत्वान सर्वसमर्थ आहे. 
वदवण्यापेक्षा गीतेत श्रीकृष्णाने स्वतःसच 
प आपल्या भुखानेच वणिले आहे. ९ वा, 
य सर्वे परमेश्‍वर आपल्या मुखानेच आपलें 
सांगत आहे हे जरी अर्जुनास चमत्कारिक 
रमे्वर आपल्या मुखानेच म्हणतो माझी 
प्या मला सर्वे अपंण करा म्हणजे मी तुमच्या 
पण जगातील हुन तेरे ना क क पवा) सा वाव्यागिती नात 
दिसतात. बाव पराकमो वस्तूमध्ये मोच आहे. म्हणून ते तेजस्वी 

दहाव्या * विभूतियोगा * चा अध्याय सर्बे या विश्षति सांगण्यात खर्च झाला 
आहे. हो यादो फार लांबलो. ती इतकी की, गोताभक्त श्री. ग. वि. केतकर 
थानीही त्याचे थोडे विडंबन केले आहे. आचार्याणां बिनोबा5स्मि भंत्रीणा 


ग मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


गज्य मगठी विकास संस्थद्वार ह... 
राज्य संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


य भक्ताकडून 


श्रीमद्वगवदूगीतेचे सत्य स्वरूप ५१ 


जावाहिरः । हे ठोक आहे पण “ चहाणां लिप्टनोल्मि काफीणां तु पोल्सन: ” हे 
फारच झाले. अकराव्या अध्यायात परसेश्‍वराने म्हणजेच श्रोकृष्णानी आपले 
जगडव्याळ ब विक्राळ स्वरूप दाखविले आहे. वी 

बाराव्या अध्यायारंभो अजुंनाने मासिक प्रश्‍ल विचारला आहे. तुझ्या अव्य- 
क्‍्ताची उपासना करणारे व व्यक्‍तस्वरूपाची भवती करणारे यापैकी तुला कोणचे 
आवडतात ? ज्ञानी का भवत असाच अर्जुनाचा प्रश्‍न आहे. त्यावर श्रीकृष्णाचे 
उत्तरही सरर्पंक आहे. 

येत्वक्षरमनिदेश्‍्यमव्यक्‍तं प्ुंपासते । सर्वत्रगमचित्त्यं च कूटस्थसडलं लुवम ॥ 
सवंत्र ज्यांची समवुद्धी ज्ञाली आहे व सर्व प्राण्यांचे हित करण्याविषयी जें तत्पर 
आहेत ' सर्वभूतहितेरतः ' असे जे ते मग ज्ञानी असोत वा भकत असोत ते मळा 
आवडतात असे आरंभी श्रौकुृष्णाते सांगितले. पण पुढे ये तु सर्वाणि कर्मार्णि मयि 
संन्यस्तसत्पर: । अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥| म्हणजे झाल्यांपेक्षा माझे 
भवतच मला ज्यास्त आवडतात असेही सांगितले आहे. आणि भदितयोगाचेच 
जात्त प्रतिपादले आहे. 

या पुढचे सर्व अध्याय महत्त्वाचे आहेत, क्षेर “ अक्षर व 
सत्तरजतम, देव असुर या गुणामुळे वैचित्र्य जगात कले येते; व परमेदवर 
कोणाचा पाठीराखा होतो इत्यादी वर्णन आहे. तात्यरय, श्रीभदभगवद्‌गीता ग्रंथ 
सव ज्ञानसंग्रहाचा आहे. 
गीता ग्रंथाची लोकप्रियता 

श्रीमद्भगवद्गीता हा ग्रंथ लहान असला तरी थोडक्यात बिस्तृत अर्थ 
प्रतिपादणारा तर आहेच पण त्यात से सदाचार व नीतितत्त्वाचे प्रतिपादन 
आहे. त्यातील सुभाषिते-क्रोधाद्‌भवति संसोह, संमोहात्स्मृतिविभ्ममः । स्मृतिभ्रंशात्‌ 
वुद्धिनाशो बुद्धिनाश्ञात्‌ प्रणश्‍्यति ॥ असलो सुभाषिते या ग्रंथात विपुल आहेत. ज्ञान, 
करस व भक्‍तो या तिन्ही योगांचे समर्पक ज्ञान यात आहेच, पण ज्िवाय ' समाधि- 
योग ! सांख्यतत्त्वज्ञान ह्या तत्त्वज्ञानांचाही निदेश आहे. म्हणून भगवद्गीतेचे सत्य 
स्वरूप अर्जुनास युद्धास प्रवृत्त करणारे नसून त्यावेळच्या भारतीय सर्व तत्त्वज्ञानाचा 
तो संग्रह आहे. याचे स्वरूप ज्ञानकोशासारखे आहे. निरनिराळी सुव 
सुंदर पुष्पे एकत्र करून या पुष्पपात्रात रचली असल्याने हा लहान ग्रंथ फार 
लोकप्रिय ज्ञालेला आहे. यात आणखी नदीन तत्वज्ञानाची श्र आबुनिक 
व्यासांनी घातली पाहिजे असे मला वाटते. यात नास्तिक चावाकबाद चार्वाको 
इुहुवादिवच देवपरलोक आांतयः । त्याचप्रमागे भांडवलदार धव सास्यवाद घ 


परा अपरा 


शः 
| 


नराळी सुवासिक व 


अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ष्र नवभारत 


समाजवाद इत्यादी नवतत्त्वज्ञानाचा अनुष्टप छंदात वर्णन करून हो भगवद्गीता 
संपूर्ण तत्त्वज्ञान संग्रह करण्यासारखे आहे. मला वाटते श्री. वसंतराव गाडगीळ 
संस्कृतमध्ये अनुष्ट्प छंदात ठी भर सहूज घालू शकतील. गोता ग्रंथाचे लेखक 
एक का अनेक असा वाद निघाला आहे श्री. ग. श्री. खर यानी मोळा अट्टाहास 


करून गोतेचे तीन लेखक असले पाहिजेत असे सिद्ध केले आहे. पण ते फारसे 


पटण्यासारखे नाहो. तीनच काय चार पाचही लेखक असतील अथवा एकच 
कोणी असेल त्यानी तत्त्वज्ञानांचा संग्रह करण्याचे ध्येय ठेवले होते हे मात्र खरे. 


जै ७ * 


पत्रव्यवहार 


* नवभारत'च्या सप्टेंबर ( १९७१ ) च्या अंकात “' थोर धर्मसुधारक 
के. महादेवज्ञास्त्री दिवेकर ' हा तकंतीथं लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांचा लेख आलेला 
आहे. त्यात अनवधानाने शिरलेल्या चुका पुढे दाखवित आहे - 

| प्रारंभोच डुसर्‍्या ओळीत * मॅट्रिक्युलेट झाल्यावर तळेगाव ढमढेरे येथील 
णा येऊन दाखल झाळे' दोन चुका आहेत. दिवेकरक्यास्त्र्यांनी स्वतःच 
लिहिले क व सांगली येथे इंग्रजी सहावीत ( आताची दहावी) असताना टिळकांना 
सहा वर्षाची हिक्षा देण्यात आलो असता त्यांचे ( दिवेकरांचे ) ञाळेत हरताळ 


पाडण्याचा त्यांनी ( दिवेकरांनी ) प्रयत्न केला म्हणून त्यांना वडतफ॑ करण्यात आले. 
पुन: ते शाळेत गेले नाहीत. डि 


जक * समथ विद्यालय ' या राष्ट्रीय झ्ञाळेत प्रौढ विद्यार्थी 
म्हणून दाखल मामि, दुसरो चूक ही को ' समर्थ विद्यालय! हे तळेगाव ढमढेरे 
यथ स्थापन झाले नव्हते. त्या ठिकाणी तळेगाव दाभाडे असा उल्लेख पाहिजे. 
र व्य लेखात शास्त्रीबुवांनी * म्राज्ञपाठशाळा १९०१ सालापासून चालू होती | 
व म्ह आहे. या ठिकागी * प्राज्षपाठझाळा ' शब्दाऐवजी ' प्राज्मठ ' हा शब्द 
भाळलो कहर १९१६ सालो प्राज्ञमठाचे प्राज्षपाठाळेत रूपांतर करण्यात दिवेकर- 

) की वगरंनो पुढाकार घेतला. लक्ष्मणशास्त्र्यांनीच तसे लिहिले आहे. 
गड ढ लक्ष्मणकषास्त्र यांचे नजरेस समक्ष या चुका आणल्या असता त्यांनी 
१ नवभारत ' करिता पाठवून देण्यास सांगितले, 


सुंबई-दादर 
श्री. शं. नवघरे 
> --ज जं न्‌ 1.1 $$ ठ् ी 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे वि 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. अशोक नारायण ठाकूर 


आधानेक आचार्य प्रा. क. वा. केळकर 


आम्ही तुकताच फग्यूसन महाविद्यालयात 


प्रवेश मिळविला होता. नाडीची वेंगरूळ अर्धी चड़ा व विनवाह्यांचा वनियन 
अशा अवतारात पी, टी. करून परत येताना किवा सकाळच्या प्रात्यक्षिकां- 
करिता जाताना एक वृद्धसे गृहस्थ दिसले नाहीत, अस सहसा कधी होत नसे 
ते फग्युसनच्या मख्य इमारतीच्या दुसर्‍या मजल्यावर आपल्यातच गर्क होऊन 
गेल्यासारखे दष्टीस पडत असत. एखाद्या दगडाचा भिगातन पाहाणी करताना 
तरी ते दिसत किवा सक्ष्मदर्शकाच्या भिंगाला डोळा छाटून दगडी चकतीचे 
निरीक्षण करीत असताना तरी आढळत. अश्या भलत्या म्हणजे “ कार्यालयीन 
वेळे'च्या आधी इतक्या एकाग्र चित्ताने आपले काम करणारा हा वृद्ध-युवा 
आमच्या व्यवहारी दप्टीला वेडाच वाटे. नंतर ते खरच वेडे असल्याचं 
कळून आलं, मात्र त्यांना वेड होतं भविज्ञाती तुं | व शेवटपर्यंत या वेडाच 
भान त्यांनी सट दिलं नव्हतं ! त्यांनी हा वसा स्वखुषीने घेता होता. त्यात 
उतण्या-मातण्याला पोषक ठरावं इतकं उदंड कार्य त्यांना केलं; परंतु न 
उतता किवा मातता त्यांनी हा घेतलेला वसा टाकून दिला नाही. ते एक 
भूविज्ञानाने झपाटलेल॑ झाडच होतं. त्यावर सवार झाकत भूविज्ञानाच्या 
भूतानं हे झाड या सहा डिसेंवरला रात्री दोन वाजता सोडळं ! कारण झाड 
उन्मळून पडलं होतं- व विचारं भूतच पोरकं झाल ह ! 
हा घटवृक्ष म्हणजेच प्रा. कमटाकांत वामन केळकर ' न 
ळी गोकाकजवळच्या धूपधाळ येथे १ जागे- 


वारी १९०२ रोजी झाला. त्यांचे वडील वामनराव रत्नागिरी जिल्ह्यातील 
वित्रीवाई यांचे वडील शिक्षण 


कासारवेल या गावचे खोत होते. त्यांच्या आई सा रि 
खात्यात होते. केळकरांचे प्राथमिक शिक्षण वेळभावात १७ हाड 
शिक्षण बेळगावच्या सरदार हायस्कूलात घेतल्यावर ते पुण्याला आले मड 
पुढील शिक्षण पना हायस्कल व फर्ग्युसन महाविद्यालय येथे झाले. भूविज्ञान 


१९५८ सालातील गोष्ट, तेव्हा 


केळकरांचा जन्म त्यांच्या आजो 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


५४ नवभारत 


विद्यापीठाचे पदवीधर 
(वी. एस्सी. ) ज्ञाले. त्याच वर्षी एक जुळला फर्ग्युसन महाविद्यालयात त्यांची 
भूविज्ञानाचे कनिष्ठ प्राध्वापक म्हणून नेमणूक झाली व 
त्र्यं. ग. ऊफ वबावासाहेव येवलेकर यांच्यावरोवर 
२० जून १९२८ रोजी वढती मिळून ते व्याख्याते जाळे, त्यानंतर जवळजवळ 
वर्षभराने म्हणजे १९२९ साली जूनच्या १७ तारखेला त्यांचा विवाह झाला. 
त्यांच्या पत्नी श्रोमती सुधाताई या दिवेआगर येथील व्यापारी व जमीनदार 
ती. गोगीळ अतत आड. याया क्या होत. त्यात माहेरी माई म्हणत असत. 
अध्यापनाच्या जोडीनच केळकरांचे अध्य॑ग्नही चाळू होते. त्यांचा गोकाकजवळींल 
परिसराचा भूवेज्ञानिक अभ्यास सुरू होता. त्या परिसरात क सवात शडे 
कांचा व त्यांच्यात घुसलेल्या अग्निज खडकांच्या भित्तींचा ( डाइक ) सखोल 
अस्थास करून त्यांवर त्यांनी एक प्रवंध लिहिला व कोदापोनात सादरे वेदी या 
0 द बॉगिकशी करिता आ. शत; एल्‌. फर्मीर या तज्ञाची नियुक्‍ती करण्यात 
आढ, त्यांनी प्रवंध अतिशय उत्कृष्ट असल्याचा आपला अभिप्राय 
विद्यापीठास कळविला, या प्रवंधामुळे केळकरांना एम. पतत. ववी मिंधे 
णा णा "हाली. १ जून १९३३ रोजी त्यांना फग्यू सन महाविद्याल्याने 
गा केळ द डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीने आजीव सभाववत बहाल केले. 
क 'नलापासतचे ते आतिज्ञाने विभागाचे प्रमुखही ज्ञाळे व १९६२ साली 
एकाणास जूनला निवृत्त होईपर्यंत त्याती. या र 

सा नाळळो. १९३३ साली त्यांनी यू, ओ. टी. सी. 

शाखेचेही कार्ये करण्यास सुख्यात के 

ज्ञाळे, तेव्हा ते मेजर ज्ञाळे 

वाणळेली शिस्त अवेरपर्यंत क 

व १९४७५ च्या 
उपप्राचायं होते. 
महाविद्यालयाचे 


रसायनशास्त्र हे विषय घेऊन १९२३ साली ते मुंवई 


त्यांनी आपले गुरु प्रा. 
अध्यापनास सुरुवात केली. 


पदाची धुरा यशस्वीपणे 
या महाविद्यालयीन लप्करी 
ी जीव तिच्यातून १९४७ साली निवृत्त 
दात. या लफ्करी कार्यामुळ त्यांच्या अंगी 
एक व तीही व । ध्य गिळी, पसून प्रो-उपप्राचार्य 
म्हणजे उण मार्च १९५३ पर्यंत ते फर्खयुसनचे 
ऱ व्हा वर्षे ते फर्ग्यूसनसारख्या महान 
काळात एक महिनाभर ते कार्यकारी 

स यि. त्यांनी रेक्टर, मुख्य रेक्टर, जिमखाना 
य नकाउ2ट इत्यादी अध्यापनाशी संवंधित नसलेली 
क हाड वती विद्यापीठांच्या पदवी व पदव्युत्तर 
ते. विवर नव दर्वर्षा जात असत. १९५९ ते १९७० 
स मिनरॉलॉजिकल सोसायटी ऑफ इंडि 


उणो पुरी 
ग उपप्राचार्य होते. या 
आाचायही बनले होते. 
मॅनेजिंग कमिटीचे अ£ 
पदेही भूयविळी होती 
परीक्षांचे परीक्ष 
इतका दीर्घकाल 
उपाध्यक्ष होते. 


याशिवाय 


या या संस्थेचे 


| | अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे हि. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


आधुनिक आचाय : प्रा. क. वा. केळकर ५५ 


या शतकाच्या प्रारंभी भूविज्ञान म्हणजे जिऑलॉजी हा विषय निदान 


राष्टात तरो तता अजातच होता. १९०८ साली फर्युवन म विद्यालयाने हा 
विषय क्िकविण्याची सोय केली. काही काळ हा विषय एम. ए पदवाच्या 
परीक्षेकरिता ऐच्छिक विषय म्हणून घेता येत असे. तेव्हा ह्या कुला सिज 
स्वतंत्र प्राध्यापकही नसे. पदार्थविज्ञानाचे प्राध्यापक स्फटिकविज्ञान व प्रका'शक्ता 
शिकवीत तर प्राणिविज्ञान व वनस्पतिविज्ञान यांचे प्राध्यापर्क पुराजीवविज्ञानाचा 
अभ्यास करून घेत आणि रसायनशास्त्रज्ञाकड खनिजविज्ञानाचे का 
१९२० ते १९३१ या काळात प्रा. येवलेकरांनी प्राणिविज्ञानाच्या क या 
विषयाच्या अध्यापनाचीही जवावदारी सांभाळली. त्यांना इंजिनिअरिंग महा” 
विद्यालयातील प्रा. जी. जी. नारके हेपण भूविज्ञानाच्या प्रमापोटी मानसेवी 
साहाय्य देत असत. प्रा. केळकर येवलेंकरांचे सहायक हत्यित ल मळ 

णजे १९२६ साली पदवी परीक्षेकरिता भूविज्ञान हा एक प्रच का 
घण्यास मान्यता मिळाली, 

केळकर विभागप्रमुख झाल्यावर या विषयाला खरा पालकच 

त्याची एकसारखी वाढ होत गेली. त्यांनी आयुष्याचा चाळीस वष शिन परं 
वेचली. एकेकाळी या विषयांचा स्वतंत्र विभाग किवा इमारतही नव्हता ल 
केळकरांची निप्ठा जाज्वल्य होती. त्यांनी कधाच असल्या व्या ता ती 

री. ते नेहमी म्हणत “' इमारती किवा फनिचर यांच्यामुळे काहा मह वि आ 
किवा विद्यापीठे निर्माण होत नाहीत. तर ता विधीत आर रोड 
असलेली व्रतस्थ माणसे त्यासाठी हवी असतात 1!” त्यांनी स्वतःच असे ब्रत हाळ 
याची प्रचीती आणन दिली. विभागाची प्रगती क॑ क न  हमोण 
आयुष्यभर अहोरात्र त्यांनी लक्ष दिले व अक्षर निहतूत ना त्याचे 
करण्याचे अफाट कार्य केळे. भूविज्ञान हा विषये. उपेशित नशी क विवेईत 
महत्त्व ओळखून त्याला शिक्षणक्षत्रात मानाचे स्थान प्राप्त क॑ का कल्पना 
त्यांनी एकाकीपणे दिलेला हा लढा पाहुन त्यांच्या पा वनकर 
येते. पुस्तके मिळविणे, भिन्न भिन्न प्रकारचा क ह भोती, रविलेंचा 
यांची जमवाजमव करणे यासारख्या गोष्टींकडे तर र य प्रकारचे 
परंतु भू्वैज्ञानिकदृष्ट्या उपयुक्त असे दगड विग आणून त्यांचा 
नमने भिन्नभिन्न मलखांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन शोधन, गोळा करून [त असताना 
संग्रह निर्माण करण्यासाठीही त्यांनी अपार कष्ट धतल र रो अन्यथा 
मोठमोठ्या नोकऱ्यांच्या आमिषांकडे त्याना पूर्णतया पाठ का ज्ञानाच्या 
ते दुसऱया एखाद्या भूर्वज्ञानिक संस्थमध्य जाते तर तश 


मिळाला व 
ज्ञानासाठी 


| अनुक्रमणिका | ७. | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


५६ | नवभारत 


जोरावर ते सर्वोच्च पदावर सहज पोचू शकले असते. परंतु प्रसिद्धी व असे मोह 
यांच्याकडे दुलेक्ष करून त्यांनी भूविज्ञानाचे अध्ययन व अध्यापन हेच आपल्या 
जीवनाचे ध्येय निदिचित केले होते. त्यामुळेच फग्युसन महाविद्यालय व पुण 
विद्यापीठ येथील भूविज्ञानाचे विश्षाग आजच्या रूपात उभे आहेत. काहा 
अडचणींवर मात करून त्यांनी भूविज्ञानाच्या पदव्यत्तर विभागाचीही फर्ग्युसन- 
मध्ये उभारणी केली. ( नुकताच तो विद्यापीठात हलविण्यात आला आहे)' 
हा विभाग महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर परिचम भारतातील एक अग्रगण्य 
विभाग समजला जातो. या मताला भारत सरकारचे माजी भूवेज्ञानिक 
सल्लागार डॉ. दाराशाँ नोशेरवान वाडिया यांनी केळकरांचा पुढीलप्रमाण 
गौरव करताना पुष्टीच दिली आहे. 

6 [तच 1०1. ए.ए. एर०]]- 
8610९ (0 118 ८8150 0 छर०ठट्टांळ] इलालाठठ. [गढ 15 1110 
0 0 ७०० ळ्] 0वपढ्वणिया ता 8 पडालाणा [तर 
11010 & 10 11६5 ७] ॥॥० ॥३ ४ ० ७७००४४ तिष्ट 11118 
७११५ 01 ॥॥6 ००ए॥('४ 811106 ७६५५ [1110108 7] 


जि ऱ्य ट्र त्यां क पसन ल .! , 
२ पाहन त्यांनी फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या भविज्ञान विभागाच्या स्वतंत्र 
न स्तासाठा अनुदानही मिळवून दिले, त्या इमारतीचे १९५९ साली पाच 


8२४ 1100111105 १6४००१ 


ट्‌ 

सप्टेंवरला उद्‌घाटन जाळे तेव्हा प्दीस [नीही केळकरांची अशी 
2. स €& फझुसनच्या प्राचार्यांनीही केळकरांची अशीच 

मुक्‍तकठाने स्तुती केली, वं 


व हा क क कार्य त्यांनी केलंच; शिवाय विद्यार्थ्यांमध्ये या 
रा. पशसात जो ता प तेते तो शिवाचा असंड 
ऐकली वमन "टता; परंतु त्यांची दोन व्याख्यानं म॑ 
"7 देंगडा-मातीशी झटापट करणारा 'विषय ! 
१ रुगतदार करून सांगत को ऐकलेलं मेंदुवर कोरलंच 
व नित्य व्यवहा रातले दृष्टांत देऊन ते शिकवीत असत. 
सारखी आहे तर दुसरा खडक वृंदीच्या लाडू- 


व दाहरजं दिल्यावर विपय 
* त ४ तासही 


आहेत. भूविजञ्ञानासा 
परंतु ते तो इतका सोपा 
जावं. अगदी सोये सोने 
एखाद्या दगडाची रचना गडदाणी 
प्रमाणे दिसतो, अश्यासारखी उदार 


“२ | क त्रा गोटी | 
त्यांची व्याख्याने क न कडाण 3१० 


असं होत नसे. जेव्हा ते नात; परंतु विद्यार्थी कधी कंटाळलेत 
१. > जेव्हा ते मुळांना प्रत्य ने लमने गो यासाठी मल 
गिरीवर घेऊन १... ४ "गुन गोळा करण्यासाठी मुलुख- 
'न जात ते व्हा तर त्यांच्या 


उत्साहाला पारावारच नसे, अशा 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकासः महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 08.4 .. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषषाठशाळामंडळ, वाई 


आधुनिक आचार्य : प्रा. क. वा. केळकर ५७ 


वेळी रोज १० ते २० मँलांचा फेरफटका, तोही रस्त्यावन नव्हे तर 
खाचखळगे, डोंगरदऱ्यांमधन विद्यार्थ्यांच्या वरोबर ते सहज मारांत याबाबतीत 
त्यांना अळंटळं चालत नसे. एकदा विद्यार्थ्यांनी थोडा कटाळा दाखविला होता. 
तेव्हा त्यांना उगाचच १०-१२ मैल हिंडवून नंतर जवळच्याच खडकाचे अध्ययन 
करायचे असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. मात्र ही शिक्षा विद्यार्थ्यांवरोबर हिंडून 
त्यांनी स्वतःही भोगली होती. त्यांच्या या कळकळींतनच त्यांची स्वत ची 
शो एक खास शिष्यपरंपराच निर्माण झाला आहे. त्यांच्याकडून एंशाहून 
अधिक विद्यार्थ्यांना पदव्य॒त्तर शिक्षण प्राप्त झाले आहे तर दोघांनी डाक्‍्टर्ट 
वी संपादन अर्थात, त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली, गुरूच्या एढ मजल मारली, 
शिष्पाकडून असा पराभव स्वीकारण्यास ते सदैव उत्सुकच असत कित्येक 
महाविद्यालयात व विद्यापीठांमध्येही त्यांचे विद्यार्थी विभागप्रमुख व प्राघ्यापक 
म्हणून कार्ये करीत आहेत. भारतीय भूर्वेज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था, तेळ व नैसगिक 
वायू मंडळ, किरणोत्सर्गी खनिज विभाग, भारतीय खाणकाम महामंडळ, राष्ट्राय 
कोळसा विकास आयोग, राष्ट्रोय कोळसा महामंडळ इत्यादा मवैज्ञानिक 
संस्थांतून; टाटा आयर्न वक्‍्सं, असोसिएट सिमेंट कंपनी यांसारख्या इतर 
सस्थांमधून व प्रशञासनातही त्यांचे विद्यार्थी देशभर विखरले असूत उच्चपदे 
भूपवीत आहेत. त्यांना यावद्दल साथे अभिमान व कातुक वाटे. विद्यार्थ्यांशी त्यांचा 
पत्रव्यवहारही नियमित चालू असे. विद्यार्थ्यांचीही त्यांच्याबद्दलची भावना अशाच 
आपुलकीची आणि अतीव आदराचीच आहे. आपण केळकराच विद्यार्थी आहोत 
याचा त्यांना अभिमान आहे. निवृत्त झाल्यावर केळकरांचा जो सत्कार 
करण्यात आला तेव्हा त्यांना अर्पण करण्यात आलेल्या गारवपत्रात | होच 
आदराची भावना आढळून येते. त्या गौरवपत्रातील खालील परिच्छेदांवरून 
तिची अल्प्षी कल्पना येऊ शकेल १ 
कुण, शाठ इढ्गन््टांड8 100८ ॥]४७०॥ ४०प, छि, 989 
७6810) 00 एायश शता 0! 118017002118 350ए 60 उग ए"ला'टुप880ओ. 
७०]][७४७- 8018 एिफएतीए०७ ]९घा8 8४7० छत ॥8१ा0९232्टा ४०0९ 
णि'०पशा 1० 808708 ली 330४, $० पा] 1090प(9 ७ ण 
चेठुठ, 1100 ६30 00. गाढ. घगोत गोस्ट 1.0 116 ४9४ 
ात]855 & ४9॥07)]085 00९%प- णा हाहय्यॉगिठ 0 1० 
७8] 00 ठल याग धा ॥8१9]९08118 ! | 
६१ न की 017 एप प) 1७) प(8101 ह 
ग ताळ ७प ४०ण 08४० एथ ठहअशांथरा8ते 9 ' 1५०६१ 


| अनुक्रमणिका | म व् 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ः 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ष्ट नवभारत 


390100] ० 6७०1०६४ ग 6 00॥॥1'ए ! ७ 888018 ४०0, 

; 1 र्‍ क 
डिप, धा. छ0 106) णात या ९] 00150) "७8 88 ' एरट|]१7/8 
डत७॥(5']1! 7? 


ते एक आदश प्रा 


व्यापक व शिक्षणतज्ञही होते. ते एक आंतरराष्ट्रीय 
ख्यातीचे शिलावेज्ञानिक, 


खजिनवैज्ञानिक व स्फटिकवैज्ञानिक, म्हणूनही ओळखठ 
जात. कारण अध्यापनावरोवरच भूवेज्ञानिक अत्वेषणाचे कावही त्यांनी अखंडपण 


केले. फोंडा ते कारवार, सावतवाडी, वेळगाव, खानापूर, लोंढा, बागलकोट, 
सांदत्ती, गोकाक, जमखिडी 


इत्यादी विस्तृत क्षेत्रांचे भवेज्ञानिक सर्वेक्षण करून 
त्य़ा क्षेत्रांमधील खडकांचे भूवेज्ञानिक अध्ययनही त्यांनी केले होते गोवामुक्‍ती- 
पूर्वीच म्हणजे १९५५ साली त्यांनी गोव्याचे भवेज्ञानिक अध्ययनही पूर्ण केले 
होते. त्यांनी स्वत: लिहिलेले तीन व विद्यार्थ्याच्या साहाय्याने लिहिलेले दहा 
न्ववणाईनका भूवेज्ञानिक प्रवंध प्रसिद्ध झालेळे असन संदर्भ-साहित्य म्हणून ते 
उपयुक्‍त आहेत. ' गोकाकभोवतालचे रूपांतरित खडक' व त्यांच्यांत घुसलेल्या 
३५४५५५. 
पुढीलप्रमाणे आहेत . ( मकु णी 0000002000. या! ने 
गाता त्नागिरी जिल्ह्याच्या दक्षिण भागातील खडक, व 
कि ) का मराठा कट्रीतोील भित्ती आपल्या विदयार्थ्यांच्या साहाय्याने त्यांनी 
उडा प्रवंध लिहिले आहेत. धाहाय्यक विद्यार्थ्यांची नावे कंसात दिली आहेत. 


18 ग हुळ्पागाठाता गावाच चे (0एण॥37७, 
एतत ) 


1. डला 6 तु] 10० 
(॥॥,. एर. च एफ 
2. श०(॥1101116 
(प्र.0,. 0 


पण्य उ हिलाताहाता रळ], 


घ11]९81' ), 
9. $ ८81८ 
व]'५७0०॥५ , डॉ. र 
(1.४ ए ०लाणपाल 6 1. उलटुळपणा ताडयाठॉ/ 
1: ४१७॥८ ) 
$. गाट 11८1. 


मगा |. एि'च])]30811) ९१३ 5 एए७१॥॥७॥, (1४. 20 


(४.४ रनर 1101 018०] 88111]05 0017) (उ, 


6. '॥८ 1-४] 681) 56९5 


ण]९॥७॥४, (३. , ण) १॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ घ्ग्त 


क 
*€<€हू.अमृतमहोत्सवी( > 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


रै ब १ 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे १. 
र संगणाळीकत म द्वारा प्राज्माठशाळामडळ, वाडे 


आधुनिक आचाये : प्रा. क. वा. केळकर ५९ 


7. पठ गाहा-0'8]1010६1 000 8 1)0पेतागवा, (४.४७, 
3811881) ए010 ). 
5, १ 01॥४॥-७0॥॥॥७॥७॥॥(७ ए 8०पगा डीपी शिक्षणाचा 
ताडयाठ, (8. 8, ७1100) ] 
9. 81 [॥'-0१1110001 तश ०डॉ. 10६ 190 
30॥'9111 ). 
10. &॥ ऐ॥(ळ-'9])100७9॥ 00९ घा तय 
01870, ( €. १. 81170) ). | 
यावरूनही त्यांच्या अफाट कार्याची कल्पना येईल. शिवाय रेडी, वांदा 
व लोंढा परिसरातील लोखंड व मॅगनीज धातुकांच्या खाणकामास उपयुर्तत अषा 
सूचना व सल्ला ते खाणीच्या मालकांना वरचेवर देत असत. खाणमालकही 
याच्चा कृतज्ञतापुवैक उल्लेख करतात. वा 
भूविज्ञान हा विषय महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय स्तरांवर क 
महान कार्य त्यांनी केळेचे आहे; परंतु मराठी माणसालाही या व्पि ह. 
की न केले आहेत. यासाठा त्यांनीं 
मराठीत 


[१५], (1. ॥. 


ड निर्माण व्हावी म्हणूनही त्यांनी. प्रय शिक 
होम्स या लेखकाच्या भूविज्ञानावरील चांगल्या ुल्तकाचा (वषबही 
दुवाद केला आहे भविज्ञानाप्रमाणेच सर्वे शास्त्रीय व तांत्रिक वयानी 
मराठी वाचकांपर्यंत पोचावेत ही त्यांची तळमळ होती. हात या 
१९३६ पासून ' सृष्टिज्ञान ' या केवळ झास्त्रीय साहित्याला व व काही 
मासिकामध्ये अनेक सुंदर छोटे छोटे लेख व किल क दाता 
छिहिल्या, तसेच कित्येकांना मराठीतून शास्त्रीय लेखत का अलेरपयंत 
केळे. पुष्कळ वर्षे ते या मासिकाचे संपादक होते झवली परिभापा 
रघवीरांच्या महत 
असल्याने शास्त्रीय 


लवद मंडळावर होते. त्यांच्या या गुणामुळेच पुण वि 
मतीवर त्यांची नियुक्‍ती झाली होती. त्यांनी डा. 


१ यालाही हातभार लावला होता. ते प्रसिद्धी पराझमुख अ मराठी भाष" 
पेतुळावाहेर तसे अज्ञातच होते; परंतु या झाकलेल्या माणकाचा शि 
संबंधीचा हा * वेळू ! प्राचार्य दि. धों. कर्वे यांना माहीत होता. २ दिश्‍वकोशात 
केळकरांची शिफारस केठी व १९६२च्या मे महिन्यात केळक तर्कतीर्थांनी 
नाळ. केवळ तीन महिन्यांनीच झालेल्या केळकरांच्या सत्काराला च्या त्यांच्या 
पाठवि लि रून केळकरांबद्दल 


ऴ्ल्या गाभेच्छा-संदेगाती गोळ मजकुराव 
भन शुभेच्छा-संदेशातील पुढील मजकु ; | 
वना, विर की गणिजनं वैत्ति ' 


हेच खरे! 
रवास व अपेक्षा कळून येतील. गुणा & 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


र्त 
त नवभा 


“ गंभीर संस्कृत पंडितांची परंपरा चालविणाऱ्या आधुनिक डक 
पंडितांपैकी केळकर हे एक पंडित होत. भारतीय विःवविद्यालयीन दक्ष ग 
अशा व्यक्‍तींशिवाय खरेखरे सामर्थ्य व जीवन प्राप्त होणार नाही. त्याच 

परिपक्व व्यासंगाचा प्रभाव विबकोाच्या द्वारे चिरस्थायी होणार नल 
नावडल शंका नाही. मराठी भाषेला व्रिज्ञान प्रतिपादनाचे वाहून मेवा र) र 
केळकरांसारखे पंडितच उपयोगी पडणार आहेत. असे पंडित न लाभलं भट 
मराठी भाषा विश्‍वविद्यालयीन शिक्षणाच्या क्षेत्रात आपले अधिराज्य निर्माण * 

शकणार नाही. ?' 


 _ तेकतीर्थांचा त्यांच्यावद्दळचा हा विश्‍वास व अपेक्षा ही किती साथे त 
हे केळकरांनी नऊ वर्षे विश्‍वकोशाच्या विज्ञान व तंत्रविद्या कक्षेची व 
समथपण सांभाळून आपल्या चोख कारभाराने दाखवून दिळे आहे. अर्थात, 
कार्याशी संवंधित व्यवतींना हे सांगावयास नकोच ! | 
१९६२ साली ऑगस्टमध्ये केळकरांचा त्यांच्या विद्यार्थ्यांनी व चाहत्यांनी 
बडी केला. तेव्हा त्यांना १५००० रुपयांची थेली अर्पण करण्यात आल, 
त्या नधीतूनच एम्‌. एस्सी. व वी. एस्सी, या परीक्षांना भूविज्ञान या विषयामध्य 
सर्वाधिक गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी शंभर रुपयांचे * प्रा. क. वा. 
केळकर पारितोषिक ' दरवर्षी देण्याचे ठरले. हतेच € प्रा. केळकर भूवैज्ञानिक 
संग्रहालय ? स्थापण्याचा निर्णयही तेव्हाच घेण्यात आला त्यात तार हे संग्रहालय 
आता फर्ग्युसन महाविद्यालयात उत्ने राहिले असून दिवसेंदिवस ते वाढत आहे. 
तती 10 ध क्षेत्रांतील उच्चेपदस्थांचे शुभसंदेश आले ग. 
त अवतरणांवरून केळकरांच्या कतृंत्याची 
न ळ वांधता येऊ शकेल 
डा, एम. आर. श्री निवासराव आपल्या 


संदेशात म्हणतात ; 
०1. एला 0110 


, ०० ०1 ० 10580 800०003811 
०8] 80016 11 [गाताछ ] > 
_ वनारस ह्दि विद्यायोठातील खाणकाम विभागाचे 
आपले मनोगत असे व्यक्त करतात. 


प्रमुख एम, पी. नेटरवाला 
“ | 


7०5015 ] 
6पएठ््य 


(101 111 ७७३611] 
नागपूरच्या साय 
खोत केळकरांचा असा 


१५७ फए०गतवत 


क $0 ॥त्चा'त छा' ७९०1०७्ठां०्धो 
॥0॥॥ 95] 


। १8 ०. रहात्या, 1? 
भे कॉलेजातील . 


भूविज्ञानाचे विभागप्रमख-- प्रा. एस्‌. एस्‌. 
गौरव करतात : रै 


2. : गभ 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


रोज्य विकास संस्थद्वारे व 
र ९ १०० द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


आधुनिक आचाये : प्रा. क. बॉ. केळकर ६१ 


6 गुज. रभारा/8 एा88डप0)२802टट फव धत १७९08 110पए- 
1.५७ ]105509£505, ०80७७] 11 110 0181101108 01 17९7०10९७४, 
ए'1०४9% & ठुडच]]ठष्टा]श 18 10 टा'७8७8, 06 घ्यात 8 


७०॥8५१॥॥ 801'0९ 01 1110001०00७४९ 107 ठृभा९'410118 (0 007१0 122 


त्या वेळचे म्हैसूरच्या भूर्वज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थेचे संचालक वी. रामराव 
आपले मित्रप्रेम असे व्यवतवितात : 

6 यस [गाता 188 100९भ 010 0 0१! 1108 81010 810 
०००॥७७७॥ (०9०७ ग. 9००1०४५, ग. 1008. 139 115 110008४, 
४७॥]७॥७58, 1एव8)10 0007087 8100 लाझापीीपी80ठ णोघ्ाणाहा8 
एज. एनातवा' ॥85 ०0७810१ गांगाडर्शा 10. 01] 5 0 118 8850- 
ठांश७९8 घात ठणोल्यट्टुण०, एप. 8180 शोधक 01 प4यी0 ०प8तन'5 
७1101). 1 97) 010. !? 
सेंट्रल बोड ऑफ जिओफिजिक्सचे तेव्हाचे संचालक एम. एस. कृप्णन 
आपल्या समकालीन तज्ञाचे असे कौतुक करतात: 

“ ग)". रलात्ा णच ाटुण3800 091०४० 11 8 गा 
वश्वारचा पणा हापपी चाप १८ उपल छ्टा'७काः णालय 08 110 188 (जर. ४७, 
एला 818 ६10 ० ला ०1 3 8ल'एचग3 जी पाताळ 8०००७!” 
भविज्ञानापासून किवा निसर्गापासून 
सांगितले. नदीचे झीज करण्याचे 
. त्यामुळे सततोद्योगाचं महत्त्व 
नप्ट होत असतो. यावरून 
गाळातूनच कधीतरी पर्वत 


या सत्काराळा उभ्तर देताना त्यांनी 
कसे शिकता येते हे अतिभय सुंदर रीतीने सां 
व भर टाकण्याचे कार्य अविरत चाललेले असते. 
पटतं. ताठ मानेने उभा असलेला पर्वंतही हळूहळू 
विनथ्वभाव शिकता येतो. समुद्रतळावर असलेल्या 
निर्माण होणार असतो, ही गोष्ट माणसाला आजक्यावांदी होण्यास सुचवीत असते. 

प्रत्यक्षात मी केळकरांचा विद्यार्थी नव्हतो. कारण जेव्हा ते विश्‍वकोशात 
आले व आम्ही तेव्हाच पदवाधर झालो. त्यामुळे त्यांच्या अध्यापनाला आम्हाला 
मुकावे लागले. त्यातल्या त्यात मी अधिक भाग्यवान ] कारण मला विदवकोद्यात 
साडेसहा वर्षे त्यांच्या हाताखाली काम करण्याची संधी मिळाली. त्यामुळे 
ते आदक्षं प्राध्यापका्रमाणेचे एक उत्तम प्रशासकही होते, हे अनुभवता 
आले. विश्वकोशात या दोन्ही भूमिका ते एकाच वेळो उत्तम तऱ्हेने करीत 
असत, सोप्या बाळवोध मराठीत थोडक्यात व मुद्देसूद लेखन कसं करावं, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


अनुक्रमणिका | 


६२ ी नवंभारंत 


हे समजावून देताना ते शिक्षक वनत. तर पत्र लिहिण्यापासन तो रजेचे अर्ज 
लिहिण्यापयंत सूचना करताना ते प्रशासक असत. त्यांच्या पत्राने कोणी दुखा- 
वला गला, अस्त कधो झाले नाही. त्यामुळेच विविध विषयांचे अनेक तज्ञ ते 
जवळ करू शकले व त्यांच्याकडून काम करवून घेण्यात यदास्वी झाले. तज्ञ 
म्हटला का त्याचे स्वतःचे असे वेगळेपण असायचेच: परंतु इतरांची मते 
झातपण एकून धण्याची सहिष्णुता त्यांच्या अंगी असल्याने भिन्नभिन्न मतांच्या 
तज्ञाना साभाळून धण्याची कसरत ते लोल्या करीत. ततज्ञांप्रमाणेच कनिप्ठांशी 
वागतानाही त्यांच्यात आपल्या वरिष्ठपणाची आढ्यता कधी डोकावत नसे. ते 
ञ्रिस्तीचे भोक्ते होते. त्यामुळे ते ववतश्षीर असत इतरांनाही न कळत शिस्त 
ळावात, तहा न रागावता ! घेतलेले निणय मनाजोगते नसले तरी त्यांच्या 
अमलवजावणीत कुचराई नसे. त्यांची काम करण्याची जिह॒ अदम्यच होती. 
ते स्वतः भरपूर काम करून इतरांपुढे आदर्श ठवीत. नकळत काम करवून 
ण्याच्या त्याच्या हाताटोला तर तोडच नव्हती. त्यांच्याजवळ चुकांना क्षमा 
नसे. मात्र समजावून देऊन त्या कक्षा टाळाव्यात शिकविण्यासही ते चकत 
नसत. आपले लेख कतिप्ठांकडून तपासून घेण्याचा मोठपणा व चका मान्य करून 
यावद्दल क्याबासकी देण्याचा दिलदारपणाही त्यांच्याजवळ होता. कार्यालयात ते 
वास्त “च्या तोऱ्यात कधीच वागळे नाहीत त्याच कार्याल्यातील वागणे एखाद्या 
कुटुवातीळ कर्त्यापुरुषाप्रमाणे असे. रजेच्या वावतात हाताखालच्या सर्वाची 
प्रथम काळजी घेत ब यावावतीत शेवटचा अनक्रमांक नेहमी आपल्यासाठी 
राखून ठवात. त्यांच्या निधनाने विश्‍वकोश एफ कत्या पुर्पालळा मुकला आहे 
व काही दिवस तरी तो पोरका झाल्यासारखा वाटणं सहाजिकच ओढे 

कार्यालयात जरी ते “सर?! असले तरा घरी ते असत “दादा? व 
सुधाताई असत * वहिनी ? ! विद्यार यासह सर्वजण त्यांना घरी असेच संवोधित 
त्याचा वागणूकही त्याला साजेशीच असे त्याच्या बोलण्यात मिस्किलपणा 
एकसारखा डोकावत असे, त्यामळे घरचे वातावरणही आनंदी व खेळीमेळीचे 
असे. फक्त विद्यार्थ्यांनाच नव्हे तर संबंधितांना हरप्रकारे उपयोगी पडणे 
मदत करण हा उभयता पनिपत्नींचा धर्मच हाऊन वसला होता. कित्येकांना 
कल पासा शो भजपशीतही त्याती मदत फेलो आहे. ती 
याचक विन्मुख पाठविणे दोघांनाही जमले कमा 0 सागतात 
। घर नाहीच पण उलट यावावतीत 
भयता एकमेकांचे स्पर्धक भासावेत इतक्या उदार वत्तीचे ! मात्र एक गोप 
कटाक्षाने पाळांत, केळेली मदत एका आ 1 
हाताची दुसर्‍या हातालाच काय, परंतु 


तज र रभ है; २. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 15. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


आधुनिक आचाये : प्रा. क, वा. केळकर ६३ 


दादांची वहिनींना किवा वहिनींची दादांनाही कळत नसे ! ज्यांना भदत मिळे 
त्यांच्याचकडून कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख झाला तरच हे माहीत होई. दादांच्यामागे 
वहिनी, मुलगा, कन्या, सून, जावई व नातवंडे असा परिवार असून त्यांचा 
हा वारसा पुढे चालूच राहील असे दिसते. 

भूविज्ञानाच्या अद्ययावत अध्ययनाच्या जःडीनेच निरनिराळ्या भाषांचेही 
अध्ययन ते करीत असत. त्यांचे पुष्कळसे भू्वेजानिक अन्वेषण कन्नडभापषिक 
प्रदेशांतील असल्याने त्यांना कन्नड भाषा शिकून घेतली होती. मराठी, इंग्रजी व 
संस्क्रुत यांच्याप्रमाणे जमंन व फ़ेंच भाषांवरही त्यांचे प्रभुत्व होते. रशियन भाषा 
शिकायला तर त्यांनी पन्नाक्षीनंतर प्रारंभ केला व काही रव्ियन लेखांचे अनवाद 
करण्याइतपत तिच्यात प्रा*प्यह्दी संगादन केळे. रशियन आत्मसात करताना त्यांनी 
टेपरेकॉर्डर, चित्रपट व वोलपट यांसारख्या आधुनिक माध्यमांचाही उपयोग करून 
घेतला. यावरून ते चांगले शिक्षणतज्ञ असल्याचीच पावती मिळते. थोडक्यात, 
अखेरपर्यंत ते चांगले विद्यार्थी होते व त्यामुळेच ते आदश प्राध्यापकही होऊ शकले. 

केळकरांच्या पुण्याच्या घरात डॉ. लेल्यांची ' हिदू जादुगार शाळा ? होती, 
त्यामळे केळकरांना पत्त्याची व इतर विविध प्रकारची जांदू करण्याची कला 
चांगलीच अवगत होती. दाव्दभ्रमाचे कसवही त्यांना चांगले साधले होते. मनात 
आलं तर कधीकधीते जादूचे व शब्दश््रमाचे प्रयोग करून दाखवीत असत त्यांचे 
घराणे पुण्याच्या त्या भागात * बागेतले केळकर ? म्हणून ओळखले जाई त्यामुळे 
त्यांना वारसाहवकाने प्राःत झाला होता. पोहण्याच्या 


वागकामाचा छंदही व क 
योगाचा अभ्यासही त्यांनी 


छंदाननच त्याचे टिळक तलावाशी नाते जुळले होते. 
बराच केला होता. 

प्रा. क. वा केळकर व रि 
भविज्ञानाचे नाव काढले की प्रा केळकरांची म होण; अत ह प्व्य माहे 
निदान महाराष्ट्रापुरते तरी केळकर म्हणज तात ग रून गेले 
आहे. शिवाय ' प्रा. क, वा. केळकर पान्ति पिक बे. क. भा केळकर 
अर्वैक्ञानिक संग्रहालय ' हीही त्यांचा आठवण दत 4०% न्यान व. 
विऱ्वकोश' यांच्याद्वारे मराठी झास्त्रीय साहित्याचे त्यांनी केले क आवि. 
स्मरणीयच आहे. त्यांच्या कतृत्वाच्या पायांवर उभे असलेले फाडसन विज व 
व पुणे विद्यापीठ येथील भूविज्ञान विभाग ही तर त्यांची भव्य स्मार ऱ्च हा ची 
शिवाय हा वटवृक्ष जरी वठळा असला तरी त्याचा विद्यार्थीहपी सरवंत्र पस डाळी 
मळे स्वतःच वक्षल्प होत आहेत. ही परंपरा अक्लीच अखंडपणे पुढे चाळू राहा शा 


अमर झाला आहे ! ! 
आहे व भूविज्ञाताचा हा मूळ पुल्प अमर झाला आहे ! ! 


दे नाव उच्चारले को भूविज्ञानाचे स्मन्ण होणे व 


$ * :* 


अनुक्रमणिका 
किड मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री शे. वा. जोशी 


(१ 


संकल्पना (:टणा०&) थी संकेताविषयी 
एक जिज्ञासा 


देशीत ओचित्यपु्ण परिभाषा प्रचलित करण्याचे डोळस प्रयत्न सवंत्र 
चालले आहेत; हो गोष्ट स्तुत्य आहे. शक्‍यतो 
परंपरेतील पारिभाषिक कब्द योजणे जरूरच आ 
संकेताना मराठीत सरळ प्रतिशब्द आढळत नाही 
संकेताची जरूरी भासते. पण अशा प्रकारची 
असतेच असे नाहो. पण अनिवार्य म्हणून जरूरी भाग 
भाग पडते; तरीही, अज्ञा प्रसंगी नव्याने 
गुणदोषांची उघड चर्चा होणे, 


परभाषेतील संकेत टाळून आपल्या 
हे. पण ०01060. या सारख्या 
1 म्हणून अज्ञा प्रसंगी स्वतंत्र नव्या 
नवर्निमिती संपुर्ण समाधानकारक 
विण्याकरिता असे संकेत स्वीकारणे 
रूढ होऊ पाहणाऱ्या परिभाषिक संकेतातील 
निर्दोष विचारवाढीच्या दृष्टीने हितावहच ठरेल. 

पुर्वी * 001061 * या अर्था, मराठोत * धारणा ! हा संकेत रूढ होऊ पाहात 
होता. पण त्या जागी, भज * संकल्पना ! हा प्रतिशब्द शिष्टमान्य ठरवल्याचे दिसते. 
तण माझ्यामते, * धारणा * व * संकल्पना है दोन्ही संकेत बापरात आल्यास 
001108 यातील समग्र अर्थ ओऔ चत्यपुण रोतीने विशद होईल; आणि 
इंग्रजीपक्षाही 00100 या शब्दातील आशय, मराठीत विज्ञेष टे 
प्रकट होईल. ही गोष्ट संकल्पना घ धारणा या प्रतिशब्दांच्या तुलनेने स्पष्ट होते, 

त तत्यवा हा संकेत ,0१९लू/ चा नेमका प्रतिशब्द होऊ शकत नाही, 
५०01108108 - ७०11९81101 - ५०१०७१७ या इंग्रजी मिती जाशी सामावलेला 
जीवनानुभव व तटपुःकल्प ब संकल्प, तसेच कल्पना व संकल्पना या संकेतातून 
प्रतीत होणारा अर्थ, हे समान पातळोवरच्चेच होय, असे म्हणणे धाडसाचे 
ठरेल. तरीपण आणखो एका निराळ्या कारणा र र. े 


करता संकल्पना हा संकेतही 
“ ०010601 ? चा प्रतिशव्ह होऊ ढोल ह 

ब ठं शकतो; उ हणून * संकल्पना ! भं 
जाणे इष्ट नाही. 7 हणून “संकल्पना ' हा संकेत रुढीतन 


ह: पभ 
अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


रि ब क 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे हहे. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


एक जिज्ञासा ६५ 


* 60100 ' यातील गर्भित अर्थ, ' धारणा या प्रतिशव्दात प्रतिबिवित 
झालेला दिसतो. ही ' धारणा ! दोन प्रकारची असू शकते. १) नेसागिक, सहज 
स्वरूपाची ( 16्ठां॥ग9(68 001100: ) किंवा २) काल्पनिक-कछृत्रिस 
पातळीवरील (111०171816 0011001 १: 


१ 


सांकेतिक शब्दांना दिकू-काल परिसरातील सामाजिक जोबनानुभवाच्या 
पारबंभूमीवर अर्थ संभवतो. या संदर्भात अर्थ म्हणजे सांकेतिक उाब्दरूपी 
बाह्य वलयाच्या आतील गर्भरूपी अर्थ, म्हणजेच 00100] गित अर्थ होय. 
अर्थ धारणेची ( 001०७01) ) ही क्रिया मुळात उभयपक्षी आहे. आणि हो 
क्रिया जीवनानुशवाच्या सहज संदर्भात घडत असते; पण या उलट भाषेत एकपक्षी 
संभवलेली * धारणा ' ही शब्दरूपात पहाबयास मिळते. उदा? आपल्या सनातील 
विज्िण्ट भावार्थाच्या अभिव्यवतीकरता, कवींना व बिडारदंताना नवनव्या संकेतांची 
जरूरी भासते; आणि ही आवड्यकता भागवताना, साहजिकच भाषेत नव्या 
सांकेतिक झाब्दांची भर पडत असते. कवींची हो धारणा (0010091101) ) 
सहज (1121111100) स्वरूपाची असेल; किंबा स्वकपोलकल्पित कृत्रिम ( 1]]1०921- 
७0.0 ) स्वर्पाचीही असू शकेल. सहज धारणेचे उदाहरण म्हणून ' अनुकूल 
हा संकेत पहा. जीवनातील अर्थ ( 001100 ) हा मुळात एक चित्रस्वर्प- 
आकृतिरूप- असतो. * अनु-कूल ' या संकेतात विशिष्ट ' समय ? ( तपाचरण ) 
व परिसरात आलेला जीवनानुभव दडलेला अहुतो. हे अनुकूल संकेतातील 
चित्राच्या योगे उघड होत आहे.* ' कूल म्हणजे जलाहायाचा काठ, तौर, 
* अनु! म्हणजे जवळचा. ' अनु-कूल या विरुद्ध ' प्रति-कूल. ' पाण्यात गटांगळ्या 
खात असता, जगण्याच्या दृष्टोने जवळचा (: अनु ) काठ त्या बुडणाऱर्‍्याला 
८ अनु-कूल ' ठरतो; व दुरचा-तिकडे गेल्यास, संकट ओढवण्याची शक्‍यता दिसत 
य. म की 

* मात्र स्पर्ाचा ( 5015015 ) भाग हा सांकेतिक प्रतिमांचा बाह्मवल्य 
होय. व तसेच याच्या आतील वेचारिक भाग (1 ताघा]019] ) भाग हा गर्भित 
अर्थाचा वलय असतो. ( कालिदासाच्या परिभाषेत वाक्‌ व अर्थ ) या दोहोंची 
संपक्‍त एकात्मकता प्रत्येक संकेत व प्रतिमा यातून प्रत्ययास येते. आतील ग्भिता- 
र्थाच्या मूळ समय व परिसराची सूचता, मात्र स्पर्शाच्या बाह्य वल्यात सामावलेली 
असते. उदा० ' अनु-कूल! या शब्दप्रतिमेचे बाह्यवल्य ( अनु-कूलू[्जवळचे तीर, 
कांठ ), हे यातील मूळ ' धारणा ? (0010001) ) ज्या समय व परिसरात 
झाली हे सुचवितो, हे वरील विवरणात उघड होत आहे. 


त, भा. ५ 


| अनुक्रमणिका | सदन 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


६६ नवभारत 
असणारा (प्रति) काठ * प्रतिकूल होय. प्रत्येक भाषेत अज्ञी मूळ रंग मलूल झालेली 


3 


रूपके ( ४त6त 1161810105 ) असतात असे तुलनात्मक भाषाकझास्त्रज्ञांना 
आढळून आले आहे. 


“वृक्ष * (<< बृह ), रोपटे ( < सह -रोहू ) यात सततव्धन शक्‍ती 
मूतरूपात सामावलेलो दिसते. पण या दोहोतील * सहजता ? ' अइवत्थ ' (वृक्ष ) 
यात नाही! “ म्हणून या दुसर्‍या प्रकारची धारणा केवळ कवींची संकल्पना होय. हा 
कृत्रिम ( 1116111810 ) सांकेतिक वृक्ष असला पाहिजे. एखाद्या वित्रिष्ट 
अर्थाच्या अभिव्यकतीकरता झालेल्या निर्मितीत त्या कवीचे कारूनारूपणाचे कोदाल्य 
( ७०12118011) ) प्रखरतेने प्रत्ययास येत असते. 

“ अइवत्थ ! हे एक झाड असे मानले जाते ! 
निश्चित नाही “ सनातनः । ' अइवत्थमेनं सुविरुढम्‌ 
वर्णन वडालाच लागू पडते. ( कठ, ६.१ ;गी १५.१ ) काशी प्रयाग येथे * अक्षय 
वृक्ष ' म्हणून वडाचे दर्शन घेतले जाते; पण पिपळ हो अश्वत्थ कसा ? अ-कबः 
(_ इवस्‌ > उद्या - भविष्यकाल; ) अ-व: म्हणजे क्षणिक; उद्या जगेल किंवा 


मरेल याचा भरवसा नसलेले म्हणजे मरणाधोन वृक्ष । ' अश्वत्थ !, हा संसाररूपी 
क्षणभंगुर वृक्ष असा प्रचार, येथे अभिप्रेत दिसतो ! 


पण हा वृक्ष बड को पिपळ हे 
ल॑ * उपनिषत्‌ व गीतेतील हे 


अइवस या अर्थो वड व पिंपळ ही दोन्ह 
हे खास; कारण मुळात एका संकेताला एकच 
अनुभवाच्या संदर्भातील प्रमाणित अर्थ एक' 


ही नांवे एकाच वेळी आलेलो नसणार, 
च अर्थ असावा लागतो, -- तत्‌-मयतेच्या 
च असणार. 

अइबत्थ हा ( संसाररूपी ) वृक्ष ' हशवत ! सनातन  म्ह॒टला तर हा 
घटच असावा लागतो. पण मृत्यूच्या अ(लिंगनात असणारा संसार म्हटले की हा 
वृक्ष ' पिपळ ' होणे अटळ आहे ! गोतेतील पुरुषोत्तम ? योगाच्या वर्णनांतील 
( अध्याय १५ ) अइवत्य हा ' पुरुष ' रूपी वृक्ष, किवा वृक्ष रूपी पुरुष आहे ! 
५८ विश्‍वाचा आरंभ कोठे, कसा झाला ?! ( किस्वित आसोत्‌ आरंभणं ? ) 
( पुरुष वाचक ) ' वृक्ष आरंभणं ' असे उत्तर कूग्वेदात आढळते. ( 


ग प १०.८१.२ ), 
अइवत्य- ( वृक्ष )- या संकेताची, पाळ-मुळे अर्थाच्या दृष्टीने, अशोच खोल खोल 
गेलेली आहेत; आणि यातूनच “ एकं सत 


दी ची दिक॒भांती निर्भाण केली जाते. ही 
कवीची किमया आहे ! हो कला आहे ! पण या ' किमयेतील कलेचा ' किंवा 
4 नी ॥ 3 

कलेतील किमयेचा मागोवा घेण्याचे हे स्थळ नव्हे. सध्या मला येवढेच सुचवायचे 
आहे को भाषेत दोन प्रका 


रच्या धारणा दडलेल्या असतात. 


क 

क न र क 

सगली पस्थद्वारे * 5 ७ ठू 
संगणकीकृत 


एक जिज्ञासा ६७ 


) दिवकाल परिसरातील जीवनानुभवाच्या संदर्भातील धारणा हो सहज 
नेसगिक अर्थाचा प्रत्यय आणून देणारी ( [वषा] ). २) कविकल्पित 
सं-कल्पना, कवि निमित संकल्पना हो ' स्वतंत्र स्वतंत्र! € अनत्य परतंत्र ? विवात 
नेणारी असते, कवींची हो संकल्पना, सहजोक्‍्ती ( 10४1111190) असेल; तसेच 
कृत्रिम (11111६0) हो अस्‌ शकेल. संकल्पनेचे ' अइवत्थ ? थाच प्रकारचे 

आणखी एक उदाहरण म्हणजे, रामायणातील पुष्पक (: विमान) प्रतिमेचे. पृष्प-क, 
हा पुष्प याहून निराळा शब्द मानण्याचे फारण नाही. उदा० ' उद? व * उद-क 
हे निराळे नव्हेत. पुष्प(क ) रूपी विमान हा संकेत ही अउवत्थरूपी वक्षाप्रमाणेच 
कविकल्वित संकल्पना असल्याचे उघड आहे. पुष्पाच्या साधर्याने, सगंधाने व 
स्पर्ाने रोमांचित व्यवती, सभोबताल्चे जग विसरून भंतरिक्षांत संचारू लागल्याचा 
अनुभव घेते. पण रामायणांतील त्या घटनेच्या दृष्टीने या अर्थाला परावा काय ? 

पुष्पक : विमान या संकेतातील कविसंकल्जनेचे स्पष्टीकरण देणारे दोन परावे 
परंपरागत संप्रदायाचे जतन करून आजपर्यंत तगवले आहेत. १) रामायणातील 
रजक सौतेच्या शौलाविषयी शंका व्यवत करतो; व श्रीरास सीतेला अरण्यात पाठवतो. 
श्री रामाने सीतेचा त्याग केला हो जण एतिहासिक स्वरूपाची घटना भानन यावर 
केवढी चर्चा चाललेली आहे! पण, २) रामायणातील या प्रकरणाचे निर्णायक 
उत्तर आणखी एका परीने वेगळेच आहे. नित्य प्रातःस्सरणीय म्हणून सांगितल्या 
जाणाऱ्या, " महापातकनाशन ? करू शकणाऱ्या, पंचक “क॑ ' ( किवा कन्या ) मध्ये 
अहल्या, द्रोपदी, तारा, यांच्या समवेत येणाऱ्या सीतामाईच्या उल्लेखात, रामाने 
केलेल्या सीतात्यागाचे गमक दडलेले दिसेल. 

प्रत्येक भाषेत सहज व कल्पित अज्ञा दोन्ही प्रकारच्या * धारणा ? आढळतील. 
पण यातील फरक, आजच्याइतका, पुर्वी स्पष्टपणे प्रत्ययास आलेला दिसत नाहो. 
हा फरक जाणता आल्यास कवोंच्या कारागिरीच्या कोतुकात व त्या कृतींच्या 
मूल्यमापनात जास्त सूभ्मपणा येईल; व भाषेतील “ मायाप्रभाव जादूशक्‍्ती-लक्षात 
येऊन, जाणीव सखोल होईल 

भाषेतील या जादूशक्‍तीची दखल क्र्‌ग्वेदातच आढळते : पतंगं अक्‍तं असुरस्थ 
मायया, हृदा पदयन्ति मनसा विपञ्चितः ( १०.१७७.१ ) या क्र्चेत नानाथं 
ओेण्याजोगी शब्दयोजना आहे. हो तरचा सुद्धा ( कवि ) संकल्पनेचे एक उत्तम 
उदाहरण होईल. पण सध्या थातीर ढोबळ अथंही पुरे आहे; भाषाख्पी हा पतंग 
अघुर- मायाशवतीने मढला आहे; पण धौरविसरशक, याचे निजस्वरूप मनाने 


आपल्या हृदयात पाहू शकतात. 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


६८ नवभारत 


पण भाषेत या नायिक चमत्कृतीची जरूरी ती काय? या प्रश्‍नाच्या सांगोपांग 
चर्चेचे हे स्थळ नव्हे; पज प्रस्तुत प्रसंगी एवढे सांगता येईल को कवीना आपला 
आगाय सूचित करावयाचा आहे, पण उघडपणे सांगणे इष्ट वाटत नाहो, अशा 
प्रकारच्या अभिव्यक्‍तीत, कविप्रतिभेच्या क।रागिरीला संकल्पनांतच जास्त वाव 
सिळतो. उदाहरणार्थ विरोधाभालात्मक कोडी, रूपके वगेरे- वेदोपनिषदे, गौतादि 
ग्रंथात, तेथील अर्थ( : विचार ) 'गूढ!, गुहानिहित, ' गुह्य ! असल्याचे उघड 
कबूल केले जाते. म्हणून अभिव्यवतोच्या या प्रकाराला ( कवि 


) संकल्पना 
म्हणण्यास संकोच वाटण्याचे कारण नाहो. 


भारतीय काव्यप्रकारात सहज धारणा ही ' स्वभाबोबती ' मानली गेली. 
अकृत्रिम, उत्स्फूर्त, सहज धारणेतील नेर्सागकतेपेक्षा, संकल्पनांतील प्रतिभेची 
व्हारागिरी वक्रोक्तीतून प्रकर्षाने उठून दिसते. या आकर्षकतेत संमोहकतेचा 
मायाविभ्मम प्रतीतीस येतो. “ पतंगं अवतं असुरस्थ मायया ! या वाक्यात याचीच 
कबुली आहे. 
अशा चमत्कृतिजनक अद्भुतरम्य दिग्‌-भ्रामक सामर 
अखंडित परंपरा करग्वेदापासूनच पहावयास मिळते. वक्‍रोक्‍्तीयुक्‍त ही संकल्पना 
इंद्वार्थयुकत ( 011101 ए९]९1 ) विरोधाभासात्मक आकृतीची असते. अश प्रकारचे 
न्नग्वेदातील एव्ह उदाहरण म्हणून, ' सापराज्ञी सूर्या वा ( १०.१८९ ) या देवत 
प्रतिमेचे सांगता येईल. महाभारतांतील “ नरो वा कुंजरो वा! या सुप्रसिद्ध 
वावयाचो आठवण येते व या “वा नावा ! झेलीला ( गीतेच्या शब्दात किंचित बदल 
करून ) व्यामिश्र ? शेली म्ह॒गता येईल. क्ग्वेदातील * सापराज्ञी सर्य (!)ऱर्‍या 
वाबयातील गूढ उकलण्यास अथरववेदातील * वृत्रात्‌ जातो दिवाकर: ? य़ा वाक्याची 
मदत मिळणार आहे (५१०४) 'वृत्र ' हा अहि * : सर्प म्हणून प्रसिद्ध आहे. 
क्रग्वेदातील 'सार्पराज्ञी तूय (!) या प्रतिमेचे प्रयोजन काय ? हे लक्षात येत 
नाहो; पण अथवबंबेदातील वाक्यात हे प्रयोजन काहीसे सूचित होत आहे: (सूर्यारूपी) 
प्रभूच्या कथेच्या संदर्भात अथवं वेदा जा शी क्ल कक पु मिल्क 
र्‌ तील ' वृत्र ( सर्प ) सर्याला जन्म देतो 
या विरोधाभासाचा उलगडा होणार आहे. भै 


र्याच्या ववरोक्‍तीची, ही 


र हा राजघराणे ' सूर्य? वंशीय होय अशी श्रद्धा आहे. * क्ल सूयंप्रभवो 
बेशः' अशी ज्या कुळाची स्तुती केलो जाते, त्या ' सूर्य ! वंज्षात अवतरलेला 


श्रीराभचं? रि 
रामचद्र हा विष्णूचा अवतार मानला जातो. आणि विष्णु ( : नारायण ) 


अनुक्रमणिका | यान 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे कि. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


एक जिज्ञासा ६९ 


हे दैवत “ नांग शयन * स्वरूपांत चित्रिळे जाते. पुराणकथातून अश्ली वगंनेही 
आढळतात. आणि विष्णू ( : नारायण ) व ' रामचंद्र ' प्रभ हे एकच अज्ी श्रद्धा 
असल्याने, सूर्याने सर्पांला ( रामचंद्राला ) जन्म दिला असे येथे ध्वनित होते ! 
* सर्य-नारायण' या शाब्दप्रतिमेकडून या विरोधाभासाला पुष्टी सिळत आहे! 
पुनः या संदर्भात, वेदकालीन सूर्य व सर्प यांची सांगड घातलो जात आहे, हे उघड 
आहे. हो प्रथा क्र्ग्वेदापासूनच आहे. या सांकेतिकतेत दडलेला अर्थ-आशय- 
कोणता ? हा प्रश्‍न भारतीय संस्कृतिरहुस्य जाणण्याच्या दृष्टीने सोलिक असला 
तरी, विषयांतराचे अनोचित्य टाळण्याकरिता, येथे या प्रश्‍नाच्या चर्वेत न शिरणे 
हेच जास्त प्रशस्त होय 

प्रस्तुत टिपणातील मुख्य सुद्दा हा की “ संकल्पना ) या पारिभाषिक संकेतामुळे 
मराठीतील जाणीव सधन होणार आहे. कवोंच्या संकल्पनेतील शिल्पसोदयं, हे 


* घारणा ! या तत्पूर्वीच्या संकेताच्या तुलनेत, सापेक्षानेच 


4 क > 
(0€929€329432929€9-€9€93<€3€93€9<93€3€9€9€9€६&) 
(|) ग्राज्ञपाठशाळा सण्डळ-ग्रन्थ प्रकाशन ९ 
(र्‍ १९४७-१९५७ पर्यत झालल्या सराठी एस्तकांत प्रथस शै 
१) क्रमांकाचे ठरून साहित्य अकादमी (न्यू दिली ) चे । 
ए) रु. पाच हजार' पारितोषिक प्राप्त ज्ञाळेळे () 
" केंदिक संस्कृतीचा विकास 
() किंमत २० रु. ह) 
() लवक- तकतीथे लक्ष्मणद्याळध! जा, तौ 
७) सुधारून वाढविलेली नवीन आदृत्ता ९) 
ढ लवकरच प्रासिद्ध होत आहे. 0 


() वैदिक संस्कृतीचे विकसित रूप म्हणजेच आजची भारतीय ४ 
() संस्कृती होय. भारतीय संस्कृतीच्या जन्मापासून आतापत्ंत षो 
(| (ग 
१) आलेल्या स्वरूपाचे बणन या पुस्तकात प्राथान्याने केळे आहे. (? 


र) क च ४९ ज़ शौ 
() प्रकाशक : प्राज्षपाठशाळामंडळ वाहे (जि० सातारा) 6 


(08823898358983893€3238-€949595359€989€90 


शो 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे द 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ग्रेथपरिचय-- 


स्वामी विवेकानंद स्मारक ग्रंथ 


स्वामी विवेकानंदांचे कार्य थोर होते. त्यांची अनेक स्मारके ठिकठिकाणी 
झाळा आहेत. त्या त्या स्मारकाचे महत्त्व मान्य करूनही म्हटले पाठिजे की 
स्वामाजाचे स्मारक कन्याकूमारीजवळच्या दर्यातील खडकावर उभारलेले स्मारक 
अत्यत त्रप्ठ हाय. त भव्य आहे - दिव्य आहे आणि त्याच्या इतके सुंदर व 
प्रक्षणीय असे दुसरे स्मारक झालेच नाही 
दिव्य स्मारकाचा “ संस्मरण ? ग्रंथ तितकाच भव्य आणि दिव्य झाला आ 
ग्रंथांचे नाव आणि त्यातील विषय स्वामीजींच्या कततबगारीला साजसे आहेत. 
त्यांच्या कार्याशी मिळते जळते आहेत जागतिक विचारात आणि संस्क- 


तीत भारतीय भर.” हा ग्रंथराज खरोखर यथाथनामा आहे. हिंद्रस्थानने 
जगाला काय शिकविले, कोणत्या विचारांची * देण दिली हे सत्तरसुमार 
विद्वानांनी आपल्या अभ्यासाचे सार म्हणून सांगितले आठे 


सागरात उभारलल्या भव्य आणि 


आत्मघातकी बिचार 


वहुधा समजूत अशाच को आपण भारतीय जात्याच दरिद्री आपणा- 
पाज्ली काहीच सद्गुण नाहीत. य॒रोपियन राष्टांसार 


च संपन्न आपण नाही. हा 
आत्मवातको विचार समाजात का पसरावा हे कळत नाही. पण तो प्रसृत 
आहे खरा, परकीय आक्रमण हिंदस्थानवर झाल, तेव्हा आक्रमकांनी आपल्या 


समाधानासाठी सांगायला सुरुवात केली की “ भारतीयांची संस्कृति कांही थोर 

हे; खनटा अवस्थतून हे होक नुकतेच वाहेर पडताहेत. म्हणन त्यांजवर 
आम्हांस आक्रमण करणे सोईचे झाले.” यांत आत्मइलाघा आहे तशीच परमिदा 
आहे. पण दुसऱ्याच्या आंगावर काळा रंग फेकल्यारि वाय आपला सफेद कपडा 
कसा उठून दिसेल ? ह्या वृत्तीने वागणारांचे आचरण हळू हळ निद्य ठरू 
लागले. च्च॒ उच्च' सर णन म्हणणा चा हच्चपणा जगभर त्याज्य-निद्य- 


ठरला. आणि भारतीयांच्या थोर संस्कृतीचे यथार्थ दर्शन हळु हळ दनियेतील 
त्य अ 2० 
अ तता तोक ग्ा ४. आता हो गोष्ट स्पष्ट झाला आहे को भारतीय संस्कृति 


$ विवेकानंद राक मेमोरियळ 
1 “इंडियाज कांटीव्य 
स्वराज्यप्रकाण 


कमिटी, ट्रिप्लीकेन मद्रास ५ पृ. ७०५ रु. 


शन टु वल्ड थॉट अँड कल्चर.” सं 
1] गुप्त; देवट्र स्वरूप आणि सौताराम गोएल 


१५० 
» लोकडाचंद्र, 


| अनुक्रमणिका | निळ 
>> मराठीचा विकास: ष्टाचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे न 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


प्रंथपरिचय ७१ 


फार प्राचीन आहे. तिचे श्रेष्ठत्व अवाधित आहे. जगभर तिचा कमी अधिक प्रभाव 
डला आहे. ह्या विश्वविख्यात संस्कृतीचे विविध दशन ह्या ग्रंथराजांत चांगले घडते. 

श्रीगणेशा 

जागतिक कौर्तीचे इतिहासकार आर्नोल्ड जे टॉयनूवी यांनी ह्या ग्रंथराजाचा 
८ श्रीमन्महा ” केला. त्यांनी लिहिले, श्रीरामकृष्णपरमहंसाविषयी. अणुयुगात 
मानवाची धडपड चाल आहे खरी; पण खरा उपदेश अशोक, श्रीरामकृष्ण 
परमहंस आणि महात्मा गांधी यांनीच केला. त्यांचेच म्हणणे टिकाऊ आहे. 

श्रीगणेश मूर्तीचा भारतावाहेर प्रसार कता झालेला दिसतो, हे पुण्याच्या 
डेक्कन कॉलेज मधील श्री. ढवळोकरांती साधार दाखविले आहे. अफगाणिस्तान, 
नेपःळ, तिवेट, ब्रह्मदेश, मांगोलिया, सयाम, कांबोडिया, सीलोन, चंपा, जावा 
वबोनिओ आणि जपान...... इतक्या देशात गजानन मति आढळली. त्यापूर्वीची 
छायाचित्रेही दिली आहेत. या माहितीला पुस्ती जोडता येते. अफगाणिस्तानात 
हिंदंची मंदिरे, शिखांचे ग॒रद्वारा आणि मानभावांची ( महानुभावांची ) पूज्यस्थाने 
पप्कळ आहेत. नैसगिक झरे वाहतात. त्यांना पांडवांची किवा राम-लक्ष्मण सीता 
यांची नावे दिली आहेत. डोंगरमाथ्याला या नाही त्य त्रपांचे नाव आहे 
शंकराची त1इचर्येची म्हणूनही अनेक ठिकाणे दाखवितात, कावूलची नगरदेवता 
आसमाई म्हॅगन आहे. त्या मंदिरास सवत्स माता नित्यश्षः भेट देतात; तेथ जाणे 
आव्यक मानतात. 
मूर्तींचा प्रचार 

नेपाळ, तिवेट आणि सीलोन ही तर भारताच्या “ परिसरातली ” राष्ट्रे. 
परस्पर संबंध निकटचे व नित्याचे असल्याने येथील मूति, लिपी, विचार 
आचार, तिकडे आढळल्यास नवल नाही. नेपाळातील शेव मूर्ती ( वृजेंद्रनाथ 
शर्मा ): वाद्ध कला ( एन्‌. आर्‌. बानर्जी ) ह्या दोन लेखावरून सांस्कृतिक दृष्ट्या 
आमचे नेपाळशी नाते नजीकचे ठरते. संस्कृत भाषेचे श्रेष्ठत्व नेपाळात मानले आहे 
पदपतिनाथ ही तेथील राज्य देवता सांस्कृतिक विचारविनिमयासाठी लेखन 
भाषणासाठी संस्कृत सर्रहा वापरणारे पंडित नेपाळात आहेत. अफगाणिस्तांनील 
टिदूमूर्तीचा प्रसार ( वानर्जी आणि अग्रवाला ) हा लेख पुनः पुनः वाचण्यासारखा 

सुमारे इ. स. १००० पर्यंत कावलमध्ये हिंद राजे होते. दिव, विष्णू,भ 


अलीकडे “चंवा ' नगरीतली चतुम्‌ख विपष्ण मति चोरीस गेळेली मुंबईस 


अचक पकडली आणि ती पूववत्‌ चवा यथ स्वस्थानी स्थापिली. तशीच एक पाषाण 


ति अफगाणिस्तानांतळा लंडनमध्ये आहे 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ष्र नवभारत 


सूर्य, गंगा, इंद्र, ब्रह्मा, स्कंद, महिपर्मादेनी अ्ञा देवतांच्या मूति अफगाणिस्तानात 
सापडल्या आहेत. वुद्धाच्या प्रचंड मूति पहाडात कोरल्या आहेत, त्या निराळ्याच, 

मध्य आशियात कृष्ण-मळराम पंथ फेलावला असावा; किसन - दिमितर असे 
काहींसे नांव त्याला होते; हा कृष्णदामोदराचा अप'भ्रंश आहे काय ? की मित्र 
(सूर्य) पूजेची ही निराळी प्रथा आहे ? दिमितर म्हणजे देवमित्र तर नव्हे? 
असाही एक तके धावतो. नारायण पंथ ( सोव्हिएट ) मध्य आशियामध्ये प्रसृत 
होता. वोद्धधर्मीयातही विण्णू पूजा चालू होती, मित्र, विष्णू आणि शिव अक्षा 
त्रिमूर्तीची भक्ति तिकडे रूढ होती असे तोखरी शिलालेखावरून समजते. 
उझवगिस्तानात नटराजाचे चित्र सापडले आहे. पर्वे तुकस्तानांत शाक्त पंथ पसरला 
होता. त्रिमूर्तीची पुजा रूढ होती इत्यादि माहिती, पी. बानर्जी यांनी दिली 
आहे (पृ. २८१९-८८). 
चित्रकलेचे केंद्र 

खोतानमध्ये भारतीय चित्रकळेचे केंद्रच हाते असे छाया भट्टाचार्य थांनी 
सोदाहरण सिद्ध केले असून ( पृ. २८९-२९८ ) एक उपयुक्‍त नकाशाही दाखविला 
आहे. अजंठा धर्तीची चित्रे कुठे कुठे आहेत. त्यांची छाननी अधिकारी वाणीने केली 
आहे. खोतान, मिरान, तुर्फान, कुच आणि तुन्ह्लांग हो भारतीय चित्रकठेची 
ठिकाणे मानता येतात आणि ही “ रेशीम-रस्त्या ” वर आहेत. रेशीम रस्ता, 
मसाले रस्ता म्हणजे कोणते मार्ग यांची माहिती सा० अनिल डी सिल्व्हा यांनी 
सांगितली आहे. ( पृ. २९९-३०४) ह्या रस्त्यावरील कित्येक ठिकाणी मोल्यवान 
पाथ्या जपून ठवल्या होत्या त्यांचाही उल्लेख अनिल्वाईंनी केला आहे 
जपानी जीबन 

जपानी ळोक-कथांवरर, जपानी देव 
जीवनावर भारतीय संस्छृतीचा ठसा स्पष्ट उठळेला आहे असे शि 
यांनी सोदाहरण पटवून दिले आहे (पृ. ३२१५-२४ ) । 
परमार्थ, सुभाकर सिह, वजधोधी, अमोघवळय 
येतात. वुद्धग्रंथ प्रथम चिनीत नंतर जपानी 
गोवी ताशी वौद्धधरमींय मजी न. व पकाश यांनी विषय निवडला 
तता तीत . हा जक परिणाम, (पृ. ३३ ३-४०) 
काज ते ती वकीय त जती चिनी समाजावर वुद्धधर्माचे तेज 

« उड प्रकाशांनी चांगळे सांगितले. भारत कोरिया संबंध 


दवतांच्या कल्पनांवर आणि लोक- 


जिओ कमाटा 
कुमारजीव, बृद्धभद्र, 
इत्यादिकांची नांवे ह्या कार्यात 
वे कोरियन भापात अनुवादले, 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ग्रेथपरिचय ७्३े 


किती जुने आहेत. हे सिद्ध करण्यासाठी डॉ. रघुवीरांनी किती तरी महत्त्वाची 
माहिती पुरविली आहे. ( पू. ३२४१-४६ .स. ३२७२ मध्ये आचार्य “ सुंद ” नामक 
भिक्षु; स. ३७४ मध्ये ' अहदो ” नामक आचार्य; स. ३८४ मध्ये मल्लानंद 
आणि स. ४१७त आचार्य मुखज अशी भारतीय मंडळी कोरियात गेली होती. 
कोरियातून भारतात आलेल्या प्रवाशांची माहिती देखील अशीच नवीन आहे. 
भारतीय प्रभाव 

जे, एडवड॑ किडर यांचा लेख तौलनिक आहे. अजंठ्याची आणि होर्य- 
जींची चित्रकला त्यांनी अभ्यासली. होय्‌जी हे जपानी मंदिर- त्यातील मुख्य' 
मंडपात काही चित्रे काढली आहेत (सुमारे स. ७१० ) अजंठ्याच्या चित्रात 
आणि ह्या जपानी देवळातल्या चित्रात साम्य आढळते. एकशंग, शांतादेवी 
यांची एक कहाणी जपानात रूढ आहे तशी इंग्रजीअनुवादून दिली आहे. “ जपानी 
लोककथांवर भारतीय प्रभाव ” ( पृ. ३६२३-७०) सांगताना डॉ. नाकामुरांनी 
हा अनुवाद सादर केला, * घ्याना ''चा जपानी कलेत शिरकाव कसा व केव्हा 
झाला हे ह्यूगो मृन्स्टवर्ग यांनी दाखविले. 
सीलोनमधील हिंदु-धर्म, वौद्धधर्म हे लेख असे उदवोधक आहेत. श्रीवास्तव 
आणि दोहानियन यांनी ते लिहिले असून त्यातील चित्रावरून त्याचे म्हणणे स्पष्ट 
होते, , ह १ _ 

ब्रह्मदेशातील हिंदुवर्चस्व- विष्णुमंदिर, असेही दोन लेख आहेत. सयाम 
थायलंड मधील राम-प्रभाव, चंपामधील भारतीय शिल्पप्रकार, लोओसमधील 
भाषेवर संस्कृतचा पगडा, कांबोडियातील भारतीय संस्कृति, असे देशवार लेख 
जाणत्यांचे आहेत. इंडोनिशिया, बाली, बॉनिञओ, न मलाया, इत्यादि देशात 
हिंदुस्थानी संस्कृतीचा ठसा उठलेला दिसतो, हे विस्तृत विवेचन चार पांच 
लेखांत मिळून आलेले आहे. 
वाढीतील ९ दिकपाल दया 

परंतु वाली वेटांतील अवशिष्ट संस्कृत स्तोत्रे आणि निरनिराळे पुजा 
प्रकार यांची छाननी अधिक झाली पाहिजे. दश-दिशा एवजी नऊ या 
वाळी-जन मानतात असे दिसते. आणि ह्या दिक्पालांची व त्यांच्या पत्न्यांची 
नावेही निराळी वाटतात :- ( पू. ५६१ ) 

ईव्वर (उमा) 


पुं न 
आग्मेयी महेश्वर ( लक्ष्मी ) 
दक्षिण ब्रह्मा ( सरस्वती ) 


अनुक्रमणिका | स्य न् 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे र 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


७्४ नबभारत 


नेक्र्त्य रुद्र (सनातनी ) 
पडिचिम महादेव (शची ) 
वायव्य शंकर ( महादेवी ) 
उत्तर विष्णु (श्री) 

इशान्य शंभु (महादेवी? ) 
मध्य शिव ( सावित्री 3 


-फिलिपाइन्स मध्ये भारतीयांचा प्रवेश ख्थिस्तपूर्व २ ऱ्या किवा ३ र्‍या शतकांत 
झाळेला दिसतो. तेथील लिपी कशी उळूवली यासंवंधी सहा भिन्न मते 
आहेत. पैकी पहिले मत असे कौ ती अक्लोककालीन ब्राह्मीपासन निघाली. 
( पृ. ५६८) भारतीय संपर्कामुळे फिळिपाइन लोकांत सांस्कृतिक जागति 
झाली एवढे निश्‍चित मानतात. १ 


इस्ठामवर हिंदू प्रभाव 


इस्लाम हा अलीकडला धर्मे असला तरी त्या धर्मावर आणि विशेषतः 
अरवी समाज-साहित्य यांवर भारतीयांचा प्रभाव कसा पडला-- त्यामळे अरबी 
जीवनांत कसे फरक होत गेले, हा सांस्कृतिक इतिहास फार उद्टोधक वाटतो. 
भट्टाचाय आणि सिहिको या दोन विद्वानांनी तो दोन लेखांत सांगितला आणि 
तिसर्‍या लेखांत प्राचीन इस्लामी पंडितांना भारतीयांवद्दल काय वाटले, हे 
अर्जुन देव यांनी साधार दाखविले आहे. हे तीनही लेख विज्लेष महत्त्वाचे ठरतात. 
त्यायोगें उभय धामिकांचे परस्परसंबंध अधिक निकटचे होतील. कांही गैरसमज 
दूर होतील. ईजिप्त व आसपासच्या प्रदेशात अश्योकाचे हह पाचवड 
खून पातर हात सप्त स्वगं, सप्त पाताळ, ह्या कल्पना यहुदी आणि 
इस्लामी धामिक समाजात कशा रूढ झाल्या; आयुर्वेदीय ग्रंथांचा अरवीत 
केव्हा प्रवेश झाला आणि खलिफांच्या अमदानीत सिद्धहस्त ? वैद्यांची 
थोरवी अरबांना कदी पटली .. ही सर्व माहिती वाचताना कौतक वाटते. 
न गत हू एक- हे सत्य पुनः पुनः पटत रहाते. आर्यभट्टोय 
सिद्धान्ताला अरबांनी “ सिधिद '' हे नांव दिले; ज्या अंकांना युरोपात अरबी 
ता त्ता लत कळ हिदी म्हणत, बोद्ध धर्माचा प्रभाव पडन एक 
इस्लामी पंथ निराळा निघाला; शंकराचार्यांची वेदान्ती शिकवण सफीसंप्रदायी 
तत्त्वज्ञानात उमटलेली दिसते... ... ही विधाने साधार असल्याने, कौतक वाटते 
आमच्या प्रो० हुमायून कत्रीरांची आठवण होते. त्यांनी फ्््ले र्‍ | 


तता वह. आद रागी हेटळे आहे की सूफी 
तत्त्वज्ञानावरून आद्य आचार्यानी वेदान्त कल्पना काढली !! असो. 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ग्रंथपरिचय ७५ 


अरबी व्यापारी 

अरवांचा व्यापार दांडगा होता. भारतीयांसाठी ते कोणत्या चिजा आणीत 
आणि येथून कोणत्या वस्तू ते नेत, याची यादी पाहिली म्हूणजे “ व्यापार? 
हा किती व्यापक आहे याची खात्री पटते. तलवारी, लोखंड, हस्तिदंत, चंदन, 
कापड .. . या वरोबरच ताडी, विध आणि मोर यांचा उल्लेख आहे. रोम- 
भारत व्यापारात मद्याची आवक भारतात होत असे, असे उत्खनन करणारांनी 
नमूद केलें आहे. पण दर्यापार निर्यातीत ताडीचा समावेश आहे हे मोठे आउचर्य 
होय. विषासाठी भारतावर अरव अवलंबून होते, हे दुसरे आइचर्य होय. 
विपप्रयोगावरील ओऔपधे ब्रिटिश्ांकडून किवा पोतृंगीज्ञांकडून भारतीय राजे 
रजवाडे मिळवीत होते-तर ते विष इकडून अरबांकडे जात होते. मोराचा मोह 
सर्वच परकोयांना पडला होता. अजूनही पडतो. सहा प्रकारच्या पोलादी तलवारी 
आमच्या देशात वनत आणि त्या अरव तिकडे घेऊन जात ! हिंदी भाले, त्यांचा 
लांव, सरळ वांवू , यांचाही मोह अरबी लढवय्यांना पडत होता असे दिसते. 
पांच- सहा जातींचे भारतीय लोक अरवस्तानात स्थाईक झाले होते. त्यांचोही 
माहिती मिळते. धार्मिक व व्यवहारी ग्रंथांचे अनुवाद होत असत. विचारांची 
देवघेव चालू होती इत्यादि तपशील वाचून खरोखर आश्‍च्ये वाटते. 

आफ्रिकेशी भारतीय संबंध फार प्राचीन काळापासून चालत आलेले असून 
ते वव्हंशी व्यापारी आहेत, हे अम्बा प्रसादांनी तपशीलवार मांडले आहे. 
मजुरीसाठीही कित्येक लोक आफ्रिकेत गेले होते. व्यापारासाठी गेलेले वंदर- 
क्रिनारी स्थाईक झाले, ही माहिती शतकवार, प्रदेशवार दिली आहे (पृ.६०१-१४) 

चर्चवांधणीमध्ये भारतीय स्थापत्यश्ास्त्राचा प्रभाव किती आहे, हे जोसे 
परेरा यांनी सचित्ररीत्या सिद्ध केले आहे (पृ. ६२३-२८) ट्रान्सवैकल संवेरियात 
देखील भारतीय संस्कृतीचे स्पष्ट अवशेष कसे आढळतात, हे लोकेशचंद्रानी दाखविले 
आहेत. शेवटी मध्य आणि दक्षिण अमेरिकेतल्या काही शिल्पावरून त्यांजवर 
जञारतीय पगडा होता की काय याची चर्चा सिंघल यांनी केली आहे. (पू. ६३३-४७) 
भेमोरियळःची कहाणी 

6 रॉक मेमोरियळची कहाणी ” हा या ग्रंथराजाचा एक पोट-विभाग 
साकार झाली. एकंदर योजना किती विस्तृत आहे, 
सर्व कार्याचा भार कोणावर होता, जाण्यायेण्याची- 
कश्ली केली, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न कसा सोडविला. 
ला, एकंदर बांधकाम केवढे मोठ होते, इंमारतावर 


>> 


त्याची जवळून, दुरून, बाजूने, वरून दृष्य, 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


आहे. ही कल्पना कशी 
यंत्रे कोणची आणली, 
सागरींवाहनाची तजवाज 
कामाचा प्रारंभ कसा केला 
नक्षीकाम कोणते करावयाच, 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


७६ नवभारत 


अशी' किती तरी उपय्‌क्‍त माहिती ह्या कहाणी प्रकरणात आढळते. कामाचा, 
मजुरांचा, दिवसांचा हिशेवही दिला आहे. दगडी खांव आणले, तुळया आणल्या 
त्यात काही तुळवा प्रत्येको १३ टनी वजनाच्या होत्या ! मूळ दगडी तुळई वीस 
टनी; तासून छिनून ती १४ टनी ज्ञाळी आणि कोरीव काम पुरे झाल्यावर 
तिचे वजन १३-१३॥ टन भरले !! हे प्रचंड खांव सगरमार्गावरून नेण्यात 
आणि मंदिरासाठी योग्य ठिकाणी खडकावर चढविण्यात मेहनत करिती लागली असेल 
याची कल्पत्ता करावी. कारण रस्त्यावरून ते वाढून नेण्यापुर्वी पुलांची, कित्येक 
वळणांची मजवृती मुहाम करावी लागली. । 

विवेकानंद मंडप, ध्यान मंडप, श्रीपाद मंडप .. . . अशी तीन मोठी 
मंदिरे विवेकानंद स्मारकाची आहेत. ब्रांज्ञचा सवा सात फटी स्वामीजींचा 
उभा पुतळा जे. जे. स्कूळमधीळ श्री ० सोनवडेकरांनी केला. सुमारे पांच फुटी 
चौथऱ्यावर तो ठेवला असल्याने दर्शनी प्रभाव चांगला पडतो. 

सर्वे योजना सवा कोट रु. ची आहे. श्री. एस्‌. के. आचारी हे मुख्य 
स्थपति; पिढ्यान्‌ पिढ्याचे ख्वातनाम शिल्पश्षास्त्री, एकंदर काम पुरे झाले दोन 
हजार टॅ ्ी दिवसात, फम चा हिशिव ७ ८३ ७६७ दिवस असा होतो. साधारण- 
पण रोजची मजुरांची सरासरी साडेसहाशे होती. दगड इमारतीसाठी ( फरशी- 
साठी नव्हे) वापरला त्याचे वजन ६ हजार टन भरेल. ह्या सर्वे कार्याचा 
खर्च सवा कोट रु. च्या आसपास जातो. परंतु समाधान एवढे को सर्व कार्य 
यथासांग चालू झाले; योग्यवेळी पुरे झाले. राष्ट्रपत'नी ता. २ सप्टेबर १९७० 
( भाद्रपद शुक्ल २, शके १८९२) रोजी ह्या स्मारकाचे रीतसर उदघाटन 
केले. हे स्मारक राष्ट्राला अपंण झाले, अमेरिकेत स्वामीजींचे जे अतुलनीय 
भाषण गाजले होते (स. १८९३ ) त्या दिवसाचा ( ७७ वर्षांपूर्वीचा ) मुहूर्त 


साधला. तामिळनाडूचे मुख्य मंत्री, इतर स्वामीगण आणि प्रतिष्ठित नागरिक 


ह्या समार्भासाठा आहे होते. पंत प्रधान श्री. इंदिरा गांधी देखील ह्या स्मारकाचे 
द्षन धेऊन गेल्या (ता. १६-९-७० ). 
ह्या सव प्रसंगाची वोलको, प्रभावी, छाया चित्रे ह्या सचित्र कहाणीत 
न आहेत ती पाहून, हा सर्व तप्षीठ वाचन कन्याकुमारीला जाऊन 
आल्याचे, ह्या नव्या स्मारकमंदिराचे दर्शन घेतल्याचे कळ र 
न ् व्र त्ल्या र; लाभत, ह 
अवच्य घेण्यासारखा आहे. 3. कोणदात आव, ह) 
स्वामीजींची जीवनगाथा 
ह्या प्रचड ग्रंथराजात दुसराही एक ग्रंथ सामाव 


पीजींच्या जीवनाची आर लेळा आहे. तो खुद्द 
स्वामीजींच्या जीवनाची आणि एकंदर कर्तवगारीची जाणीव 


नव्याने करून देणारा 


| अनुक्रमणिका | नक 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे हह. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ग्रंथपरिचय ७७ 
आहे. स्वामी रंगनाथानंद यांचा एक लेख म्हणजे विवेकानंदाच्या कार्याची 
संक्षिप्त गाथा आहे. अमेरिकेतील त्यांचे कार्य, युद्धग्रस्त आणि कलहत्रस्त पाव्चिमात्य 
राष्ट्रांना भारतीय तत्त्वज्ञानाने दिलासा कसा दिला, त्यामुळे हिंदुस्थानवर पडलेली 
जत्रावदारी, खुद्द भारतीव पुनरत्यानासाठी प्रयत्न, वेदान्ती शिकवणीची थोरवी. . . 
इत्यादि विवेचन समाधानकारक वाटते. (पृ. ६४९-७६). श्री. अविनाशलिगम्‌ 
यानी विवेकानंदांचे शिक्षणविषयक विचार नव्याने व्रिचाराथे मांडले. स्वामी 
गंभीरानंदानी विवेकानंदांःाा/ शिकवणीचे सार सांगितले: जे जे भेटे भूत- 
ते ते जाणिजे भगवंत- आणि त्या भगवंताची पूजा होच परमेशपूजा होय. 
नारतीय विचारपरंपरेचा खोत सदेव वाहता ठेवणार्‍या महाभागांचा विश्षेष परि- 
चय सांगणारा लेख एम. सी. जोशी यांचा आहे. ( पृ. ६९२-७०२) आर्य चाणक्य 
पतंजलि मुनी, आदिनाथ, गौतम वृद्ध, आद्यजंकराचार्यं, इत्यादिकांचे कार्य 
नव्या दृष्टिकोनातून श्री. जोझ्ी यांनी तपासले. “ जन्मभूमिः स्वर्गादपि 
गरीयंसी ” या वचनाची महति पटवून दिली. आणि विवेकानंदांच्या कार्याचे 
स्वरूप स्पष्ट केले. श्रीशिव मूति- शंकर मूति आणि शंकराचार्य मूति 
यांतील सूक्ष्म भेदाभेदांची मीमांसा दिल्लीचे श्री. शिवराम मूर्ति यांनी केळी 
आहे. भारतीय मृतिविज्ञान जावामध्ये देखील तसेच्या तसेंच र्ढ होते, हे केवढे 
आडचर्य ! कांची मंदिरांतली एक शिवमू्ति - वस्तुतः शंकराचार्यमूति आहे 
“ शुंभोमूर्ति्वरति भुवने दुकराचायेरूपा ” 

-असे म्हणून त्यांनी हा लेख संपविला आहे. आर्ट पेपरवरील सुमारे २०० चित्रे या 
ग्रंथराजात आहेत. निम्मी रॉक मेमोरियळच्या पुरवण!त असून शिवाय १२ वहुरंगी 
चित्रे आहेत. रेखाचित्रे तर ठिकठिकाणी निखुरलेळी आहेत. विषयप्रतिपादन 
थसजावटीत तिळमात्र कसूर 


अर्थवाही आणि प्रभावी व्हावे अश्ली मांडणी असून ग्र 
कार्यवाही यांबद्दल संयोजक 


नाही. ह्या ग्रंथराजाची योजना आणि प्रत्यक्ष क 
प्रजंसा-पात्र आहेत 
इंग्रजी ग्रंथ प्रसिद्ध केल्याने एक महत्त्वाचे कार्य उरकले, पण त्याचाच 
उर्वरित भाग म्हणून त्यातील निवडक लेखांचे छोटे छोटे संग्रह देशी भाषात 
समग्र ग्रेयाचा अनुवाद एकाच खंडात प्रकाशित करून 
म्हणून देशी भाषात ह्या एका ग्रंथ- 
ग्रंथ प्रकाशित होत रहावे. अक्षाने 
लाभेल, यापेक्षा अधिक सांगणे न लगे! 


- श्री. रा. टिकेकर 


अनुवादणे आव्यक आहे 
माजात त्याचा प्रसार होणार नाही; 
चे निदान १५-२० लहान लहान 
ग्रंथ तयार केल्याचे श्रेय 


बहुस 
राजा 
प्रसार होईल, 


डड 


| अनुक्रमणिका | दन्धि 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


लोकहितवादी यांच्या धमेविषयक मतांसंबंधी 
एक विचार 


सरदार रा० व० गोपाळ ह्री देशमुख यांस ९ आक्टोवर १८९२ सकाळी 
४ वाजता पुण्यास देवाज्ञा झाली. 


त्यासंदर्भात इंदुप्रकाश, ज्ञानप्रकाश इत्यादि 

नियतक्रालिकतांनी मृत्युलेख लिहिले. याच काळात लोकहितवादींचे एक परमस्नेही 
रे० सदाशिव वळवंत लोटलीकर यांनी १२ आक्टो. १८९२ रोजो एक मृत्युट 
लेख लिहिला. तो ' ज्ञानोदय !च्या पुस्तक ५१ अंक ४२ (२० आक्टोवर 
१८९२ ) पृ० ३४१९-४२ मध्ये प्रसिद्ध झालेला आहे. रे० लोटलीकरांनी आपल्या 
मृत्यूलेखात “ हे ( गोपाळराव देशमुख ) प्राथना समाजाचे सभासद असूनही आर्य 
समाजाचे सभासद होते ही मोठ्या सखेदाइचर्थाची गोष्ट नव्हे काय ? ” असा 
प्रश्‍न केलेला आहे. 
लोकहितवादींसंवंधी त्याच्या भिन्नधर्मी मित्राने 


> चि व्यवत केलेळे विचार मुळातून 
देण उपयुक्‍त ठरेल. 


“ सरदार बहादूर गोपाळ हरि देशमुख 
रा. रा. ज्ञानोदयकत' यास- 


मृत्यू न म्हणे हा विख्यात | 
मृत्यु न म्हणे हा श्रीमंत | 
मृत्यु न म्हणे हा अद्भुत | पराक्रमी ॥ 
मत फ्ऱृ श्‍्-- ध र वागा जद 
र न ठ् हा धूत मृत्यु न म्हण हा बहुश्वूत । 
न म्हण हा पंडित । महाभला [| 
ण्य ल रि ल “_ प्र उ 
पु पक *सडध व कोकप्रिय गृहस्थ रा. व, गोपाळराव देशमख हे मरण 
पावल्यामुळ सर्वास अत्यंत दुःख झाले जे _: ही नुकरणी 
नता स ल अत्यत दुख झाले आहे. यांच्याठायी बहुत अनुकरणीय व 
लोकिक गण टे न वे मोरे उद्योगी ंगीर्‍व ताचे 
हा डोज होते, यांच्यासारखे मोठे उद्यागी व विद्याव्यासंगी व देशहिताचे 
झटणारेअसे अ लोकांमध्ये अगदी थोडे - री. चाले ची 
क 1" असे आपल्या लोकांमध्ये अगदी थोडे असे म्हटले तरी चालेल. यांची 
नम्रता व सहनशीलता वणेनीय होती 


“लोकहितवादी * या ना 
यांच्या डखाचा मुख्य उद्देश हाच होता कौ आपल 
नाहाशा व्हाव्या आणि लोकांची मने ज्ञानाने प्र 
जनकत्व रा, व. देशमुख यांचेकडे 


वान यानी प्रसिद्ध केलेले ग्रंथ व निबंध पुष्कळ आहेत. 


या देशातील अज्ञानमूलक प्मजुती 
काणित व्हावीत, ज्ञानप्रकाश पत्राचे 
आहे, आपल्या लोकांचे रीतिभातीवर व 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ष्ट 
6 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


एक विचार ष्र 


भ्ाांतिमूलक समजुतीवर ज यांचे सणसणीत लेख प्रसिद्ध झाले होते ते परलोकवासी 
निवधमालाकर्ते यास न रुचून त्यांनी देशमुखांसारख्या वयोवृद्ध व ज्ञानवृद्ध 
गृहस्थावर कुलपी गोळयांचा भडिमार केला होता. त्यावरून पुष्कळ सत्येच्छु व 
सभ्य लोकांस मोठे दुःख झाले. 

हे ' लोकहितवादी ' या नावाचे एक उपयुक्‍त मासिक पुस्तक काढीत असत. 
स्वा्य य, साथ आदवलायनगृह्यपूत्र, लोकट्लिवादीकृत नित्रधसंग्रह, गुजर'थ 
देशाचा इतिहास; सुराष्ट्र देशाचा ससाक्ष इतिहास इ० त्यांची पृस्तके अत्यंत 
उपय्र्क्‍त आणि वाचनीय आहित. ( इंदुप्रकाश पत्र सुरू करण्याच कामी यांनी 
पुष्कळ मदत केली. -ज्ञानो-कर्त ) 

हे प्राथना समाजाचे सभासद असूनही आर्य समाजाचे सभासद होते ही 
मोठ्या सखेदाइचर्याची गोष्ट नव्हे काय ? प्रार्थना समाजाचे सभासद कोणत्याही 
पुस्तकास ईइवर- प्रगीत मानीत नाहीत आणि आर्यंसमाजाचे लोक वेद ईदवरोवत 
आहेत असे मानीत असता रा. व. गोपाळरावजी देशमुख हे दोन्ही समाजाचे 
सभासद होते हो केवढी विसंगत गोष्ट ? आर्य समाजाचे सभासद झाल्यावर 
प्रार्थनासमाजांच्या लोकांनी आपल्या सभासदांच्या यादीत यांचे नांव कायम 
ठेवले यास काय म्हणावे ? 

रा. ब. देशमुख यांचा माजा स्नेह सुमारे दहा वर्पापासून होता. त्यांचेकडे मी 
वारंवार जावे. त्यांचा मजवर मोठा लोभ होता. ते स्प्रिस्ती धर्माविषयी मला बहुत 
गोष्टी विचारीत. गेल्या महिन्यात त्यांचे व माझे ख्रिस्ती धर्माविषयी अनेक वेळा 
संभाषण झाले. त्या प्रसंगी थोड्या व अशिक्षित लोकांकडून स्त्रिस्तोधर्माचा कसा 
आइचर्यकारकरीतीने प्रसार झाला हे मी त्यांस विस्ताराने सांगितले. या 
शिवाय “ मार्टस॑ ” ( साक्षी ) हे आपल्या विवेकाविरुद्ध यत्किचितही कांही 
करण्यास मान्य न होता प्राणास मुकण्यास सिद्ध झाले हेही मी त्यांस सांगितले. 
ते साद्यंत त्याती ऐकून घेतलें, व त्यावरून त्यांस सतीष झाला. हा विषय 
निघण्याचे कारण पुण्याचे प्रायश्चित्त प्रकरण ह हात. 
द गोरे यांचे ' तुकारामाचे धर्माविषयीचे ज्ञान ' हे पुस्तक 
म्हणाळे की, “ त्या पुस्तकांत लिहिलेल्या 
हिंदुपेक्षां हिदूधर्माचे विशेष ज्ञान ते 
याशिवाय शास्त्री मजकूर 


रे. नीलकंठशास्त्री 
त्यांनी समग्र वाचळे व ते अगदी स्पष्ट 
सर्व गोष्टी खर्‍या आहेत. तुकारामास इतर ही 
का ि ल विठ्ठ ण गे मरण पावला, 
य होते? विठ्ठळ विठ्ठल म्हणत ता नामिक 
यांनी हज निक १८८२ साली दिलेली व्याख्याने त्यांना लक्षएव वाचली व 
१%१एप्या९ 


ले. ? नीलकं च हणणे अगदी खरे आहे कौ, 
मला म्हणाले '? नीलकंठशास्त्री यांचे हेस 


अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, बाई 


ठत नवभारत 


प्राथेनासमाजी यांनी जे हल्ली मत काढले आहे ते त्यांस ख्सिस्तीधर्माच्या 
प्रकाशाशिवाय खचित काढतां आले नसते, या माझ्या लिहिण्यांत तिलमात्र 
अतिशयोक्ति नाही. वर निदिष्ट केलेले त्यांच्या मुखचे शब्द आहेत. अक्या 
विद्रान शोधक व वहुश्वत पुरुषाचा अभिप्राय प्रसिद्ध करणे मला इष्ट वाटते 

पत्रकत॑ महाराज, गोपाळरावजी देशमुख यांच्यासारखा विद्वान शोधक, 
उदार, सहिष्णु, थोर, व गंभीर पुरुष आमच्या मधन नाहीसा झाला म्हणन 
आमची मोठो हानी ज्ञाळी आहे. ती लवकर भरून येणे कठीण 


यांस तीन पुत्र आहेत. ते विद्यासंप्न व धनसंपन् आ हो मोठ्या 
संतोषाची गोष्ट आहे. दयाळू परमेदवर यांच्या दुःखित मनाचे सांत्वन करो 
हीच त्या कहुणाकरापाशी माज्ञी नम्रतापू्वक प्राथना आठे 


पुणे १३ आक्टीवर १८९२ ] रा. व, देशमुख यांचा स्नेही 


सदाशिव वळवंत लोटलीकर 
रे० लोटलीकर ॒लोकहिंतवादींच्या वावत जी सखंदाशचर्याची गोष्ट 
सांगतात. तिचे खरोखरीचे स्वरूप काय होते ? लोक? तवादींची सद्धर्मासंबंधी 
काय कल्पना होती ? लोकहितवादी आपल्या ता ० २६ नोव्ह्वर १८४८ पत्र 
क्रमांक २६ ' स्नानसंध्या? या पत्रात लिहितात ' सद्‌धर्मांची मुख्य खण होच 
को, मतुष्याचे कल्याणाकडे चित्त अतावे परंतु मनुष्याचे कल्याण करणे म्हणजे 
लुच्चे, साद यांचे रक्षण करणे किवा फुकट जेवणारे लोक यांची पंगत माजविणे 
नव्हे पाच्रपात्र पाहून अज्ञान जे आहेत, त्यांस शहाणे करण्याची योजना करणे 
जे रोगी आहेत त्यांस औषधपाणी करणे: जे दरिद्री व पौडित आहेत त्यांस 
सुख दण, आईबायाचा प्रतिपाळ व मान करणे, हीच नीती आणि हेच पुण्य 
होय. 


लोकहितवादींची दृष्टी कशी समन्वयवादी होती हे सांगतांना अ. का. 
प्रियोळकर लिहितात: 

“ प्राथेनासमाज व आर्यसमाज यांची 
याचे मुख्य कारण डाँ. भांडारकर व विष्ण परशराम पंडित यांचे स्वा० 
दयानंदाशी झालेले मतभेद होत भाथनासमाजाचे एक तत्त्व कोणताही एक 


ग्र्थ १» ३ : र >) 
ग्रंथ साक्षात्‌ इंशवरप्रणीत नाही » तर आयंसमाज वेद अपोरुपेय मानतो. 


ही युती फार काळ टिकली नाही 


१. लोकहिंतवादीकृत निवंधसंग्रठ संपा 


अ, का, प्रियोळकर पू. ९२ 
मुंबइ १९६७ 


शो 11 
| अनुक्रमणिका | 
न मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे प 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमपाठशाळामंडळ, वाई 


८१ एक विचार 


याच्या जोडीला, वेदांमध्ये बहुदेवतावाद आहे, असे भांडारकरांचे मत होते. ती 
गोष्ट प्रार्थनासमाजाच्या एकेश्‍इवरी मताविरुद्ध होती, स्वा० दयानंदांना विधवांचा 
पुनविवाह मान्य नव्हता. त्या कारणामुळे विष्णु परक्षुराम पंडितांचे व त्यांचे 
पटणे अशक्‍य होते. गोपाळरावांना लिहिलेल्या एका पत्रात “यह विष्णुज्यास्त्री धूत 
विद्याहीन हठी दुराग्रही मिथ्याचारी हँ, ” असे उद्गार स्वा. दयानंदानी 
काढलेले आहेत ! गोपाळराव क्षुल्लक मतभेदाकरिता तोडून घेणारे नव्हते. 
त्यामुळे मूतियूजा, प्रार्थतासमाज व आर्यसमाज या विविध मतांचा त्यांना 
समन्वय करता आला.” 

रे० लोटलीकरांना लोकहितवादींच्या “ धर्मविषयक ? व्यापक जाणीवेची 
कल्पना नव्हती असे म्हणता येईल का ? वरे ज्या लोकहितवादीकृत 
निवंधसंग्रहाचा रे० लोटलीकर उल्लेख करतात, त्यातच लोकहितवादींची 
धर्मविषयक मते कशी स्पष्ट आहेत हे वर दाखविले आहे. परंतु, “ प्राथना- 
समाजी यांनी जे हल्ली मत काढले आहे ते त्यास ख्थिस्ती धर्माच्या प्रकाशादिवाय 
खचित काढता आले नसते ” हे रे० लोटलीकरांनी “ लोकहितवादी ? चे म्हणून 


दिलेले मत विचार करण्यासारखे आहे, 


२, उनि. पृ० ५१ 


- डॉ. गंगाधर सोरजे 


2 जी ह ग्क्ष 
| अनुक्रमणिका वरन 
| | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


"ण्फाझकादकाळामंडळ घंथयाळा--- 


१, धर्सकोरा- व्यवहारकाण्ड भाग १ ते ३ किंमत 
साधी बांधणी ८०००० 
कापडी बांधणी १०४-० 
२, धर्मेकोळा - उपनिपत्काण्ड भाग १ ते 9 
साधी बांधणी १५०-०० 
त कापडी बांधणी १८९.०० 
३, धमेकादा- सस्कारकाण्ड भाग १ ला ४५.०० 
कापडी बांधणी ७३-०० 


४. मीमांसादशे वकक 
५. मीमांसाकोश भाग १ ते ७ संपूर्ण ) २५०-०० 
द्‌ कापाताकप्राह्मणारण्यकविषयकोश ६.०० 
७, बाद्गागमाथसंग्रह 


९ ०.०७ 
८. नवमा 
नवताबाद २९-५० 
९, मानवाचा आदश ३.०० 
१०, चावोक - इतिहास आणि तत्तज्ञान 
शक ( प्रा, सदाशिव आठवले 3 ३.०० 
११, गौता-प्रवे (डॉ, गो. वि, दवस्थळी ) ९.७० 
१२. महाराष्ट्रांतील दुष्काळ व त्यावरांठ उपाययोजना 
(श्री. चा, अ. दाभाठकर ) ९.०० 
३, सिंधु संस्कृती, क्रग्वेद व | दु संस्कृती 
(अ, रा, देशमुख ) ४००० 
१४. इतिहासाचे तत्वज्ञान (ग्रा, सदाशिव आठवले) क 
१५, लोकशाहाचे धोके (श्री, पन्नालाल सुराणा) २००० 


१६, भारतोय खत्रीथमाचा आदशे (सो 


यी 


कमल पाध्ये ) १९-०० 


| अनुक्रमणिका | 


फे मन्या पाककला मग जे ष् 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे शर र 
संगणकीकृत काक' द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाडे 


रिल्टत. ४०, ॥ [1 1332 नवभारत 


३ ते १५ हॉर्स पॉवर 


स्कर ऑइल एंजिन्स लिमिटेड 
४४५४५४) दती: रजि. अ रड वि 
(छु एजिनसाठी तवमळ अ एल्फन्स्टन रोड, पुणे$ 2 पुणे-३ 


स्कर एँजिन 


०० & 83/1९0-7181-4 


न्सयां रे य व न म्य य 
सयानी र्‍या टूेडमाकेच्या उपयोगाचा अधिकार नोंदविला आहे. 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


